मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


न््ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातत्र्याचा अमृत महात्सब 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥(७०५:/॥/॥॥४५.॥8७1811011.300५.॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥11031(8४/3॥100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृब्यिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशााळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सद्र ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींबर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दटा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष ३८ ॥ अंक ११ । ऑगस्ट १९८५ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


वर्षे ३८ । अंक ११ । ऑगस्ट १९८५ 
ज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक किमत ४ रुपये । वार्षिक वगणी ३० रुपये 


लतभारंत आजीव सदस्य वर्गणी- 
व्यक्‍ती : रु. २००/- संस्था : रु. ५०० /स 
- या अंकातील' लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 


संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 


अध्यक्ष व विश्वस्त 


तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी. 


साहाय्यक संपादक 


अ. र. कुलकर्णी, एस. डी. इनामदार, 
अ. ना. ठाकूर. 


संपादकीय पत्रव्यवहार : 
मे. पुं. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञषपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 
श्री. ग. दीक्षित, 
व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथथे महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान मिळाले, 


नवभारत 


ऑगस्ट १९८५ 


अनुक्रम 
संपादकीय- भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाट्यगृहे २६ 
-श्रीकृष्ण खडपेकर 
द्रोपदीचा प्रश्न १ क 
जटिल अक्षरवध ५३ 
-म. अ. मेहेंदळे 
र. “अकस्मात, निळ्या पहाडाच्या कविता, 

एकच प्याला $ एक स्थितिलक्ष्यी नाटक १४ तपासणी 

-रमेश वा. धोंगडे | 
व्यक्तिगत आदरा आणि सामाजिक संदर्भ २१ | वादसवाद ता 

-सु. वा. बखले सार-संकलन "९ 

ठेखक-परिचय 


क म. अ. मेहंदळ- डिक्शनरी ऑफ संस्कृत हिस्टॉरिकल. प्रिन्सिपल्स ह्या संस्कृत कोशा'चे 
सहप्रमुख संपादक ( जॉईंट जनरल एडिटंर), डेक्कन कॉलेज, पुणे- ४११००६. ह रमेश बा. 
धघोंगडे- प्रपाठक-सिमंटिक्स अँड लेक्सिकोग्रॅफी-भाषाशास्त्र विभाग, डेक्कन कॉलेज, पुणे- ४११००६ 
७ सु. वा. बखले- तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, नागपुर विद्यापीठ, नागपुर; निवास : ' प्रतिभा ! टिकेकर 
रोड, धंतोली, नागप्र. क्ष श्रीकष्ण खडपेकर- वास्तुशिल्पज्ञ आणि भाषा-व्याकरण ह्या | विषयांचे 
व्यासंगी, १५, श्रीराम बिल्डिंग, जवाहरनगर, दिल्ली- ११०००७. क्ष प्रतिमा केसकर- भतपवं 
प्राध्यापिका; निवास : द्वारा डॉ. राजा दांडेकर, लालबाग, दापोली (जि. रत्नागिरी). ह्य सोंदा म् मिनी 
चोधरी- मराठी वाडू्मयाच्या अभ्यासक, काही काळ मराठीचे अध्यापन; १४४२ रर क 

टही च ; २ रविवार पेठ, 


संपादकीय 


हिंदू सनातनीवाद ? 


जे इहवादी (सेक्यूलर) आहेत किंवा समतावादी आहेत किवा समाजवादी आहेत, थोडक्यात 
पुरोगामी आहेत त्यांच्यावर हिंदू आणि मुसलमान ह्यांना समान माप देण्याची आंतरिक सक्ती असते. 
ब्रिटिश राज्यकर्तेही हिंदू आणि मुसलमान ह्यांना समान माप देत. * समान माप” ह्याचा अर्थ मुसल- 
मानांना झुकते माप असा करण्यात येत असे आणि भारतीय संदर्भात असे करणे आवड्यकही होते. 
कारण मुसलमान अल्पसंख्य आहेत. ब्रिटिशांच्या बाबतीत नैतिक तत्त्वे आणि ब्रिटिश स्वार्थ ह्यांच्यात 
अपरिहार्य म्हणावी एवढी एकवाक्यता जगाला आढळून येई. ब्रिटिश साम्राज्य, ते होते तोपर्यंत, ईश्‍वरो 
इच्छेचा आविष्कार होता ह्याचा हा पुरावाच होता. तेव्हा अल्पसंख्य मुसलमानांना झुकते माप देण्या- 
तील नैतिक औदार्याचा अनिच्छित परिणाम अनेक मुसलमान पुढारी ब्रिटिश राजवटीचे पाठीराखे 
होण्यात झाला तर त्यात आश्‍चर्यकारक काहीच नव्हते. 

पुरोगामी भारतीय ब्रिटिश राजवटीचे कडवे विरोधक होते तरी हिंदू आणि मुसलमान ह्यांना 
समान माप देऊन आणि ' समान माप? ह्याचा अर्थ मुसल्मान अल्पसंख्य म्हणून त्यांना झुकते माप 
देऊन ते ब्रिटिश राजवटीचे अनुकरण करीत आहेत. पण ह्याच्यात त्यांचा काही स्वार्थ नाही. ह्याच्या 
पाठीमागे काही सुप्त उद्दिष्ट असलेच तर आपला पुरोगामीपणा बावनकशी आहे हे सिद्ध करणे एवढेच 
असते, कारण बहुतेक पुरोगामी हिंदू असतात. त्यांचे हिदू असणे ही केवळ देवगतीची, योगायोगाची 
गोष्ट असली तरी ती वस्तुस्थिती असते. तेव्हा आपण हिंदू जातीयवादाच्या बाहेर आलो आहोत हे 
स्वत:साठी आणि जगासाठी सिद्ध करणे हे त्यांची विश्वसनीयता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक 
असते. ' बहुतेक पुरोगामी हिंदू असतात ' हे विधानही काहीसे दिश्याभूल करणारे ठरेल. उदा., इहवादी 
असणे हे पुरोगामीत्वाचे एक लक्षण आहे. इहवादी कोण असतो ह्याविषयी नेमकेपणे विधान करायचे 
असेल तर पहिली गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते ती ही को, इहवादी असणे किंवा नसणे हा हिदू जमा- 
तीतील भेंद आहे. हा भेद मुसलमान जमातीला लागू पडत नाही. ह्याचे कारण असे को, भारतात 
मुसलमान असणे म्हणजे इहवादी असणे होय. ही गोष्ट समजायला फारसे कठीण जाऊ नये. तिच्या 
मागचे तकंशास्त्र असे आहे कौ, बहुसंख्याकांचा जातीयवाद हा मूळ आणि खरा जातीयवाद असतो; 
अल्पसंख्याकांचा जातीयवाद हे त्याचे केवळ प्रतिबिंब असते. तेव्हा जातीयवाद निपटून काढायचा तो 
बहुसंख्याकांतून काढायचा असतो. जे इहवादी असतात ते जातीयवादी नसतात. तेव्हा जेवढे जास्त हिंदू 
इहवादी होतील तेवढा हिंदूंचा जातीयवाद कमी होईल. समजा सवं हिंदू इहवादी झाले, तर हिदू 
जातीयवाद संपुष्टात येईल. अर्थात मुसलमान किवा स्त्रिस्ती जातीयवादही संपुष्टात येईल कारण बिंब 
मावळताक्षणी प्रतिबिंब मावळले असेल. 

दुसऱ्या शब्दांत ही गोष्ट मांडायची झाली तर असे म्हणता येईल की, देश इहवादी असण्याची 
एक खूण अशी की त्याच्यात अनेक धामिक समाज गुण्यागोविदाने नांदतात. भारत जर इहवादी 
असायचा असेल, तर येथे अनेक धार्मिक समाज गृण्यागोविदाने नांदताना दिसले पाहिजेत. आता 
भारतात हिंदू समाज बहुसंख्य असल्यामुळे इतर समाजांना गुण्यागोविदाने नांदविणे ही त्याची जबाबदारी 
आहे आणि ती पार पाडून हिंद समाज आपली इहवादी वृत्ती सिद्ध करतो. इतर धार्मिक समाजांची 
इहवादासंबंधीची जबाबदारी ते जे आहेत ते असण्यानेच पार पाडली जाते. म्हणजे मुसलमान समाज 
हा मुसलमान समाज असण्याने आपली इहवादासंबंधीची जबाबदारी पार प्न ; आपला सच्चा 
इहवाद सिद्ध करतो. कारण समजा, भारतात फक्त हिंदू समाज असता आणि इतर कोणता समाज 
नसता, तर इहवादाच्या दृष्टीने ती केवढी आपत्ती ठरली असती ? भारतात इहवादाला अवकाशच 


उडपी काड ज्र 

-ऐओजा डा, 
"कखगधरचितययन, 
र 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


दोन नवभारत ऑगस्ट, १९८५ 


राहिला नसता. तेव्हा इतर धर्माचे समाज भारतातील आपल्या केवळ अस्तित्वाने इहवाद टिकवून 
धरायला आवश्यक ते योगदान करतात. केवळ आपापल्या धर्माचे असल्याने ते इहवादी असतात. 

इराणमध्ये आणि अन्यत्र मुस्लिम सनातनीवाद (फन्डामेन्टॅलिझम) उफाळून आला आहे आणि 
भारतातही पुर्वीपासून जमाते-इस्लामी ह्यासारख्या संघटना ह्या वादाचा पुरस्कार आणि प्रचार करीत 
आल्या आहेत. इराणमध्ये सनातनीवाद पारचात्त्य (ख्त्रिस्ती ?) किवा आधुनिक संस्कृतीच्या विरुद्ध 
ठाण मांडून उभा आहे. त्याचा प्रभाव भारतीय मुसलमानांवर पडणे शक्‍य आहे. एकात्म, इहवादी 
भारतीय समाजाची निमिती होण्याला विरोधी अक्ञा ह्या इस्लामी समाजांमध्ये होणाऱया घटना आहेत. 
हिंदू आणि मुसलमान यांना समान माप द्यायचे तर मुसलमान समाजांमध्ये आढळून येणाऱया दुदवी प्रवृत्ती 
हिंदू समाजामध्येही आपल्याला दिसल्या पाहिजेत आणि त्या मुस्लिम समाजामध्ये आढळणाऱ्या प्रवत्तीं- 
पेक्षाही अधिक धोकादायक आहेत असे आपले निदान असले पाहिजे. तेव्हा हिदू समाजामध्ये आपल्याला 
अशा प्रवृत्तींची कोणती लक्षणे दिसू शकतील ? 

हिंदू विश्व परिषद अलीकडे उदयाला आली आहे आणि हिंदू धर्म आणि संस्कृती यांचे संरक्षण 
करायला ती चंग बांधून तयार आहे. हिदू एकता आंदोलन मधून मधून उफाळून येते. ' आम्ही हद 
आहोत ह्याचा आम्हाला अभिमान आहे ! अशा घोषणांची गर्जनाही कानी पडते. लोकमान्यांनी सामा- 
जिक आणि राजकीय संघटनेचा हेतु मनात बाळगून गणेशोत्सव सुरू केला. आज गणेशोत्सव प्रत्येक 
शहरातील प्रत्येक गल्लीत धूमधडाक्याने साजरा होतो आणि नवरात्र, दसरा इ. सणही समारंभपूर्वक 
सावेजनिक रीतीने होतात. दलितांवरील अत्याचार वाढत चालले आहेत. शहरातून पुर्वी ओस पडलेल्या 
देवळांत भक्तांची तुडूंब गर्दी होते, देवतांच्या प्राकारात ती न मावल्याने रस्त्यावर वळणदार आणि 
लांबलचक रांगेच्या रूपाने ती नेहमीच्या रहदारीला अडथळा आणते. अनेक प्रकारे पारंपरिक ह्दि्‌ 


श्रद्धेचे पुनरुज्जीवन होताना दिसून येत आहे आणि इहवादी, आधुनिक समाजाच्या विकासाला हा मोठा 
धोका निर्माण झाला आहे. 


हे सर्वे घडते आहे यात शंका नाही आणि त्याच्यात निरोगी आणि सुजाण अद्या सामाजिक 
व वैयक्तिक जीवनाला बाधा आणणाऱ्या विकृती सामावलेल्या आहेत ह्यातही शंका नाही. पण' ज्या 
गोष्टी भिन्न आहेत त्यांच्यात भेद केलाच पाहिजे. ह्या सवे घटना एकत्र केल्या तरी हिंद समाजात 
वाढत असलेल्या सनातनीवादाची ती लक्षणे आहेत असा त्यांचा अथ लावता येईल का ? क 

हिंदू सनातनीवाद काय असू शकेल ? “* आपण हिंदू आहोत तेव्हा हिंद धमंग्रंथांत-श्रति-स्मर 
पुराणांत-ग्रथित झालेल्या धमंश्रद्धेपरमाणे आणि तिच्यावर आधारलेल्या परंपरेप्रमाणे आपण प, 
पाहिजे, ह्या बाबतीत यत्किंचितही तडजोड आपण करणार नाही असा आपला निर्धार असला पाहिजे. ' 
हे हिदू सनातनीवादाचे ब्रीद असेल. अहिताग्नि राजवाडे ह्यांच्यासारखी एखादी व्यक्‍ती निष्ठेने सनातनी 
हिंदू म्हणून जगेलही. पण हिंदू सनातन धर्मावर जर समाजव्यवस्था आधारायची असेल, तर चातुर्वेण ऱ्य 
परत आणावे लागेल आणि धमंशास्त्राप्रमाणेच ते अशक्‍य आहे. कारण हे कलियुग आहे आगि कलियगात न 
ब्राह्मण आणि शूद्र हे दोनच वर्ण आहेत. तेव्हा वहुसंख्य हिंदूंना शूद्र वर्ण स्वीकारावा लागेल आणि 
वेदांचे अध्ययन करण्याचा अधिकार त्यांना असणार नाही. ब्राह्मणांना अर्थात नोकऱ्या सोडन द्याव्या 
लागतील आणि वकोल, डॉक्टर इ. व्यवसायही करता येणार नाहीत. अगदी टोकाला जाऊन श्रौत- 
स्माते धर्माचे पालन करायचे ठरविले तर वेदमंत्र शूद्रांच्या कानी पडले तर त्यांच्या कानांत शिसे 
ओतावे लागेल. अस्पृश्यता तर पाळावी लागेलच. आज वहुसंख्य हिंदू, ब्राह्मण धरून, श्रौतस्माते धर्म 
पाळायला तयार होणार नाहीत. ते त्याविरुद्ध बंड करून उठतील. 

ही व्यावहारिक अडचण नाही. इस्लाममध्ये व्याज घेणे निषिद्ध आहे पण आधुनिक वॉकिंग 
व्यवहार व्याजावर आधारलेला आहे. तेव्हा व्याजाला व्याज न म्हणता इतर बॅकरांप्रमाणे इस्लामी 
बँकेचे व्यवहार कसे चालविता येतील ह्यासारखी ही विशिष्ट अडचण नव्हे, ही संकल्पनात्मक अडचण 


4८८2) 
नम 3 
"चक्तह* १ । 
रि विकी 
॥।8 ॥। 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 
जाण्ण फणफणत पयसाया पण्यासाय 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


| 
संगणकीकृत 


संपादकोय तीन 


आहे. जातिउपजातींच्या सेळपणे एकत्र बांधलेल्या ज्या मोळीला हिंदू समाज म्हणून ओळखण्यात येते, 
तो कुठल्याही विशिष्ट धमंग्रंथावर आधारलेला नाही. हिंदू समाजाची जी धार्मिक-तामाजिक परंपरा 
आहे ती जातिविणिष्ट कुळाचार, कुलदेवतांची उपासना, धामिक-सामाजिक प्रथा आणि ख्ढी यांची 
मिळून बनलेली आहे. अश्या विशिष्ट परंपरांची ती एक वीण आहे. अर्थात ह्या विशिष्ट परंपरांना 
एकत्र गोवणारे धार्मिक धागेही आहेत. उदा. राम, कृष्ण, विठ्ठल इ. सर्वेमान्य देवांची उपासना, शुचिता 
आणि भ्रष्टता ह्यांच्याविषयींच्या समान कल्पना, पौराणिक कथा आणि आढ शे, इत्यादो. एक महत्त्वाचा 
धागा म्हणजे औपचारिक रीत्या सर्वांनी मान्य केलेले वेदांचे प्रामाण्य. पण ह्यालाही अपवाद आहेत. 

तेव्हा हिंदू धामिक-सामाजिक परंपरा हो अनेकांगी, गुंतागुंतीची, अनेक समाजांच्या एकत्र 
वसण्याने आणि त्यांना एकात्म करण्याच्या प्रयत्नांतत हळूहळू विकसित झालेली अशी परंपरा आहे. 
चातुवेर्ण्यावर आधारलेले रामराज्य हे जर आदश हिंदू राज्य असेल तर त्याची पुन:स्थापना करण्याच्या 
पलीकडचे ते आहे. ( जर रामराज्याची परत स्थापना करण्याची कुणाची आकांक्षा असेल तर राम- 
राज्याचा आणि चातुवेर्ण्यांचा वेगळा अर्थ करावा लागेल.) इस्लामी परंपरेसारखी हिटू परंपरा एकसंध 
नाही. हिंदू परंपरेच्या उगमस्थानी हिंदू धर्माचे आणि समाजव्यवस्थेचे आद्शे स्वरूप मूत करणारे, 
इतिहासात नोंदलेले असे युग नाही. पहिल्या चार खलिफांच्या कालखंडाच्या रूपाने इस्लामी परं- 
परेत ते आहे. रामराज्य पौराणिक आहे, ऐतिहासिक नाही. शिवाय शेवांना रामराज्य रुचेल को नाही 
ह्या प्रश्‍नाचा कुणी विचारही केलेला नाही. ज्याची पाळेमुळे प्रागेतिहासिक काळात अदृश्य होत जातात 
आणि स्वत:च्या संथ गतीने, विशिष्ट समाजांना एकत्र गोवीत, त्यांच्याकडून संस्कारित होत आणि 
आपण संग्रहित केलेल्या सामग्रीचे संस्कार त्यांच्यावर करीत भारतभर पसरलेल्या हद परंपरेला कोण- 
त्याही नेमक्या, सुस्पष्ट अशा संकल्पनाव्यू हांच्या, सिद्धांतांच्या चौकटीत बसविता येणारच नाही. हिंदू 
सनातनीवाद वहुसंख्य हिंदूंच्या प्रबल धार्मिक भावनांना उत्तेजित करून कोणत्या य॒गाचे पुनरुज्जीवन करू 
पाहात आहे, असे त्याच्या पुरस्कर्त्यांना किवा विरोधकांनाही विचारले तर त्यांना ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
देणे कठीण जाईल. | 

हिंदू विश्‍व परिषद किवा हिंदू एकता आंदोलन ह्या धार्मिक संघटना नव्हेत. त्या सामाजिक 
आणि काही प्रमाणात राजकीय स्वरूपाच्या संघटना आहेत. आणि ख्ढ हिंदू धर्माचे मूलगामी परिष्करण 


क्ेल्याशिवाय त्या उभ्याच राहू शकत नाहीत, “ आपण सव हिंदू एक आहोत ह्या म्हणण्याचा अर्थ 
आपण जातिभेद विसरून जाऊ या, आपण सवे समान आहोत असा करण भाग आहे. मग चातुवेर्ण्याचे 


काय आणि अस्पद्यतेचे काय ? आणि चातुवण्ये आणि अस्पृश्यता आपण अमान्य करणार असु तर 
स्मृतींचे काय ? व 

| हिंदू परंपरेचे, मुस्लिम आणि ख्श्रिस्ती परंपरांशी तुलना करता, आणखी एक वेशिष्टय आहे. 
हिंद्र समाजाच्या सार्वभौम सत्तेचे प्रतीक आणि साधन असलेले राज्य, राजकीय केंद्र ह्या समाजाच्या 
ऐतिहासिक स्मृतीमध्ये नाही. मुसलमानी आक्रमणानंतर एका विशिष्ट प्रदेशात वसणारा, ह्या प्रदेशाच्या 
सीमांचे संरक्षण करणारा सावेभोम समाज हे आपले स्वरूप टिकवून धरण्याचा नाद हिंदू समाजाने 
सोडन दिला. युरोपात, आधुनिक काळात, विशिष्ट राष्ट्रांचा उदय होऊन त्यांची राज्ये भै स्थापन होई- 
पर्यत ' ख्विश्‍चनडम ' ही संकल्पना होती आणि राष्ट्र-राज्ये स्थापन झाल्यानंतरही ती रेंगाळत होती. 
इस्लाममध्ये धर्म आणि राज्यसंस्था एकजीव असतात, खलिफा हा धामिक आणि राजकीय नेता असतो. 
खिलाफत पहिले महायुद्ध संपल्यानंतरही जिवंत होती. शुद्ध इस्लामची स्थापना करायची तर इस्लामी 
राज्याची स्थापना करणे हा त्या उद्दिष्टाचा अनिवाये भाग असणार. भारत हा धमंदेश आहे ही कल्पना 
हिंदू परंपरेत परवापरवापर्यंत होती. समुद्रगमन निषिद्ध होते. पण ह्या धमंदेद्याचे रक्षण करायला सावे- 
त हिंद्र राज्य असणे अनिवार्य आहे हा विचार आणि त्यापासून निष्पन्न होणारे साध्य हा म पळ 
काळात हिंदू धामिक-सामाजिक परपरेचा भाग नव्हता. शिवाजीचे राज्य हे धामिक दृष्ट्या हिंदू राज 
नव्हते. (अर्थात औरंगजेबाचे राज्य हेही धामिक दृष्ट्या इस्लामी राज्य नव्हते.) 


्् स्या | 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 
। 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


न्व्रार नवभारत ऑगस्ट, १९८५ 


उलट, इस्लामी धर्मराज्य स्थापन करणे हा इस्लामी सनातनीवादाच्या कार्यक्रमाचा अविभाज्य 
भाग आहे. हा कार्यक्रम आपल्याला वेडगळ भासेल आणि तो वेडगळ असेलही. पाकिस्तानची स्थापना 
हेसुद्धा एके काळी वेडगळ म्हणून शहाण्यांनी निकालात काढलेले साध्य होते. अनेक वेडगळ गोष्टी वेडी 
माणसे घडवून आणतात आणि त्या टिकून राहातात, त्यांचा जाच सामान्य माणसांना दीर्घ काळ 
भोगावा लागलो असा इतिहासाचा दाखला आहे. 

केवळ हिंदूंचे राज्य भारतात स्थापन करणे हे हिंदू सनातनोवादाचे साध्य नाही. ते आधूनिक 
किंवा अर्धेवट आधुनिक वनलेल्या हिंदूंचे साध्य आहे. उदा., हिंदूंनी हिदू म्हणून एक व्हावे, सर्व हिद 
हिटर म्हणून समान असावेत, ही सावरकरांची घोषणा होती आणि सावरकर ' श्रृति-स्मृति-पुराणोक्‍्त ' 
धर्माच्या जागी “अद्ययावत ' ज्ञानाची आणि तंत्रज्ञानाची, उपयुक्ततावादी नीतीची स्थापना करू पाहात 
होते. पण धाभिक परंपरेपासुन लाभणारे हिंदूंच्या (आणि केवळ हिंदूंच्या) एकतेचे सुत्र आणि आधुनिक 
ज्ञान व नेतिक संकल्पना ह्यांची सांगड कशी घालणार ह्या प्रश्‍नाचा पाठपुरावा त्यांनी केला नाही. हिंदू 
एकता आंदोलनापुढेही हीच अडचण आहे. ज्या धामिक परंपरेच्या आधारे हिंदू समाज इतिहासात एक 
समाज म्हणून नांदला, तिच्या आधारे एकात्म हिंदू समाज निर्माण करता येणार नाही. कारण ह्या परं- 
परेचा भाग असलेली जातिसंस्था कायम राहील, जातिभेद कायम राहातील आणि अस्पृश्यताही राहील, 


> 


उलट, ज्या मूल्यांच्या आणि तत्त्वांच्या आधारे हिंदू केवळ हिंदू म्हणून एकत्र येऊ शकतील-उदा., प्रत्येक 
व्यक्‍तीची समान प्रतिष्ठा, समान स्वातंत्र्य, समतेवर आधारलेला सामाजिक न्याय, इ.- त्यांचा स्वीकार 
हिंदू एकतेसाठी केला तर अश्या बृहद्‌-हिंदू समाजामधून कुणाही भारतीयाला वज्ये करण्याचे कारण 
उरणार नाही. अशा बृहदू-हिंदू समाजाचे “ भारतीय समाज ' हे नाव अधिक यथार्थ ठरेल. 

देवळांपुढील वाढत्या रांगा, शिर्डीच्या वाढत्या यात्रा, सत्यसाईबाबासारख्या आध्यात्मिक गुरूंची 
वाढती संख्या ह्या चिता निर्माण करणाऱ्या घटना आहेत हे खरे आहे. पण हिंदू सनातनीवादाचे 
आविष्कार म्हणून त्या चिंताजनक नाहीत. चितेचे एक कारण असे को, पारंपरिक हिंदू धामिकता ही 
सोवळया-ओवळ्य़ाच्या कल्पनांशी निगडित आहे आणि ह्या कल्पनांचे सामाजिक व्यवहारात आविष्कार 
होतात. उदा., जातिसंस्था आणि अस्पृश्यता ह्यांना त्या आधार देतात. हिंदू समाजातील खप माणसे 
गणपतीची आराधना करतात म्हणून केवळ भीती बाळगण्याचे कारण नाही. त्यांची गणपतीविषयीची 
कल्पना काय आहे, हे पाहिले पाहिजे. परब्रह्माचे किंवा परमेश्वराचे प्रतीक म्हणून ते जर गणपतीकडे 
पाहात असतील, पाथिव गणपतीची उपासना हो त्यांच्या दृष्टीने विद्येच्या उपासनेशी किवा शमदमादी 
आध्यात्मिक साधनेशी संबंधित असेल तर तिच्यात भीतिदायक काय आहे ? पण गणपतीच्या मक 
पुढील रांगा जर मंगळवारी वाढत असतील आणि अंगारिकेला जास्तीत जास्त लांब होत असतील र 
एक “ कडक * देवत आहे आणि त्याची उपासना विनचूक झाली तर इप्सित फळ तात्काळ शि न 
आणि अनवधानानेही का होईना चूक झाली तर उपासकाला शासन मिळते अज्ली त्यांची कल्पना रुळ 
तर सोवळबा-ओवळयय़ाच्या, अंगारे-धुपाऱ्यांच्या, कृंडली-पत्रिकांच्या मानसिक वातावरणातून भोग 
म्हणून जातपातीच्या, अस्पृश्यतेच्या, योनिशुचितेच्या आणि पातित्रत्याच्या जगातून ते बाहेर पडलेले न 
नाहीत असा त्याचा अर्थ होईल. विज्यान-तंत्रज्ञान ह्यांनी घडविलेल्या भौतिक जगात, कायदा नग 
आणि सामाजिक कल्याण ह्यांच्या आधुनिक संकल्पनांनी घडविलेल्या संस्थांमधन ते बोवा ; पण 
मनाने ते अजून सत्यनारायणाच्या पोथीच्या युगातच आहेत. ह्या जगण्यात दुटप्पीपणा असो मनी , 
बौद्धिक आणि भावनिक दुवळेपणा आहे. हा दुबळेपणा तसाच राहिला तर निरोगी मोमलर असे 
वेयक्तिक आणि सामाजिक जीवन उभारताच येणार नाही. न 

ब्राह्मसमाजाने ज्या धामिक आणि सामाजिक प्रवोधनाला प्रारंभ 
राहिले आहे ह्याची हा दुबळेपणा ही खण आहे. 


0७ ७ ७ 


केला, त्याचे कार्य किती अपुरे 


नणम व | 

"७, । 

रु , चत । 

। 

। 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 

राज्यं माडा मराठी 1. वेकास मूळ - 'चमुळ्यबळक 1 रे न । 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


द्रोपदीचा प्रश्न* 


म. अ. मेहेंदळे 


महाभारतात कौरव व पांडव - किंवा शकुनी व 
युधिष्ठिर -- दोन वेळा द्यूतं खेळले. पहिले द्यूत झाले 
तेव्हा, युधिष्ठिराने सव धन व राज्य गमावल्यावर 
वास्तविक द्यूत संपायला हरकत नव्हती. परंतु हट्टास 
पेटल्याप्रमाणे युधिष्ठिराने द्यूत चालू ठेवले, आणि 
प्रथम भावांना आणि नंतर स्वतःलाच पणाला लावून 
तै डाव॑ तो हेरला. आता तेथे तरी द्यूत थांबायला 
हरकत नव्हती. परंतु शकुनीने द्रौपदीला पणाला 
लावण्याची सूचना करताच युधिष्ठिराने ती स्वीका- 
रली, आणि तोही डाव तो हरला. महाभारतात नल 
व पुष्कर यांच्यात झालेल्या द्यूताचे वणन आहे. 
पुष्करदेखील दमयंतीला पणाला लावण्याची सूचना 
नलाळा करतो; पण नल ती स्वीकारीत नाही. 
य॒धिष्ठिरालाही शकुनीच्या सूचनेचा अव्हेर करता 
आला असता; पण दुर्दैवाने तो तसे करीत नाही, 
आणि द्रौपदीची विटंबना करण्याचा मार्गे कौरवांना 
मोकळा करतो. . 

द्रौपदीचा पण युधिष्ठिर ह्रल्यावर कौरवांच्या 
सभेत अनेक गोष्टी घडतात. सभेत जो काही प्रकार 
घडत असंतो त्याचा शेवट, महाभारतात सध्या जे 
वर्णन आढळते त्या वणंनानुसार, पुढीलप्रमाणे होतो : 
एका विशिष्ट क्षणी धुतराष्ट्राच्या घरी अग्निहोत्र- 
शालेत कोल्हा मोठ्याने ओरडू लागला, गाढवांनी 
आणि घोर पक्ष्यांनी आवाज काढून 
कोल्ह्याला साथ दिली. ती दुशचिन्हे ऐकून विदुर व 
गांधारी भयभीत झाली. धृतराष्ट्राकडे जाऊन त्या 
अशुंभसूचक चिन्हांची त्यांनी त्याला जाणीव करून 
दिली. तत्काळ धृतराष्ट्राने दुर्योधनाची, त्याने द्रोप- 
दोला सभेत आणल्याबद्दल निर्भत्सना केली आणि 
आडी हभबॉकनकलकन ् 


& ' संत्रिका 
सादर केलेला निबंध. 
१. महाभारत २'५८'३. 

न. भा. १ 


द्रौपदीला तिला हवा तो वर देऊ केला. द्रौपदीने 
पहिल्या वराने युधिष्ठिराची आणि दुसर्‍या वरानें 
भीमार्जुनादी पांडवांची दास्यातून मुक्‍तता मागि- 
तली. धृतराष्ट्राने तिला तिसरा वर देऊ केला; पण 
क्षत्रिय स्त्रीला दोनच वर विहित आहेत असे सांगून 
तिने तो विनयपू्वक नाकारला (दो तु क्षत्रस्त्रिया 
वरौ २६२३-३५). 

ह्या वर्णनावरून साहजिकच अशी समजूत होते 
की, सर्भेत जो उद्देग उत्पन्न करणारा प्रकार चालला 
होता, तो एकदाचा थांबायला आणि पांडवांची 
दास्यातून मुक्‍तता व्हायला कोल्ह्या-गाढवांचे ओरडणे 
कारणीभत झाले. ह्या समजुतीचे हे दोन नमुने : 

१) प्रो. विटरनिट्झ (00८112 ) आपल्या 
ह पाडाणण़ खी ऑाताद्याय जिटावॉपा€ ह्या 
ग्रंथाच्या पहिल्या खंडात महाभारतातील मुख्य 
कथानक थोडक्यात देतात. त्या वेळी प्रस्तुत प्रसंगा- 
विषयी ते जें म्हणतात ते असे $£ “ ९४ 
७] पितालटा 99९९लाट$ बा एटा ९£- 
लाव्ाटच्ते, पाट 10पते टा ० 38 ]१०६७] 
3110 ०णा ला 50पा05 01] ठणाला 82 1102910 
11 पा पावा 095 10056. 'टापपीटलते ७१ 
ए॥८5९, ७०० ताट 1)णा ०381012 4 15 
18615 1110507 ९9116१ ए]0॥ (0 उणॉ.टा'शला€ न 
(पृ. २४५) . म्हणजे धतराष्ट्राने सभेत जो हस्तक्षेप 
केला त्याला कोल्हे-गाढव कारणीभूत झाले. 

२) 'श्री. आनंद साधले आपल्या “ हा जय नावाचा 
इतिहास आहे ' ह्या पुस्तकात एके ठिकाणी म्हण- 
तात : “ अक्या प्रसंगीं देव एका गाढवाच्या रूपाने 
द्रौपदीच्या साहाय्यास धावून आलें... ही विटंबना 


(ज्ञानप्रबोधिनी, पुणे) ह्या संस्थेच्या मासिक चर्चासत्रात ९-२-८५ रोजी 


२ नवभारत 


कुठवर चालती न' कळे. पण तेवढ्यांत एका गाढवाने 
अशुभसुचक अद्या आवाजांत रेकावयास सुरुवात 
केली... धृतराष्ट्राचा धीर त्या अशुभ झकुनानें 
एकदम खचला. अशुभाचें निराकरण करण्यासाठीं 
म्हणून धृतराष्ट्राने आपल्या पुत्रांना एकदम आव- 
रिलें ” (पृ. ६३) 

द्रौपदीची तिच्या विटंबनेतून आणि पांडवांची 
त्यांच्या दास्यातून सुटका होण्यास पश्शु-पक्ष्यांचे अशुभ- 
सूचक आवाज कारण झाले, ही आभची सर्वेसाधारण 
कल्पना आहे. ही समजूत आजकालची नाही. महा- 
भारताचा संक्षेप देणारी जी प्राचीन काव्ये आहेत, 
त्यांतही ही कल्पना आढळते. मी जी दोन काव्ये 
पाहिली, ती अशी : 

१) भारतमळञ्जरी. अकराव्या शतकाच्या पूर्वा- 
र्घात क्षेमेन्द्राने * भारतमञ्जरी ' लिहिली. द्यूताचे 
क्षेमेन्द्राने केलेले वर्णन महाभारतास धरून आहे. 
भीमाने , दुर्योधनाची मांडी फोडण्याची प्रतिज्ञा 
केल्यावर लगेच कोल्ह्यांचा आवाज ऐकू आला आणि 
धुराने झाकलेल्या अग्नीच्या ज्वाळा प्रकट झाल्या 
(२.४३५-४३७). ती दुठ्चिन्हे पाहून विदुर व 
गांधारी; यांनी धृतराष्ट्राशी मंत्रणा केली. पाठोपाठ 
धृतराष्ट्राने युधिष्ठिरावर अनुग्रह केला आणि तो 
हस्तिनापुराह्न परत घरी जाण्यास निघाला. 
धृतराष्ट्राने द्रोपदीला वर दिले असा स्पष्ट उल्लेख 
क्षेमेन्द करीत नाही; परंतु सभेतल्या प्रकाराला 
वळण अपशकुनांमुळे लागले असे त्याचे वर्णन आहे. 

२ ) बालभारत. अमरचन्द्राचे ' बालभारत 
तेराव्या शतकातले. त्यातदेखील मांडी फोडण्याच्या 
भीमाच्या प्रतिज्ञेमागोमाग अपशकुन झाल्याचा 
उल्लेख आहे (२-.५.६१ ). नंतर धुतराष्ट्राने 
दुर्योधनाची निर्भत्सना केली व द्रौपदीला वर देऊ 
केले. 

' खुद महाभारतातच. घटनांचा जो क्रम वणिला 
आहे त्यात अपशकुन झाल्यावर धृतराष्ट्राने वर देऊ 


२. आणखी एकदा श्री. साधले लिहितांत : *“ द्यतप्रसंगीं त्याला 
स्वातंत्र्य आणि गाढवानें राज्य मिळवून दिलें.” (पू. १००) 
३. वास्तविक ह्या प्रसंगाच्या वर्णनात दुर्योधनाच्या तोंडी ए 
दुश्चिन्हांची यादी 


४. धृतराष्ट्राने ह्या ठिकाणी दिलेली 
मोठी आहे. 


अनुक्रमणिका 


ऑगस्ट, १९८५ 


केला अश्ली माहिती आढळते. त्यामुळे अपशकुनांमुळ 
धृतराष्ट्राने वर देऊ केले ही समजूत महाभारतावर 
आधारलेल्या काव्यांत दृग्गोचर व्हावी ह्यात आश्‍चर्य 
वाटण्यासारखे नाही. खेरीज द्यूताच्या प्रसंगानंतर 
महाभारतात पुन्हा एकदा ह्या अपशकुनांचा उल्लेख 
आढळतो. तो प्रसंग असा : | 
पहिले द्यूत संपल्यावर अनुद्य्त्‌ झाले, आणि 
त्यातही हरलेले पांडव वनवासाला जायला निघाले. 
इकडे राजधानीत धृतराष्ट्राला - चितेने ग्रासले. 
त्या वेळी संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला : “ भीष्म, 
द्रोण, विदुर हे सारे “नको! म्हणत असताना 
निलंज्ज दुर्योधनाने द्रोपदीला सभेत आणले ( त्या 
वेळी तू दुर्योधनाला अडवले नाहीस ). तेव्हा तूच हे 
मोठे वेर ओढवून घेतले आहेस ( आता चिता का 
करतोस ? )” ह्यावर धृतराष्ट्र म्हणाला : “ विनाश- 
काल आला म्हणजे माणसाला चांगली बुद्धी सुचत 
नाही. आमचे तसेच झाले. मुलांनी मूखपणा करून 
द्रौपदीला सभेत आणले. दुर्योधनाने व कर्णाने तिला 
कटुवचने ऐकवली. त्या वेळी अनेक दुश्चिन्हे झाली". 
तेव्हा विदुराच्या सांगण्यावरून मी वर देऊ केले” 
( २.७२.१-२५ ). 
कौरवांच्या सभेत जो काही अनन्वित प्रकार 
चालला होता त्याचा शेवट कोल्ह्याच्या व गाढ- 
वाच्या ओरडण्यामुळे झाला हे एकदा सांगस कुणाला 
पटले नाही तर त्याच्या मनात आलेला संशय घाल- 
विण्यासाठी खुद्द धृतराष्ट्राची साक्ष काढण्याची सोय 
अशा प्रकारे महाभारतात करून ठेवली आहे. महा- 
भारताच्या चिकित्सित आवृत्तीत दुड्चिन्हांविषयीचे' 
इलोक दोन्ही अध्यायांत स्वीकारले असले तरी, ते 
ह कोरम की मानायला हवे. कारण 
९५, मूळ महाभारतातले आहेत 
ल वित ठरवले तर असे मानावे लागते की, 
द्रॉपदोचा पण यधि द्रौ 
झाली कौ नाही मार न्य का 
र्कभूत प्रश्‍न द्रोपदीने 


(5 युधिष्ठिराला ) द्रौपदीने 


कही कट्वचन नाही. 
६२ व्या अध्यायातील वर्णनापेक्षा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


ंगणकीकृत 


द्रोपदीचा प्रश्‍न ३ 


उपस्थित केला तो तसाच ताटकळत राहिला 
त्याविषयीचा निर्णय अखेरपर्यंत सभत झाला नाही. 


असा विचार व्यक्‍त करणारी ही दोन उदाहरणे : 

१) महाभारताचे एक मराठी भाषांतर चिपळूण- 
कर मंडळीने मागे प्रसिद्ध केले होते. त्याचे नव्याने 
प्रकाशन काही वर्षापूर्वी झाले'. त्या प्रकाशनाच्या 
पहिल्या खंडाच्या सुरुवातीस प्रस्तुत विषयासंबंधी 
लिहिताना प्रा. न. र. फाटक लिहितात : “या 
विलक्षण आणीबाणीच्या वेळीं द्रौपदीने जो एक 
मार्मिक . प्रश्‍न विचारला, त्याला समाधानकारक 
उत्तर कोणीच देऊ शकेना. यामुळें धृतराष्ट्राने :हा 
पेच कसाबसा द्रौपदीला वर देऊन सोडविला. ” 
(पृ. ८). 


२) सभापर्वाचे इंग्रजी भाषांतर प्रा. बॉयटनन 
(1. $. 3. ९] ऊेणाटाा] ) यांनी अलीकडे 
प्रसिद्ध केले आहे. त्याच्या प्रस्तावनेत ते म्हणतात : 
निव्त शपत डा र्‍या वत. छत. 1081 
11110, 912 9515, 00016 162 591760 ए॥ ९? 
11 50, 160 1830 10 115 ती८९त0॥ ६0, 
33 9 81906 01 [॥]16 1५१30१9, 110 ]लञाशटा 
0४ए९त एला (0 &वट. पहा 15 आपला 
वाुंपा९(, प. 1. 1211811158 1100101पञ/€'. 
म्हणजे प्रा. बॉयटनन यांच्या मते द्रौपदीच्या प्रश्‍नावर 
बरीच चर्चा होऊनही त्यावर निर्णय न होता तो प्रश्‍न 
तसाच लोंबकळत राहिला. मग ह्या एकंदर घटनेला 
निराळी दिशा मिळाली कशी ? प्रा. फान बॉयटनन 
म्हणतात : “ग 1९ हया 1211195111 
11165 [181 (110 195. [139 १४95 प्णात८2ला50€ 


9110 [18 [11९ ४91160 85 9 १४1012 1890 10९01 


५. सुरेखा प्रकाशन, मुंबई, १९६७. 


1186111182 105: 101 ' १४०॥. 80 1?89109098 
तै. 2९ 81 डा ला 1101” (पृ. ३०). 
प्रा. फान बॉयटनन अपशकुनांचा व वरांचा उल्लेख 
टाळतात आणि म्हणतात की, धृतराष्ट्राने आपल्या 
अखत्यारीत द्य्तातलो शेवटची खेळीच नव्हे तर सारे 
द्य्तच ' विना हार-जीतका फेसला हुए ' असे झाल्याचे 
ठरवले आणि पांडव आपली सारी धन-दोलत घेऊन. 
परत निघाले. प्रा, फान बॉयटनन यांच्या ह्या 
विधानाला आधार कुठे आहे हे कळत नाहीः: 


परंतु द्रोपदीचा प्रश्‍न अनिर्णीत राहिला नाही 
आणि सभेत निर्माण झालेल्या स्थितीचा अंत कोल्हे- 
कुईमुळे किवा प्रा, फाटक म्हणतात तसा “ कसा- 
बसा ' झाला नाही. ह्या विलक्षण स्थितीचा अंत 
द्रौपदीच्या प्रश्‍नाला अखेर निर्णायक उत्तर मिळाल्या- 
मुळे झाला असे आपणास महाभारतातील वणंनाच्या 
आधारे म्हणता येते. ते कसे हे पाहण्यासाठी 
द्रौपदीचा प्रश्‍न कोणत्या परिस्थितीत निर्माण झाला, 
त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी कुणाकुणावर पडत 
गेलो, उत्तरे देण्याचा प्रयत्न कोणीकोणी केला, 
आणि अखेर कोणाच्या उत्तराने ह्या साऱ्या क्लेश- 
दायक प्रसंगाचा अंत झाला हे सवे सभापर्वात जसे 
सांगितले आहे तसे पाहणे इष्ट आहे. 


सभापर्वात वणिलेली ह॒कोौकतं अशी आहे: 


१ ) द्रोपदीचा पण शकुनीने जिंकताच दुर्योधन 
द्रौपदीला दासी झाल्याचे मानतो व तिला घेऊन 
येण्यास तो विदुराला सांगतो. तसे सांगताना कौर- 
वांच्या सेवेत असणाऱ्या दासींत राहून द्रौपदीने 
घरादाराची झाडलोट ह्यापुढे करावी असा त्याचा 
आशय असतो. “ द्रोपदीमानयस्व ” ( २.५९.१) 


६. द्रौपदीला दिलेल्या दोन वरांखेरीज धृतराष्ट्राने पांडव परत निघाले तेव्हा त्यांचे राज्ये व 
धनदौलत दिल्यासारखा उल्लेख आहे हे खरे. पण प्रा. फान बॉयटनन यांच्या इतर विधानाला आधार 
नाही. श्री. भालबा केळकर संपादित (१९८२) संपुर्ण महाभारताच्या पहिल्या खंडाच्या प्रस्तावनेत त्याहून 


विलक्षण माहिती आढळते. ते लिहितात : 


“ शेवटी द्रोपदीने श्रीकृष्णाचा धावा केला आणि केवळ 


त्याच्य़ा नावाच्या धाकाने सारी सभा थरारली. तेवढ्यात श्रीकृष्णाचे सुदर्शन पथक पांडव व द्रौपदी 
यांच्या साहाय्याला आले, आणि झाररक्षकाला अनेक कृष्ण आल्याचा आगळा भास झाला. आपल्य 
लाचारीची लज्जा वाटलेल्या भीष्मांनी परिस्थितीचा फायदा' घेऊन द्रौपदीसकट पांडवांना मुक्‍त केले ” 


(पृ. ३१). 


ह _ ॥। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत | 


'(. 


डु नवभारत 


असे तो विदुराला प्रथम सांगतो तेव्हा “ द्रोपदीला 
सभेत घेऊन ये” असे सांगण्याचा त्याचा हेतू नाही, 
तर तिला “ घरकाम करण्यासाठी घरी घेऊन 
ये ” हे सांगण्याचा आहे हे आपण लक्षात ठेवले 
पाहिजे. । 

परंतु विदुराच्या मते द्रोपदी दासी झाली नव्हती 
म्हणून दुर्योधनाचा निरोप घेऊन तो दोवदीकडे 
जात नाही. 

२) तेव्हा दुर्योधन त्याच कामगिरीवर प्राति- 
कामीला पाठवितो. प्रातिकामी जाऊन तिला म्हणतो : 
“ दुर्योधनाने तुला द्य्तात जिंकले आहे, म्हणून धृत- 
राष्ट्राच्या घरची कामे करायला तुला घेऊन जाण्यास 
मी आलो आहे ” (२-६०-४). प्रातिकामीच्या ह्या 
वाक्यावरून द्रौपदीला सभेत आणण्याचा दुर्योधनाचा 
मानस तोपर्यंत नव्हता हे उघड आहे. 

प्रातिकामीचे म्हणणे ऐकून आश्‍चर्यचकित झालेली 
द्रौपदी त्याला म्हणते : “ हे तू काय विलक्षण बोलत 
आहेस ? कोणता राजपुत्र आपल्या भार्येला पणाला 
लावील ? राजा द्यूतामुळे वेडा झाला होता, को 
त्याच्याजवळ पणाला लावायला काही शिल्लक 
उरले नव्हते ? ” 

त्यावर प्रातिकामी म्हणतो : “ य॒ुधिष्ठिराजवळ 
जेव्हा काही शिल्लक राहिले नव्हते तेव्हा त्याने 
तुला पणाला लावले. प्रथम त्याने सारे भाऊ पणाला 
लावले, मग स्वतःला, आणि अखेरीस तुला. ” 

प्रातिकामीचे हे उत्तर ऐकूनही द्रौपदी त्याला 
म्हणते : 

गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सृतज । 

कि तु पूर्व पराजषीरात्मानं मां न्‌ भारत ।॥। 

(२'६०-७) 

प्रातिकामीने द्रौपदीला निःसंदिग्ध शब्दांत युधि- 
ष्ठिराने प्रथम आपल्या भावांना, नंतर स्वत:ला, व' 
शेवटी द्रौपदीला गमावले हे आधीच सांगितले अस- 
तानाही द्रौपदी त्याला म्हणते : “ जा, सभेत जाऊन 
युधिष्ठिराला विचार को, तु स्वतःला आधी गमावून 
बसलास, की मला ? " द्रौपदीचे हे विचारणे वरवर 
अरचर्य वाटण्यासारखे आहे, पण खरे ते तसे नाही. 
द्रीपदीला हरण्यांचा क्रम कळेला होता. तिथ्या 
प्रनीचां वाच्यार्थ जरी क्रमाविषयी असला तरी 


ऑगस्ट, १९८५ 


लक्ष्याथे असा होता की, युधिष्ठिर जर स्वतःला 
आधीच हरवून बसला होता तर त्याला द्रौपदीला 
पणाला लावण्याचा अधिकार उरला होता का? 
आणि नसल्यास, द्रोपदी दासी झाली कशी ? 

' द्रौपदीचा प्रश्‍न ' म्हणून जो आपण म्हणतो 
त्याचा हा पहिलावहिला उच्चार, तो प्रश्‍न तिने 
विचारला होता युधिष्ठिराला- “ आधी तू कुणाला 
हरवून बसलास, स्वतःला को मला ?” 

३) प्रातिकामी सभेत येऊन युधिष्ठिराला द्रोप- 
दीचा प्रश्‍न सांगतो. तो म्हणतो : “ तू कुणाला आधी 
गमावलेस- स्वतःला. को मला ? कुणाचा स्वामी 
म्हणून तू आम्हाला गमावलेस ?” असे द्रोपदीने 
तुला विचारले आहे. (कस्येशो न: पराजेषीरिति 


त्वामाह द्रौपदी । कि नु पुव पराजेषीरात्मानमथवापि 


माम्‌ ॥ २-६०-८). 


द्रौपदीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर युधिष्ठिर देत नाही. 
नुसता ह्रण्याच्या क्रमाचा प्रश्‍न असता तर त्याला 
मूग गिळून स्वस्थ बसण्याचे कारण नव्हते. क्रम स्पष्ट 
होता, सभेत सर्वांना तो ठाऊक होता. पण खरा मुद्दा 
होता तो क्रमाविषयी नव्हे, तर द्रौपदीला पणाला 
लावायचा अधिकार आधीच दास झालेल्या यधि- 
ष्ठिराला होता की नाही हा होता. 


दुर्योधनाने प्रथम प्रातिकामीला ' द्रोपदीस कौर- 
वांची गृहकृत्ये करण्यास घेऊन ये ' असे सांगितले, 
कारण ती दासी झाली आहे हे त्याने गृहीत धरले 
होते. आता द्रौपदीने स्वत:च्या दास्याविषयी प्रश्‍न 
निर्माण केला होता आणि त्या प्रश्‍नाचे उत्तर 


युधिष्ठिर देत नव्हता. अज्ञा वेळो द्रौपदीचा प्रश्‍न 


गरलागू आहे असे म्हणून तो मोकळा होत नाही. 
तिच्या प्रश्‍नामुळे नवी ल 


परिस्थिती 
आहे हे त्याने मानले. तिचा डन क 
वाटला असला पाहिजे. द्रौपदीचे दासीत्व सिद्ध 
नाही, त्याविषयी तिला संजय आहे, तेव्हा तिच्या 
प्रश्‍नाचा विचार व्हावा म्हणून तिने सभेत यावे 
असा निरोप आता तो तिला पाठवतो. सभेत ती 


दासी झाल्याचे सिद्ध झाले 
तर तिला ल 
पाठवता आले असते, ना 


द्रौपदीकडे निरोप पोच? ी. 
कामीलाच करावे लागते. वण्याचे काम पुन्हा प्राति- 


क 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


य मराठी वि 


द्रोपदीचा प्रश्‍न प्‌ 


४) प्रातिकामी आता दुसऱ्यांदा दुर्योधनाचा 
निरोप घेऊन द्रौपदीकडे जातो. 

प्रातिकामीने आणलेल्या निरोपावर द्रोपदीचे काय 
म्हणणे आहे आणि ते दुर्योधनाला सांगण्यास प्राति- 
कामी सभेत केव्हा परत आला हे न सांगताच महा- 
भारतकार एकदमच एक इलोक. देतात. त्याची 
सुरुवात अशी $ 

ततस्तेषां मुखमालोक्‍्य राजा दुर्योधन: सूतमूवाच 
हृष्टः || २६००१६. म्हणजे, “ नंतर त्यांची 
(सभ्यांची) तोंडे पाहून आनंदित झालेला राजा 
दुर्योधन सूतास म्हणाला.” परंतु सभ्यांची तोंडे पाहून 
दुर्योधनाला आनंद का व्हावा, आणि सूत सभेत आला 
केव्हा, हे काही कळत नाही. तेव्हा महाभारतात 
इथे थोडी त्रुटी आहे हे उघड आहे. दुर्योधनाचा 
आनंद समजून घेण्यासाठी आपल्याला महाभारताच्या 
उपलब्ध वर्णनात थोडीशी भर घालणे आवश्यक 
आहे. ती भर अशी- 


प्रातिकामीने दुर्योधनाचा दुसरा निरोप आणल्या- 
वर द्रौपदी त्याला म्हणाली असली पाहिजे: “मी 
सभेत येत नाही. माझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर युधिष्ठिर 
देत नसेल तर सभेत बसलेल्या कौरवांना माझा प्रश्‍न 
विचार, आणि ते काय उत्तर देतात ते मला सांग. ' 
प्रातिकामीला असे सांगून प्रश्‍नाला उत्तर देण्याची 
जबाबदारी द्रौपदी आता युधिष्ठिराऐवजी कौरवांवर 
टाकते. 

द्रौपदीने सांगितल्याप्रमाणे प्रातिकामी परत सभेत 
आला असला पाहिजे आणि तिथे बसलेल्या कौरवांना 
द्रौपदी प्रश्‍नांचे उत्तर आता त्यांच्याकडून मागत 
असल्याचे त्याने सांगितले असले पाहिजे. परंतु 
त्यांच्यापकी कोणीही जेव्हा प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास 
तोंड उघडत नाही तेव्हा दुर्योधनाला आनंद झाला 
व तो प्रातिकामीला म्हणाला : “ प्रातिकामिन्‌, 
द्रौपदीला म्हणावे तू इथेच ये. निरोपानिरोपी 
करण्याऐवजी ह्या कौरवांना जे काय सांगायचे 
असेल ते तुला ते समक्षच सांगू देत (२६०१६). 

महाभारतातील वणेनात आपण अशी थोडी भर 
घातली तरच एकंदर कथानकातील त्रुटी दूर होऊन 


७. ह्या ठिकाणी मोठी विसंगती निर्माण 


दुर्योधनाला आनंद का झाला ते कळते. 

५) दुर्योधनाने प्रातिकामीला द्रौपदीकडे निरोप 
घेऊन जाण्यास तिसऱ्यांदा सांगितले तेव्हा तो जात 
नाही. महाभारतात असे सांगितले आहे को, तो 
द्रौपदीच्या रागाला भीत होता (भीतरच कोपाद्‌ 
द्रपदात्मजाया: २-६०-१७ ), म्हणून तो द्रौपदीकडे 
जाण्याची टाळाटाळ करीत होता. कदाचित प्राति- 
कामीला असे वाटले असेल को, आपण द्रौपदीकडे 
दोनदा जाऊन आलो, आता तिसऱ्यांदा गेलो तर 
ती निश्‍चितच रागावेल. म्हणन तिच्या रागाला 
भिऊन तो तिसऱ्यांदा द्रोपदीकडे जात नाही, आणि 
“: मी द्रौपदीला काय सांगू ' म्हणून सभ्यांनाच 
विचारीत बसतो. 

६) प्रातिकामीला द्रौपदीची भीती वाटत असते 
ह्याची दुर्योधनालाही कल्पना नव्हती. त्याला वाटले 
प्रातिकामी भीमाला भीत आहे, म्हणून तो द्रौपदीला 
आणायला जात नाही. तेव्हा तो दुःशासनाला ते 
काम करण्यासाठी पाठवितो. 


दुःशासन जणू ह्या क्षणाची वाटच पाहत असतो. 
तो तडक द्रौपदीकडे जातो आणि “ सभेत येऊन 
तिथे तुला जे काही विचारावयाचे असेल ते विचार" 
असे तिला सरळ न सांगता, “ द्रौपदी, तुला आम्ही 
जिंकली आहे. सभेत ये, आणि लाजलज्जा सोडून 
दुर्योधनाला बघ, कुरून्‌ भजस्व (२-६०-२०) ” असे 
वाह्यातपणे तिच्याशी बोलतो. अश्या माणसाशी 
बोलणे वाढवण्यात अथे नाही हे जाणून द्रोपदी 
धृतराष्ट्राच्या घरातल्या स्त्रिया जिकडे असतात 
तिकडे घाव घेते. परंतु दुःशासन तिचे केस धरून, 
तिच्या साऱ्या विणवण्यांकडे दुलेक्ष करून, तिला 
सभेत ओढून घेऊन येतो. द्रौपदीने, ती दासी झाली 
की नाही ह्या विषयी संशय व्यक्‍त केला असला 
तरी, तो तिला दासीच मानतो आणि वारंवार 
: दासी ' असे संबोधून तिचा अधिक्षेप करतो. 

७) द्रौपदी आता सभेत उभी आहे. तिचा प्रश्‍न 
सभ्यांना विचारण्याकरिता दुर्योधनाने तिला बोला- 
वलेले असते. पण तिचा प्रश्‍न अजून तिने विचारला 
नाही, तिला त्यासाठी उसंतच मिळाली नाही. 


करणारे दोन श्‍लोक महाभारतात आहेत. (२.६०. 


१४-१५). तूते आपणास तिकडे दुलक्ष करण्यास हरकत नाही. 


। 
। 
अनुक्रमणिका ह 
राज्य मराठी विक व्हा एक हन तक तु 
0. विक (_> । 44) ९५1 3 हि क्नी (५ 
यगणपणातोठ 


न नवेभारते 


दुःशासनाकडून होणारी केसांची हिसकाहिसकी, 
आणि त्यामुळे अंगावरचे वस्त्र ढळू न देण्यासाठी 
करावयाचे प्रयत्न, इकडेंच तिला सारे लक्ष द्यावे 
लागते. 

द्रौपदीने प्रन रीतसर विचारला नसला तरी 
सभेला तो ठाऊक आहे. तेव्हा तो तिने विचारला 
आहे असे गृहीत धरून सभेतली एक ज्येष्ठ व्यक्‍ती 
ह्या नात्याने भौष्म पितामह बोलण्यास सुरुवात 
करतात. ते म्हणतात : 

_ “द्रौपदी, धर्म हा सूक्ष्म असल्यामुळे तुझ्या 
प्रश्‍नाचे निर्णायक उत्तर मी देऊ शकत नाही. एकी- 
कडे द्यू्ताचा नियम असा की, ज्याच्या जवळ स्वत:चे 
काही धन नाही (अस्व:) त्याला परक्याचे धन 
( परस्व ) पणास लावता येत नाही. युधिष्ठिर 
स्वतःला हरवून बसला असल्यामुळे द्रोपदी त्याला 
परस्व, तिला तो पणाला लावू शकत नाही. परंतु 
दुसऱ्या बाजूने पत्नी ही नवऱ्याची ताबेदार असल्या- 
मुळे तो तिला पणाला लावू शकतो. अश्या कैचीत 
मी सापडलो असल्यामुळे मला तुझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
देता येत नाही. बरे, शेवटच्या डावात लबाडी झाली 
असे म्हणून तो डाव रह्द ठरवावा तर लबाडी झाली 
असे युधिष्ठिर मानीत नाही ”. 

८ ) भौष्मामुळे आपली सुटका होईल अशी 
द्रौपदीला मोठी आशा असावी. पण त्याच्याकडून 
निराशा पदरी पडल्यावर ती सभेत उपस्थित अस- 
लेल्या कुरुवंशीयांना तिच्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास 
विनंती करते. | 


कोणी काही बोलत नाही असे पाहून दुर्योधनाचा 
धाकटा भाऊ विकर्ण सभासदांनी द्रौपदीच्या प्रश्‍नाचे 
निःपक्षपातीपणे उत्तर द्यावे असे भीष्मादिकांना 
आवाहन करतो. अनेकदा विनंती करूनही कोणी काही 
बोलत नाही असे पाहून विकणं म्हणतो : “ तुमच्या- 
पैकी कोणी काही बोला, अगर न' बोला, मी आता 
मला जे न्याय्य वाटते ते सांगणार आहे. माझे मत 
असे आहे कौ, द्रौपदीला कौरवांनी जिंकले नाही 
( मन्ये न विजितामिमाम्‌ २६६१-२४). 

आपले मत सांगताना एखाद्या कुशल कायदे- 
पंडिताला शोभेल, अशा पद्धतीने विकर्णाने द्रौपदीची 
बाजू मांडली आहे. त्याचे मुद्दे दोन. पहिला मुहा असा : 


अनुक्रमणिका 


ऑगस्ट, १९८५ 


१- राजे लोकांची जी चार व्यसने सांगितली 
आहेत, त्यांत द्यूत हे एक व्यसन आहे. 

२- मनुष्य व्यसनाच्या अधीन असला को 
धर्माला सोडून त्याचे आचरण होते. 

३- युधिष्ठिराने द्रोपदीला पणाला लावली तेव्हा 
तो' व्यसनाधीन होता. 

४- सबब त्याच्या आचरणाला मान्यता देता 
येत नाही. 

आता दुसरा मुदा : 

१- द्रोपदीला पणाला लावण्याची कल्पना मूळ 
युधिष्ठिराची नाही, शकुनीने त्याला तसे 
करण्यास सुचविले. 

२- वरे, युधिष्ठिराने शकुनीची सूचना स्वीका- 
रिली तरी द्रौपदी त्याची एकट्याची पत्नी 
नसल्याने तिला पणाला लावण्याचा त्याला 
अधिकार नाही. 

३- घटकाभर तो अधिकार आहे असे गृहीत 
धरले तरी, द्रोपदीला पणाला | लावताना 
युधिष्ठिर स्वतंत्र नव्ह्ता, तो स्वत:ला 
आधीच गमावून बसला होता. 

४- त्यामुळे द्रौपदी दासी झाली हे मानता येत 
नाही. न 

द्रौपदीच्या बाजूने इतके मुद्देसूद विवेचन विक- 

णाने एकट्यानेच केले आहे. त्याच्या मते, व्यसना- 
बीन माणसाची कृती संमत होऊ शकत नाही ह्या 
पहात धाता हता ण मो शी 
लावताना य॒धि | 

विशिष्ट परिस्थितीमुळे, दोन्ही य जं 

5०% र य॒धिष्ठि- 
राच्या कृत्याला मान्यता देता येत नाही. म्हणन 
निर्णय असा की, द्रौपदी दासी झाली नाही. 

९) विकर्णाच्य़ा मताचा परामशं 

असे महाभारतात सांगितले आहे. पण त्याला महत्त्व 

नाही. महत्त्वाची गोष्ट अशी को, दुर्योधनाने वि 

णाच्या मताची मळीच घे 1 
र्‍ळाच दखल घेतली नाही. 

१०) द्रौपदीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर स 


] कर्णाने घेतला 


1 गर्म ) 
त्यांची ती जबाबदारी आहे, ह्याची ब्ध क 
त्यांना जाणीव करून देतो. ही 
तरी कोणी काही बोलत नाही. तेव्हा द्रौपदी 


कोरवांना दुसर्‍या एका गोष्टीची जाणीव 


ती त्यांना सांगते की, पुर्वापर चालत व करून देते. 


आलेल्या धर्मा- 


मराठीचा विकास: 


व ७ वि व *, भ्र भू )_ 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


द्रौपदीचा प्रश्‍न ७ 


प्रमाणे कोणत्याही धर्मपत्नीला ( धर्म्याः स्त्रिय: 
२-६२.९) एखाद्या प्रश्‍नाची शहानिशा करून घेण्या- 
साठी सभेत आणले जात नाही. तिच्या म्हणण्याचा 
अर्थ असा की, ती दासी झाली आहे कीनाही ह्या 
प्रश्‍नाचा जोवर निर्णय होत नाही तोवर ती स्वतंत्र 
स्त्री आहे असेच मानले जायला हवे. दासी मानून 
तिला सभेत आणणे, तिची विटंबना करणे हे अधरम- 
कृत्य आहे. तेव्हा सभ्यांनी ती दासी झाली आहे की 
नाही ह्याचा प्रथम निर्णय द्यावा. सभ्यांचा निर्णय ती 
मान्य करील. (२.६२.११)€ तरीदेखील सभ्यांपैकी 
कोणीही काही बोलत नाही. 

११) परिस्थिती आता एका जागी ठप्प झाल्या- 
सारखी क्िसते. द्रोपदी प्रथम युधिष्ठिराला प्रश्‍न 
विचारते, तो उत्तर देत नाही म्हणून सभ्यांना 
विचारते, आणि तेही तिला उत्तर देत नाहोत, तेव्हा 
भाता काय करायचे ? 

अश्या ह्या अवघडलेल्या परिस्थितीत सभेतील 
घटनेला एकदम निराळेच वळण लावण्याचे धेय दुर्यो- 
धन दाखवितो. तो द्रौपदीला म्हणतो : “ द्रोपदी, हे 
सभ्य तुझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर देत नाहीत. तेव्हा तुझा 
हा प्रश्‍न आता भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव ह्या 
तुझ्या पतींना विचारला आहे असे आपण समजू. 
' तुला पणाला लावताना युधिष्ठिर तुझा स्वामी 
नव्हता (अनीश्वरम्‌ २-६२-२५) असे हे तुझे पती 
म्हण देत, तुझी दास्यातून सुटका होईल. वाटले तर 
अजूनही युधिष्ठिराला तसे म्हणू दे. हे सारे कौरव 
तुझ्या दुःखात सहभागी आहेत (सर्वे हीमे कौरवेया: 
सभायां दुःखान्तरे वर्तमानास्तवेव २१६२-२७). 

दुर्योधनाचे हे बोलणे ऐकून सभेतल्या सर्वे राजांनी 
त्याच्या म्हणण्याची प्रशंसा केली व आपापली वस्त्रे 
उडवून त्याच्या म्हणण्यास संमती क्शंविली. नंतर 
ते स्वेजण पांडव काय म्हणतात हे ऐकण्यासाठी 
कुतूहलाने त्यांच्याकडे माना वळवून पाहू लागले. 

१२) सभेत शांतता प्रस्थापित झाल्यावर दुर्यो- 
धनाने सुचविल्याप्रमाणे पांडवांपैकी भीम आपले 


मत सांगू लागला. तो म्हणाला : “ जर हा धर्मराज 
आमचा प्रभू नसता, तर आम्ही हे सारे सहनच 
केले नसते. धर्मराज आमच्या पृण्याचा, तपाचा, 
प्राणांचाही ईश्वर आहे. तो जर स्वतःला जिकलेला 
समजत असेल तर कोरवांनी आम्हालाही द्यूतात 
जिंकले आहे.” 


भीमाचे हे उत्तर समर्पक नाही. पराजित 
झालेला युधिष्ठिर द्रौपदीला पणाला लावू शकतो 
की नाही, पराजित अवस्थेत तो तिचा स्वामी होता 
की नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
भीमाने दिले नाही. तो म्हणतो, युधिष्ठिर स्वतःला 
दास समजत असेल तर सारे पांडव दासच आहेत. 
पण पांडवांच्या दास्याविषयी प्रश्‍न निर्माण झालेला 
नाही, ते दास झाले आहेत हे सर्वांना ठाऊक आहे, 
कारण त्यांना पणाला लावले तेव्हा युधिष्ठिर 
स्वतःला गमावून बसला नव्हता. पण भीमाचे मत 
असे की पांडव दास आहेत त्याचे कारण युधिष्ठिराने 
त्यांना पणाला लावले व ते डाव तो हरला हे मान- 
ण्याचे कारण नाही. युधिष्ठिर स्वतःला पराजित 
मानतो, तर पांडवही पराजित आहेत, मग त्याने 
पांडवांना पणाला लावले असो वा नसो. भीमाचे 
उत्तर सभेत उपेक्षित राहिले, आणि ते योग्यच झाले. 


१३) भीमानंतर कर्ण बोलतो. वास्तविक 
कर्णाला आता बोलण्याला अवकाश नव्हता. त्याला 
काही सांगायचे होते तर द्रोपदीने तिचा प्रश्‍न जेव्हा 
साऱ्या सभासदांना विचारला होता तेव्हा त्याने 
बोलायला हवे होते. तेव्हा तो बोलत नाही. आता 
वेळ निघून गेली होती. आता दुर्योधनाने प्रश्‍नाचे 
तोंड पांडवांकडे फिरविले होते तेव्हा प्रश्‍नाचे उत्तर 
त्यांनी द्यायचे होते, कर्णाने नव्हे. तथापि तो बोलतो 
आणि विकर्ण जसा मुद्देसूद बोलत होता तसाच 
काहीसा प्रयत्न कर्ण करतो.' तो म्हणतो : 


१- तिघेजण अधन - म्हणजे ज्यांच्याजवळ 
स्वत:च्या मालकोचे धन असत नाही असे- 


८. ह्या ठिकाणी, भीष्म पुन्हा एकदा ह्या प्रश्‍नाचा निर्णय देण्यास स्वतः असमथे असंल्याचे 


सांगतो. ह्याची आता खरे तर जरूरी नाही. 


९. विकर्णाला उत्तर कण॑ देतो. विकर्णासारखेच कण काही मुद्दे देऊन बोलतो. दोघांच्या नावांतले 
साम्य व वैचित्र्य आप्राततः आहे की, महाभारतकारांनी तशी निवड मुद्दाम केली आहे ते सांगणे कठीण आहे. 


द न॑चंभारंत 


समजण्यात येतात : ते म्हणजे, दास, शिष्य 
व स्त्री. 

२- त्या नियमाप्रमाणे दास हा स्वभावत्तः अंधने 
असतो हे जरी खरे तरी, दासाची पत्नी हे 
दासाचे धनच असते. 

३- तेव्हा युधिष्ठिर दास झाला असला तरी 
त्याची पत्नी ह्या नात्याने द्रोपदी त्याचे धन 
आहे. 

कर्णाच्या युक्‍तिवादाचा रोख असा को, दासा- 

जवळ द्यूत खेळताना पणाला लावण्यासाठी पैश्ा- 


अडकक्‍्यासारखे धन नसले तरी 'स्त्री रूप धन 


त्याच्याजवळ असते आणि ते तो पणाला लावू 
शकतो. युधिष्ठिराने तशा प्रकारचे धन पणाला 
लावले आणि तो डाव तो हरला. तेव्हा द्रोपदी ही 
कौरवांची दासी झाली. 

दुर्योधन कर्णाचे म्हणणे ऐंकून घेतो, पण 
कर्णाच्या मतावर आता दुर्योधनाचा निर्णय अवलं- 
बून नाही. प्रश्‍नाचे उत्तर पांडवांनी द्यावे, त्यानुसार 
त्याचा निर्णय होईल हे त्याने आधीच जाहीर केले 
आहे. 

१४) कर्णाचे स्वतःला अनुकूल असलेले मत 
संपुर्णपणे दुलक्षून दुर्योधन पुन्हा एकदा पांडवांना 
त्यांचे मत व्यक्‍त करण्याविषयी आवाहन करतो.” 
तो म्हणतो : 

“ भीम, अर्जुन आणि हे जुळे भाऊ ह्यांचे उत्तर 
मी प्रमाण मानीन. द्रौपदी, (पणाला लावताना) 
युधिष्ठिर तुझा स्वामी नव्हता असे पांडव म्हण 
देत, मी तुझी दास्यातुन मुक्तता करीन. ” 

(२.६२-.२०) 

खरोखर, द्रौपदीच्या आयुष्यात मोठा आणी- 
बाणीचा क्षण येऊन ठेपला होता. सारे प्राण कानात 
साठवून पांडवांच्या बोलण्याकडे तिचे लक्ष लागले 
असले तर नवल नाही. कौरवांची दासी ह्या नात्याने 
जन्मभर त्यांच्या घरची झाडलोट करण्यात आयुष्य 
घालवायचे की, एक स्वतंत्र स्वाभिमानी स्त्री म्हणून 
जगायचे, ह्याचा निर्णय लागायचा होता. त्यासाठी 


१०. दुर्योधनाच्या ह्या आवाहनापूर्वी विदुर आपले मत त्याला के 
सांगतो. त्याच्या मते युधिष्ठिर आधी हरला असल्यामुळे त्याला द्रौपदीस 


ऑगस्ट, १९८५ 


दुर्योधनाने पांडवांना आवाहन केले होते. ही सुवणं- 
संधी अर्जुनाने वाया दवडछी नाही, 

१५) दुर्योधनाने केलेल्या आवाहूनाचा उच्चार 
संपताच अर्जुन म्हणाला : “ द्यूत सुरू झाले तेव्हा, 
हा धर्मराज आमचा स्वामी होता. परंतु एकदा 
स्वतःला हरवून बसल्यावर मग तो कुणाचा मालक 
उरला ? कौरव हो, ही गोष्ट तुम्ही नोट लक्षात 
घ्या.” (ईशो राजा पुर्वेमासीद्‌ ग्लहे नः कुन्तीपुत्री 
धर्मराजो महात्मा । ईशस्त्वयं कस्य पराजितात्मा 
तज्जानीध्वं कुरवः सर्व एव ॥ २-६३.२१), 

अर्जुनाचे हे उत्तर स्पष्ट आहे. “ पराजित 
युधिष्ठिर कुणाचा मालक ? ” अर्थात, कुणाचाच 
नाही - द्रौपदीचाही नाही. 

अजूंनाच्या ह्या उत्तराने सभेत निर्माण झालेली 
कोंडी फुटली. दुर्योधनाने पांडवांकडे फिरविलेल्या 
प्रश्‍नाला अर्जुनाने सरळ उत्तर दिले. युधिष्ठिर द्रौप- 
दीचा स्वामी राहिला नव्हता, म्हणून य॒धिष्ठिर 
तिला पणाला लावू दकत नव्हता. तेव्हा द्रौपदीचा 
पण युधिष्ठिर हरला असला तरी ती कौरवांची 
दासी झाली नाही. अर्जुनाच्या त्या ठाम उत्तरानंतर 
आणखी कुणाला काही विचारण्याची किंवा शास्त्राथ 
करण्याची आवश्यकता उरली नव्हती. 

दुर्योधनाने सभेत आधी जाहीर केल्याप्रमाणे 
अर्जुनाने दिलेला निर्णय कौरवांनी स्वीकारला. 
अर्जुनाचे उत्तर ऐकताच क्षणाचाही विलंब न लावता 
धृतराष्ट्राने द्रौपदी ही पांडवांची धर्मपत्नी आणि 
स्वतःची 'विशेष सून आहे असे म्हणून तिचा गोरव 
केला. इतका वेळ द्रौपदीला “दासी? असे वारंवार 
संबोधून सभेत तिची मानहानी कोखपक्षाकडन 
झाली होती. त्याच सभेत इतका वेळ गप्प बसलेल्या 
कत अर्जुनाच्या उत्तरामागोमाग 

पदीचा गौ ये ( 
पृतरष्ट्र नुसता गौरवपर चार शन तपसा आहे 
नाही, निष्कारण छळ सोसावा ल न ल्या ती 
क. गलेल्या द्रौपदीळा 
त्याने वर देऊ केला. एक ज्येष्ठ कोरव त्याने 
त्याला वर देण्याचा अधिकार होता की 
? आणि छळणूक 


गोणी विचारले नसताना मध्येच' 
पणाला 


ड्‌ & लाव 
नाही. हे मत त्याने द्यूत संपल्यानंतरच्या घटना सुरू होण्यापुर्वी एकदा सांगितले होतेच ह वाविसार 


अनुक्रमणिका | 


[ज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


द्रोपदीचा प्रश्‍न ९ 


सोसणारी द्रोपदी वर स्वीकारण्यास पात्र होती. 
द्रौपदीने पहिल्या वराने युधिष्ठिराची, आणि दुसऱ्या 
वराने बाकीच्या पांडवांची दास्यातून मुक्तता मागून 
घेतली. पांडव दास झाले होते म्हणून द्रौपदीने 
त्यांना दास्यातून मुक्‍त केले. स्वतःला दास्यातून 
मुक्‍त करण्याविषयी ती काही बोलत नाहो, कारण 
त्याची जरूरच नव्हती. अर्जुनाने दिलेल्या उत्तरा- 
मुळे ती दासी झाली नव्हती हे आता सभेत मान्य 
झाले होते. जर ती दासी झालीच नव्हती, तर 
सुटका कशाला मागायची ? म्हणूनच धूतराष्ट्राने 
देऊ केलेला तिसरा वर नाकारताता ती स्वतः 
स्वतंत्र क्षत्रिय स्त्री असल्याचे म्हणते. 

सभेत घडलेल्या ह॒कोकतीच्या ह्या सवे वर्णना- 
वरून तिथे घडणाऱ्या घटनांना जी कलाटणी 
मिळाली ती अर्जुनाच्या उत्तरामुळे हे स्पष्ट होते. 
तसे नसते, आणि अपशकुनांमुळे घटनांना कलाटणी 
मिळाली अशी वस्तुस्थिती असती, तर “ द्रौपदी, 
दासी झाली की नाही ” हा मुख्य प्रश्‍न अनिर्णीतच 
राहिला असे मानावे लागले असते. अश्या संशयास्पद 
स्थितीत धृतराष्ट्र तिचा पांडवांची धर्मपत्ती आणि 
त्याची स्वतःची विशिष्ट सून असे म्हणून जो 
गौरव करतो ते अयोग्य ठरले असते. खेरीज द्रोप- 
दीच्या दास्याविषयी निर्णेय झाला नसल्याने तिला- 
देखील एखाद्या वराने स्वतःची दास्यातून सुटका 
मागून घेणे आवश्यक ठरले असते. पण असे 
काही घडत नाही ह्याचा अथेच असा को, अप- 
शकुनांमुळे काहीएक घडून आलेले नाही. जे काही 
घडले ते “ पराजित युधिष्ठिर, कुणाचा स्वामी ?" 
ह्या अर्जुनाच्या प्रतिप्रश्‍नात्मक उत्तरामुळे, आणि 
त्याचा हा निर्णय कौरवांनी स्वीकारल्यामुळे. 


उपलब्ध महाभारतात मात्र अर्जुनाच्या उत्तरा- 
मागोमाग अपशकुनांचा उल्लेख भाढळतो; इतकेच 
नव्हे, तर त्यामुळे विदुर व गांधारी भयभीत होऊन 
धतराष्ट्राकडे गेली असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्या 
दोघांच्या रदबदलीनंतर धृतराष्ट्राने द्रोपदीस वर देऊ 
केळे अशी सर्वेसाधारण समजूत झाली. जे घडले ते 
अर्जनाच्या उत्तरामुळे असे कोणाला कधी वाटलेच 
नाही. अर्जूनाच्या इलोकाचे महत्त्व उपेक्षिले गेले, 


११. तसेच २६०४२; २६११५०, ५४, 
न. भा. २ 


त्या श्‍लोकाचा वास्तव अर्थही चुकीचा लावण्यात 
आला. अर्जुनाच्या इलोकाचा उत्तराधे असा आहे : 
“ ईशस्त्वयं कस्य पराजितात्या, तज्जानीध्वं कुरव: 
सर्व एव ॥ ” श्री. पी. सी. रॉय यांनी फार वर्षा- 
पूर्वी केलेले भाषांतर असे आहे : “ ऐेपा पाळणार 
105. 11100, 1८ 381] 12 123पा'9ए९ए35 ]पतश€ 
१४॥०5९ 1199.621 16 ९0] 0 वीटा एवा.” 


आणि अलीकडे (१९७५) प्रो. फान बॉयटनन 
यांनी केलेले भाषांतर असे आहे : “ 31 १५1०५5८ 
113516" 15 1८ ४10 185 105 ]पठार्डर्था ? 
गृ118 १०प 510प]त ठतल्लातट, ए० 1९ पाउ$ 
955९110100,” 


दोन्ही भाषांतरकर्त्यांनी श्‍लोकातल्या 'जानीध्वम्‌॑ 
ह्या पदाचा * ]०१४८ ' किंवा * तब्लांत2' असा 
अर्थ केला आहे, तो अयोग्य आहे. तसा अर्थ केला 
तर द्रौपदीचा प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारी अर्ज- 
नाने पुन्हा कौरवांच्याकडे सोपविली असा अर्थ 
होईल. दास झालेल्या अर्जुनाला तसे करण्याचा 
अधिकार नाही. प्रश्‍नाचे उत्तर कोणी द्यायचे हे 
ठरविण्याचा अधिकार द्यूत जिंकलेल्या एकट्या 
दुर्योधनाला आहे. 


* जानीध्वम्‌ 'चा * तल्लांते2' किवा * ]ए0४८ 
असा अथे करणे चूक आहे, हे महाभारतातील वाक्‌- 
प्रयोगावरून लक्षात येईल. द्रौपदीने स्वत:च्या 
दास्याविषयी प्रश्‍न निर्माण केल्यावर त्यावर निकाल 
देण्याविषयी महाभारतात जिथे जिथे उल्लेख आहेत 
त्या ठिकाणी “ प्रश्‍नं ब्रू' असा प्रयोग आढळतो. 
कित्येकदा * ब्रू ' चा प्रयोग सोपसर्गेही असतो. भोष्म 
जेव्हा द्रोपदीला तिचा प्रश्‍न सोडविण्यास आपण अ- 
समथ असल्याचे सांगतो तेव्हा तो म्हणतो : तस्मान्न 
ते प्रश्‍नमिमं ब्रवीमि (२.६०'४२). द्रौपदी सभ्यांना 
म्हणते : विब्रूत मे प्रश्‍नमिमं यथावत्‌ ( २-६०-४५). 
प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारी सभ्यांची आहे हे 
त्यांना बजावताना विदुर म्हणतो: “न च विबूत 
(? थ ) तं प्रश्‍नं सभ्या धर्मो5त्र पाडयते* ” 
(२.६१-५२). द्रौपदीचा प्रश्‍न युधिष्ठिराने सोड- 
वावा असे त्याला सांगताना दुर्योधन म्हणतो : प्रश्‍नं 


५५, ५६, ६६, ६७; २६१११४, २.६२-२७. 


१० 


प्रज्रूहि कृष्णा त्वमजितां यदि मन्यसे (२.६३-९) .९ 
क्वचित प्रइनं वि-बरू ह्याऐवजी वाक्यं वि-ब्रू असा 
प्रयोग आढळतो. विकणे म्हणतो : याज्ञसेन्या यदुक्‍्तं 
तद्‌ वाक्यं विब्र्त पाथिवाः ” ( २६१.१२) '; तर 
क्वचित प्रइनं वि-ब्रू ह्या ऐवजी प्रश्‍नं वि-वच्‌ असा 
प्रयोग दिसतो. भीष्म द्रोपदीला म्हणतो : न' धमं- 
सौक्ष्म्यात्‌ सुभगे विवक्त्‌ शक्‍नोमि ते प्रश्‍नमिमं 
यथावत्‌ (२-६०.४०; २.६१.५५)." 

ह्या सर्वे प्रयोगांवरून स्पष्ट होते की, ' प्रश्‍न 
सोडविणे, प्रश्‍नाचे उत्तर देणे ' ह्या अर्थी ' प्रश्‍न बू ' 
असा वाकूप्रयोग महाभारतात रूढ आहे. तेव्हा अर्ज 
नाच्या इल्लोकात “ जानीध्वम्‌ 'च्या ऐवजी तिथे जणू 
' वित्रूत ' असा प्रयोग आहे असे मानून इंग्रजी भाषां- 
तरकारांनी जे भाषांतर केले आहे ते चूक आहे. 
पराजित युधिष्ठिर कोणाचाच ईश असू शकत 
नाही ह. वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला ' जातीध्वम्‌ ँ 
असे म्हणून अर्जुन कौरवांना सांगत आहे, त्यांनीच 
मूळ प्रश्‍न सोडवावा असे तो त्यांना * जानीध्वम्‌ 
असे म्हणून सांगत नाही. 

वरील इलोकाची काही मराठी भाषांतरे मी 
पाहिली. चिपळूणकर मंडळीचे भाषांतर असे आहे : 
“अर्जुन म्हणाला : हे कौरवहो, हा कुतीपुत्र धमराज, 
आपण हरण्यापुर्वी आम्हांला पणाला लावावयास 
समर्थ होता, हें उघडच आहे. परंतु स्वतःचा देहच 
हरवून बसल्यानंतर मग तो कोणाचा मालक 
असणार ? हें सारें तुम्हांसही माहीत आहेच. तेव्हां 
द्रौपदी जिकली गेली नाहीं, हें मी आणखी तें काय 
सांगणार? ” 

इलोकाचे हे भाषांतर नाही, हा भावार्थ आहे. 
परंतु इंग्रजी भाषांतराच्यासारखा तो चुकलेला 
नाही. अर्जुनाच्या म्हणण्याचा अर्थ द्रौपदी जिकली 
गेली नाही ' हे त्यात बरोबर सांगितले आहे. 

दुसरे भाषांतर श्री. चिंतामणराव वैद्य संपादित 

महांभारताच्या आवृत्तीतले.'* भाषांतर असे आहे: 


१२. तसेच २-६१, ६१; २.६१.१५, 

१३. तसेच २-६१. १९, 

१४. वच्‌ ऐवजी विच धातुचा किवा 
१२-६२ १६ ह्या ठिकाणी आहे. 


१५. दामोदर सावळाराम आणि मंडळीचे प्रकाशन, भाग ३ 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


अजुन म्हणाला : “ पूर्वी जेव्हां आम्हांला पणाला 
लाविले तेव्हां कुंतीपुत्र महात्मा धर्मराज आमचा 
स्वामी होता. तो स्वत: ( द्यूतामध्ये ) जिंकला 
गेल्यावर मग कोणाचा स्वामी ? सर्व कौरवहो ! हें 
लक्षांत घ्या. 

माझ्या मते हे भाषांतर अगदी वरोबर आहे. 
पण भाषांतर बरोबर करूनही संपादकांनी त्याचे 
महत्त्व नीट ओळखले नाही, आणि त्यावरून जो 
निष्क्षे काढायला हवा तो काढला नाही. भाषांत- 
राच्या अखेरीस केलेल्या समालोचनात (पृ. २५) 
श्री. वेद्य म्हणतात: “ युधिष्ठिराने स्वतांस पणास 
कादून दास झाल्यावर शकुनीच्या सूचनेवरून द्रोप- 
दीस पणाला लाविलें व तोही पण शकुनीने जिक- 
ल्यानें द्रौपदी दुर्योधनाची दासी झाली. ” म्हणजे श्री. 
चितामणरावांच्या मते द्रोपदीच्या दास्याविषयी वाद 
दिसत नाही. द्रोपदीने आपल्या दास्याविषयी प्रन 
निर्माण केला असला तरी त्यांच्या मते वास्तविक 
ती दासी झालीच होती. तसे असले तर दुर्योधनाने 
पांडवांना केलेळे आवाहन आणि अजूंनाने दिलेले 
उत्तर ह्याला काही अर्थच उरत नाही. श्री. चितामण- 
रावांनी ग्रंथाच्या अखेरीस दिलेल्या सुचीत अर्जुनावर 
एक नोंद आहे. त्या नोंदीत अर्जुनाने केलेल्या इतर 
अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे, पण त्याने दिलेल्या 
उत्तराचा उल्लेख नाही, ह्याचे भाइच्य वाटते. 

वास्तविक अर्जुनविषयक लहानमोठ्या कोणत्याही 
नोंदोत ह्या उत्तराचा उल्लेख असायला हवा इतके ते 
महत्त्वाचे आहे. द्रीपदीस्वयंवराच्या वेळी जसे अचूक 
शरसंधान करून अर्जुनाने द्रोपदी मिळविली तसेच 
ह्या आणीबाणीच्या प्रसंगी निर्णायक उत्तर देऊन 
त्याने द्रोपदीची संकटातुन मुक्‍तता 
शरसंधानाला तेच, किबहुना जास्त 
पांडवांनी द्रोपदीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
आवाहन करताना दुर्योधनाची 
“ पराजित युधिष्ठिर द्रौपदीचा 


केली. जे महत्त्व 
च, ह्या उत्तराला. 
र द्यावे असे त्यांना 
खात्री असावी को, 
इश नव्हता ! असे 


त्यापासून साधलेल्या नामाचा उपयोग २.६१. १२; 


रा (१९३३). 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


द्रौपदीचा प्रश्‍न हशी ि | ११ 


सांगून युधिष्ठिराला खोटे पाडण्याचे' धेय पांडवां- 
पेकी कोणीही दाखवणार नाही. भीमाने ज्या तऱ्हेने 
उत्तर दिले ते पाहिले असता दुर्योधनाला वाटणारी 
खात्री निराधार नव्हती हे लक्षात येते. अर्जनदेखील 
* पराजित युधिष्ठिर द्रोपदीचा ईश नव्हता ! असे 
सरळ म्हणण्याचे टाळतो. पण ते टाळताना त्याने 
भोौमासारखा गलथानपणा केला नाही. तर * परा- 
जित युधिष्ठिर कोणाचा ईश ?' अज्षा शब्दांनी तोच 
आशय चाणाक्षपणे व्यक्‍त करून त्याने द्रोपदीची 
सुटका केली. 


अर्जुनाचा निकाल आपल्याविरुद्ध गेला तरी 
दुर्योधनाने दिलेला शब्द पाळला. अर्जुनाच्या उत्त- 
रावर त्याने आक्षेप धेतला नाही, इतकेच नव्हे तर 
स्वतंत्र झालेल्या द्रोपदीला धृतराष्ट्राने वर देऊ केले 
त्यासही त्याने आडकाठी घेतली नाही. त्याने आड- 
काठी घेतली असती तर द्रौपदीला वर मिळाले नसते 
व पांडव दास्यातच खितपत पडले असते. द्रौपदी 
सुटली तरी पांडवांना अडकवून ठेवणे दुर्योधनाला 
शक्‍य होते, पण तो तसे करीत नाही. त्याच्या 
मनाचा हा मोठेपणा ज्या कुणाला खपला नाही. 
त्याने अर्जुनाच्या उत्तरामागोमाग अपशकुन झाल्याचा 
बनाव निर्माण केला आणि वाचकांचे लक्ष चुटकी- 
सरसे अर्जुनाच्या इलोकावरून उडवले. त्यामुळे 
पहिल्या द्य्ताची अखेर ह्या अपशकुनांमुळे घडून 
आली असा आभास तिर्माण करण्यात हा प्रक्षेपक 
(11010018(01) केमालोचा यशस्वी झाला. 
शकुन-अपशकुन ह्यांचा जबर पगडा भारतीयांच्या 
मनावर बसला असल्यामुळे अपदकुनांमुळे सभेतल्या 
घटनांना निराळे वळण लागले हे ठोकच आहे असे 
आम्ही मानले. ह्यात गेर असे आम्ही काही मानीत 
आहोत असे आम्हाला कधी वाटलेच नाहो. अप- 
'शकुनांची ही घटना आणि तिचा परिणाम हे सवे 
खरे मातायचे तर द्रौपदीवर व पांडवांवर अत्यंत 
बिकट प्रसंग ओढवला असताना तिथले आजूबाजूचे 
कोल्हे आणि गाढव- ह्या प्राण्यांचे त्या वेळी धृत- 
राष्टाच्या अग्निहोत्र शाळेंत काय काम होते हे 
कळत नाही-पण हे प्राणी त्यांना किल्लो दिल्यासारखे 


जर एकदम ओरडू लागले नसते तर आणखी काय 
अनर्थ गुदरला असता ह्याची कल्पना करवत नाही. 
एका प्रसिद्ध राज्यकर्त्याच्या सभेत स्त्रीची होऊ नये 
अशी विटंबना आधीच झाली होती. तिला ' दासी ' 
म्हणून झाले होते, “ बन्धकी ' अशी शिवी हासडून 
झाली होती. तिच्या केसांशी प्राण कासावीस करणारी 
हिसकाहिसकी झाली होतो. उच्चार करायला लाज 
वाटावेत असे तिचा विनयभंग करणारे दोन प्रसंग 
घडले असे महाभारत सांगते. पण त्यांचा उल्लेख मी 
करत नाही; कारण ते प्रसंग खरोखरी घडले नाहीत 
असे मी मानतो. अश्या विकट प्रसंगी जर वर उल्ले- 
खिलेले प्राणी जागे होते ना, तर पांडव कौरवांचे 
कायमचे दास होऊन राहिले असते आणि द्रौपदीला 
जन्मभर कौरवांच्याकडची झाडलोट करावी लागली 
असती. महाभारत इथेच संपले असते. 

पण ते तसे संपत नाही हे आपण जाणतो. महा- 
भारतातील घटनांचा ओघ पुढेही चाल राहिला. 
तो कोणी चालू ठेवला ? हे श्रेय कोणाला ? हे श्रेय 
आम्ही एखाद्या तपस्वी पुरुषाला, पतिब्रतेच्या सत्य- 
क्रियेला, किंवा अवतारपुरुष मानला गेलेल्या 
भगवान श्रीकृष्णाला देत नाही. ते देतो आम्ही एका 
कोल्ह्याला आणि गाढवाला- ज्यांना त्यांच्याभोवती 
काय रामायण, किवा काय महाभारत- घडत आहे 
ह्याची किमपि जाणीव नाही, त्यांना. भारतीय परं- 
परेने अपशकुनविषयक हे इलोक दीर्घकाल खपवून 
घेण्यात विचारांची फार खालची पातळी गाठली 
आहे. ही पातळी गाठून व्यासासारख्या श्रेष्ठ पुरुषाला 
आपण काळीमा फासत आहोत ह्याचे भान आपणास 
राहिले नाही. 

केवळ अपशकुनांमुळे जर महाभारतातील कथा- 
नकाला निराळे वळण लागायचे होते, तर द्यतात 
पुन्हा एकदा ह्रल्यावर पांडव वनवासाला जायला 
निघाले तेव्हा तसे वळण का लागले नाही? त्या 
वेळीदेखील अपशकुन झाले, मागच्यापेक्षा जास्त 
झाले. त्या वेळी गिधाडे, कोल्हे आणि कावळे हे पशु- 
पक्षी तर जागोजागी ओरडलेच, पण त्याखेरीज 
ढग नसताना विजा चमकणे, पृथ्वी कंप पावणे, 


१६. द्रौपदीला पणाला लावताना आपण तिचा ईश आहोत असे युधिष्ठिराने मानले व पण 


जाहीर केला. “तो ईश नव्हता ' असे पांडवांनी म्हणणे म्हणजे युधिष्ठिराला खोटे पाडणे होय. 


पञ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


१२ 
राहूने अवेळी सुर्याला गिळणे, उल्का शहराभोवती 
उलट्या फिरून विशीणं होण, असे फार मोठे 
उत्पात घडले (२.७११२५-२८). ह्या उत्पातांकडे 
विदुराने धृतराष्ट्राचे लक्षही वेधले. पण त्या वेळी 
अपशकुनांमुळे धृतराष्ट्राची गाळण उडून तो पांड- 
वांना परत बोलावून घेत नाही. कारण स्पष्टच 
आहे. एक तर अपशकुन खरोखर झालेच नाहीत, तो 
सारा कोणातरी प्रक्षेपकाच्या कल्पनेचा खेळ आहे. 
किवा ते झाले असले तरी त्यांना भिऊन घाईने 
काहीतरी करून बसण्याइतका धृतराष्ट्र भेकड नाही. 


पहिल्या द्यूताच्या अथषरीस झालेल्या अपशकुनांचा 
उल्लेख महाभारतात एकदा नव्हे, दोनदा घुसडून 
श्रोत्यांची व वाचकांची दिश्याभूल करण्यात हा प्रक्षे- 
पक खूप यशस्वी झाला हे मान्य करताना एकीकडे 
त्याच्या ह्या हातचलाखीचा राग येत असला तरी 
परंपरागत ग्रंथ टिकवून ठेवण्याच्या बाबतीत दिसून 
येणाऱ्या त्याच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुकही वाटते. 
अपशकुनांविषयीचे उल्लेख महाभारतात ज्या कुणी 
घुसडले असतील त्याला त्यापुर्वीच्या अर्जुनाचे 
उत्तर असलेला इलोक दडपता आला असता. त्याने 
तो तसा दडपला नाही म्हणून आपण त्याचे अतिशय 
कणी राहिले पाहिजे. . 

प्रस्तुत निबंधाचा विषय संपला आहे. द्रौपदीने 
तिर्माण केलेल्या प्रश्‍नावर सभेत झालेली चर्चा 
निष्फळ ठरली असे मानणे, आणि तशा अनिर्णीत 
अवस्थेत केवळ दैवयोगाने घडलेल्या दुडिचिन्हामुळे 
पांडवांची व द्रौपदीची सुटका झाली हे मानणे, 
दोन्ही चूक आहे. टद्रोपदीच्या प्रश्‍नाचा निणंय 
अर्जुनाच्या उत्तरामुळे झाला, आणि पहिल्या द्यताचा 
दोवटही त्या उत्तरामुळे मिळालेल्या दोन वरांमळे 
झाला हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ी 


आता ह्या निबंधाच्या निमित्ताने दोन-तीन 
गोष्टींचा विचार करणे योग्य ठरेल. पहिली गोष्ट - 
द्रोपदीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर युधिष्ठिराने का दिले नाही 
ही. एक शक्‍यता अशी की, प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास 
भीष्माला जी अडचण वाटली तीच युधिष्ठिराला 
वाटल्यामुळे तो काही बोलला नाही. दुसरी शक्‍यता 
अक्ली की, युधिष्ठिर स्वत: हरला तरी द्रौपदीला 
शेंवटी पणास लावण्याचा त्याला अधिकार होता 


अनुक्रमणिका 


नवैभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


असे त्याचे मत होते; पण ते तो बोलून दाखवत 
नाही. कारण तसे केले तर द्रोपदी दासी झाली असे 
ठरले असते आणि मग द्रौपदीचे आणि पांडवांचे 
मनस्वी हाल झाले असते. हा परिणाम टाळण्यासाठी 
तो गप्प राहिला. किंवा तिसरी शक्‍यता अशी को, 
द्रौपदीला पणाला लावण्यास तो तिचा स्वामी 
उरला नव्हता असे त्याचे मत होते. पण तसे उघड- 
पणे म्हणणे म्हणजे ज्यावर आपली सत्ता नाही 
अशी गोष्ट पणाला लावण्याचा खोटेपणा आपण 
केला असे त्याला आपल्याच तोंडाने कबूल करावे 
लागले असते. तेवढे धैथे त्याच्यात नव्हते. 

दुसरी गोष्ट विचारात घ्यायची ती विकर्णाच्या 
उत्तराविषयी. अर्जुनाच्या उत्तरापुर्वी एकंदर पाच 
जणांनी-भीष्म, विदुर, विकणं, कर्णे व भीम-आपा- 
पली मते व्यक्‍त केली. ह्यांपैको भीष्म, विदुर, कर्ण 
व भीम यांची उत्तरे उपेक्षित राहिली ह्यास काही ना 
काही कारण सांगता येते. परंतु विकर्णाचे उत्तर 
उपेक्षित राहण्यास काही कारण दिसत नाही. द्रौप- 
दोचा प्रश्‍न कोरवांना उद्देशून होता तेव्हा त्याने उत्तर 
दिले. त्या वेळी एक कौरव ह्या नात्याने त्याला बोल- 
ण्याचा अधिकार होता. त्याचे उत्तर नेमके द्रौपदीच्या 
प्रश्‍नाला उद्देशून होते, ते निःसंदिग्ध होते, आणि 
आपले मत तसे का बनले ह्यास त्याने कारणे दिली 
होती. इतके असूनही दुर्योधनाने विकर्णाच्या उत्तरा- 
कडे संपुर्णपणे दुलेक्ष केले ह्याचे आश्‍चर्य वाटते. 
केवळ वयाने विकणे दुर्योधनापेक्षा लहान म्हणून 
त्याचे बोलणे उपेक्षिले गेले हे कारण पटत नाही. 
त्याचे उत्तर दुर्योधनाला प्रतिकूल होते म्हणन ते 
उपेक्षिले गेळे हे म्हणणे पण पटण्यासारखे नाही. 
सभत त्याच्या म्हणण्याला दुजोरा देण्यास कोणी 
कौरव उभा राहिला नाही म्हणून ते फंटाळले गेले 
असे म्हणणे शक्‍य आहे. पण वस्तुस्थितीचा नीटसा 
छुलासा आज करता येत नाही हे मान्य करायला हवे. 

1 तिसरी गोष्ट विचारात घ्यायची ती भीष्माच्या 
वतनाविषयी. द्रौपदीच्या प्रश्‍नाला उत्तर देण्याच्या 
बाबतीत ह्या वयोवृद्ध कौरवाचे वर्तन अयोग्य झाले 
असे म्हणणे भाग आहे; आणि सभेत द्रोपदीची 
नुसती मानहानीच नव्हे तर विटंबना झाली अस- 
ल्याने भोष्माचे सभेतळे वागणे अक्षम्य झाले असेही 


.म्हणणे भाग आहे. 


मराठीचा विका 


राज्य मराठा 1 


» (> व र्त 
संगणकोीकत 


द्रोपदीचा प्रश्‍नं 


प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत असेल तर माणसाने 
बोलावे. ' मी ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास असमर्थ 
आहे ' हे माणसाने मुद्दाम सांगायलाच हवे का? 
क्वचित तसे स्पष्टपणे सांगण्याची आवश्‍यकता मान्य 
केली तरी, तसे ते दोनदा सांगण्याची भीष्माला 
मुळीच आवश्यकता नव्ह्ती. दुसर्‍या वेळी तसे सांग- 
ताना वर आणखी ' युधिष्ठिरानेच ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर 
द्यावे, आम्ही त्याचे उत्तर प्रमाण मानू ' असे म्हणून 
तो मोकळा होतो. युधिष्ठिर प्रश्‍नाचे उत्तर देत नाही 
हे काय त्याला ठाऊक नव्हते ? म्हणून भीष्माचे हे 
टाळाटाळीचे वतेंन अयोग्य वाटते. 

भीष्माच्या मते द्रौपदीचा प्रश्‍न संशयग्रस्त होता, 
तर अश्या वेळी संशयाचा फायदा त्याने असहाय 
द्रौपदीला द्यायचा की तिच्या केसांशी दांडगाई 
करणाऱ्या रानवट दुःशासनाला ? श्री. चिंतामणराव 
वैद्यांनादेखील संशयाचा फायदा द्रौपदीला मिळाला 
पाहिजे होता असे वाटते (साथं महाभारत, भाग ३, 
समालोचन पृ. २६); पण तिला तो न दिल्याबद्दल 
भीष्माला दोष द्यावासा त्यांना वाटत नाही. द्रौप- 
दीचा वितयभंग करणारे दोन अतिरंजित प्रकार 
सभेत खरोखर घडले नाहीत असे आपण मानले 


बरयाच -आळ-य नवाच 


१२ 
तरी तिचे केस दुःशासन वारंवार ओढीत होता हा 
एवढा दुष्टपणाचा प्रकार तर मानायलाच हवा. लहान 
मुलीचे केस विचरताना केसांतून हळुवारपणे फिर- 
णारी आईच्या हातातली फणी किंचित अडखळली 
तरी मुलीचा जीव कासावीस होतो, आणि इथे तर 
एक निद्देय दांडगा द्रौपदीच्या विनवण्यांकडे दुर्लक्ष 
करून, केस ओढून तिचा छळ करीत होता. ह्या 
प्रकारात शारीरिक यातना तर होत्याच, खेरीज मान- 
हानीची असह्य विटंबना पण होती. तेव्हा “ संशयाचा 
फायदा देणे ' ह्यासारखी न्यायालयीन भाषा बाजूस 
ठेवूनही आपण असे विचारू शकतो को, दु:शासनाचे 
सभेतले वर्तन साध्या माणुसकोला हरताळ फासणारे 
होते हे काय भौष्माच्या लक्षात आले नाही ? 
द्रौपदीला सभेत आणले तेव्हाच तिचे केस दुःशास- 
नाच्या हातात आहेत हे पाहिल्याबरोबर भीष्माने 
दु:शासनाला “ ही सुसंस्कृत माणसांची सभा आहे, 
मवाल्यांचा अड्डा नव्हे. सोड तिचे केस ” असे म्हणून 
खडसावयाला हवे होते. दुःशासनाला तसे करण्यास 
भाग न पाडण्याइतके भीष्म कौरवांचे मिधे खासच 
नव्हते. पितामह भीष्म तसे करीत नाहीत म्हणून 
त्यांचे वागणे अक्षम्यही ठरते. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी (नवी दिल्ली ) चे 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक 


क्षेदिक संस्कृतीचा विकास 


प्र, ६०० ] 


सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती [ सुधारित किंमत ६० रु. 


च (0 ९२ ऐै ष ४५१. २५ ५ 
ठढखक- तकंताथ लक््मणशास्त्रा जाळा, 


क प 
प्रकाशक: प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा) 


एकच प्याला : एक स्थितिलक्ष्यी नाटक 


रमेश वा. धोंगडे 


“ एकच प्याला? या नाटकात रचनेचे कोशल्य 
अधिक आहे. 'भाववंधन' आणि * एकच प्याला' 
ही दोन्ही नाटके १९१८ च्या सुमारास लिहिली 
गेली असली तरी “भावबंधन 'चा संथपणा “ एकच 
प्याला ' मध्ये नाही. 


रामलालने विलायतेला जाणे (१.१) -तळी- 
रामने गीतेचे मंगळसूत्र हिसकावणे (१-२) - सिंध 
माहेरी जाणे (१-३) -आरयंमदिरामंडळात सुधा- 
करची सनद त्याच्या तापटपणामुळे सहा महिने रह 
झाल्याची वार्ता येणे ( १४) - सुधाकरने अप- 
मानाचे दु:ख विसरण्यासाठी घेतलेला पहिला प्याला 
(१५) - सिंधूची अस्वस्थता अन्‌ रामलालला 
सुधाकरचे व्यसन समजणे (२-१) - रामलालने 
भगीरथाला दारूबाबत विचारणे (२.२ ) -राम- 
लाल आणि भगीरथ यांची गुत्ता-भेट (२.३) - 
दारूमुळे सुधाकरची सनद कायमची जाऊन सिंधूला 
सुधाकरचे व्यसन समजणे (३.१) -गीतेने घर 
सोडणे (३.२) - शरद-भगीरथ स्नेहभाव (३.३) 
सुधाकरने आप्तांना तोडून सिंधूकडून शपथ घेवविणे 
(३.४) या सर्वे घटना फार जलद गतीने घडत 
जातात. 

शरद-भगीरथ (३.३) आणि आयंमदिरामंडळ 
(१'४, २३) हे प्रसंग जरा मुख्य कथावस्तूच्या 
बाहेरचे वाटतात. पण त्यातही १८४ आणि २.३ चा 
संबंध सुधाकराशी आहे. या तीनही अंकांतील 
प्रवेश कमालीचे आटोपश्ीर आहेत. १.३, १.५, २.१, 
२.२, ३'२ यांतील संक्षिप्तता विश्षत्वाने जाणवते. 
या तीनही अंकांत भरपूर हालचाली आहेत. 
गडकऱ्यांचे प्रयोगाविषयीचे भान या तीनही अंकांत 
जागोजागी जाणवते. १.१ मध्ये मुख्य पात्रे, त्यांचे 
संबंध प्रस्थापित करण्याचे अवघड काम' प्रत्येक 
नाटककाराला करावेच लागते. मागच्या गोष्टींचे 
निवेदन करणे हा यातला कृत्रिम पण सोपा मागं. 


अनुक्रमणिका 


मराठीतले अनेक नाटककार तो पतकरतात. गडकरी 
तोच मार्गे पतकरतात पण त्यांना त्यातील कृत्रिम- 
पणा जाणवतो. रामलालविषयी सुधाकरने सिंधूला 
सर्वे सांगणे त्यांचे संबंध लक्षात घेता आवश्यकच 
नाही. सुधाकर म्हणूनच म्हणतो : 

' कोणापाशी बोलल्याखेरीज राहवेना, म्हणून 
तुला ती जणू काय अगदी नव्यानंच म्हणून विस्ता- 
रानं सांगत सुटलो ! ' 

पात्राच्या आगमनापूर्वी संभाषणातून त्याचे सूचन 
करणे किवा पुढे घडणार्‍या घटनांचे सूचन करणे हे 
संस्कृत नाटकातील संकेत इतर नाटककारांप्रमाणे 
गडकऱ्यांनीही वापरले. उदाहरणार्थ * समजा, एक- 
दम रामलाल आला ' असे १.१ मध्ये सुधाकर म्हण- 
ताच रामलाल येतो किंवा सुधाकर याच प्रवेशात 
' प्रभूची कृपा, एकदा फिरली म्हणजे. . .प्रभ मला 
एखाद्या लहानश्या पेल्यातसुद्धा बुडवून टाकील ! ' 
असे म्हणून पुढे घडणाऱ्या अनर्थाचे सूचन करतो. 
शिवाय याच वेळी तळीराम प्रवेश करतो. प्रत्येक 
गकाचा दावर. ' एकच प्याला या अन्दाते वाळा 
गडकरी उघडपणे विषय ठसवितात. या सर्व गोष्टींत 
ठाशीवपणा आहे. पारंपरिकपणा आहे हे खरे 
पण क्वचित्‌ कुठे गडकऱ्यांची प्रयोगक्षमतेविषयीची 
जाणही जाणवते. अंक ३ प्रवेश ३ मधील भाग पहा. 

भगीरथ: ... (स्वगत ).-. ... मी वेड्यासारखा 
या बालविधवेपुढे वाचीत सुटलो आहे ! (उघड) 
शरद, भाईसाहेब परत येण्याची वेळ झाली. आज 
आपण फार वेळ वाचीत बसलो, नाही ? पुरे करावं 
नाही, मला वाटतं आता ? 

शरद्‌ : ( किंचित्‌ हसून ) 
इतकच आज. 
| भगीरथ : हिनं हसून आम्हा पुरुषवर्गाचा 
चागलाच उपहास केला म्हणायचा ! . महत 
केवळ एका मंद हास्यावर संपुर्ण उपहास दर्श- 


बर, राहू द्या आता 


| 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


एकच प्याला : एक स्थितिलक्ष्यी नाटक 


विणे हे नटीला जसे आव्हान आहे तसेच नाटक- 
काराच्या नाटयजाणिवेच्या प्रगल्भतेचेही ते चिन्ह 
आहे. होच प्रगल्भता हावभावांच्या संदर्भात ४. ९ 
मध्येही दिसते. येथे रामलाल शरद्च्या पाठीवर हात 
ठेवतो पण मनात पाप येताच तो चटकन्‌ काढू- 
नहो घेतो. शरद्‌ त्याचा अर्थे उमगते आणि 
खिन्न होते. रामलालचे सवे हावभाव इतक्या जलद- 
पणे आणि परिणामकारकतेने दाखविणे हे चांगल्या 
नटाविना जमणे अशक्‍य आहे. ' एकच प्याला'मध्ये 
अनेकदा हावभाव, हालचाली इत्यादींचे शाब्दिक 
स्पष्टीकरण येत असले तरीही मुळात ते प्रयोगात 
दाखविणे आवश्‍यक आहे. आणि कलावंताची परीक्षा 
घेणारी अशी बरीच स्थळे यां नाटकात आहेत. 
पाठ्य हे नाटकाचे फक्‍त एक अंग असते. दोन 
प्रवेशांची पांधे-जुळणी, प्रवेशाची लांबी, प्रवेश्ांची 
रचना, अभिनय ( वाचिक आणि आंगिक ) अल्या 
अनेक अंगांनी नाटक रंगभूमीवर अवतरते. या इतर 
अंगांकडे जाणीवपुर्वक लक्ष दिल्याचा पुरावा ' एकच 
प्याला'मध्ये मिळतो. 

सुधाकर हा गरिबीतून स्वत:च्या कतृत्वावर पुढे 
आलेला. स्वभावाने मानी आणि म्हणून तापट. सिंधू 
ही समज्‌तदार, शांत स्वभावाची. पतिविना अन्य 
कशाचा विचार न करणारी. काही कारणाने ती 
माहेरी जाते. दुर्देवाने याच वेळी सुधाकराच्या 
मानीपणामुळे आणि तापटपणामुळे त्याच्या हातून 
मुन्सफाचा उपमदे होतो आणि त्याची सनद सहा 
महिन्यांपुरती रद्द होते. हाही अपमानच. अपमानाचे 
दुःख विसरण्यासाठी तो एका मोहाच्या क्षणी 
दारूचा स्वीकार करतो. सिंधू माहेरून परत येईपर्यंत 
सुधाकर व्यसनी बनलेला असतो; पण अद्याप ही 
गोष्ट तो सिंधूपासून लपवून ठेवतो. सुधाकरच्या 
व्यसनाची खबर प्रथम रामलालला मिळते आणि 
आर्थमदिरामंडळात जाऊन तो त्याची खातरजमा 
करून घेतो. रामलाल अखेर सुधाकराची व्यसना- 
धीनता सिंधूच्या कानावर घालतो. तिला ते सहन 
होत नाही. याच वेळी सुधाकर दारू पिऊन कोर्टात 
गेल्याने त्याची सनद कायमची गेल्याची वार्ता 
बेते. दारूने बेभान झालेला सुधाकर घरी येतो. 
सुधाकरला दारूचे व्यसन लावणारा तळी राम 
गीतेला घरातून हाकळ्तो. सुधाकरही सिंधूच्या सवे 


अनुक्रमणिका 


१५ 


हितचितकांना घरातून हाकलतो, त्यांची मदत 
न घेण्याचे वचन तिच्याकडून घेतो आणि घरात 
राजरोसपणे दारू पिऊ लागतो. 

येथपर्यंतचा कथाभाग तिसऱ्या अंकापयंत घडतो. 
मागे सांगितल्याप्रमाणे या तीनही अंकांच्या प्रवेश- 
रचनेत वेग आहे. त्यामुळे जे घडते ते प्रथमदरशंनी 
स्वीकारत पुढे जाण्यापलीकडे पर्याय राहात नाही. 

ही गतिमानता शेवटपर्यंत टिकली असती आणि 
सुधाकर-सिंधू यांच्या संबंधांचेच वर्णन कथावस्तूतून 
घडत गेले असते तर ' एकच प्याला हे खरोखरीच 
एक श्रेष्ठ नाटक ठरले असते. पण तसे घडत नाही. 

प्रत्यक्षात मग काय घडते आणि त्यामुळे नाटका- 
वर काय परिणाम होतो ? 

अंक ४ आणि ५ मध्ये एकूण ९ प्रवेश आहेत. 
४.१ मध्ये रामलालच्या मनात शरदविषयी आसक्ती 
निर्माण होते आणि याचा धक्का दोघांनाही बसतो. 
४-४ चा प्रमुख भाग तळीरामचा आजार. आणि 
तथाकथित डॉक्टर आणि वंद्य यांचा उपहास याने 
वप्ापला आहे.' फक्त प्रवेशाच्या शेवटी सुधाकर 
रामलालला दारूवर एक प्रदीधे व्याख्यान देतो. 
५-१ मध्ये गुरुभक्‍तीसाठी भगीरथ प्रेमाचा त्याग 
करायला तयार होतो तर ५-२ मध्ये तळीरामचा 
मृत्यू आणि दारुड्यांची शोकसभा या घटना आहेत. 
५-३ मध्ये रामलालला स्वत:ची लाज वाटते आणि 
तो शरदचा हात भगीरथाच्या हातात देतो. म्हणजे 
९ पॅको ५ प्रवेश हे सुधाकर-सिधूशी संबंधित नाहीत. 
पहिल्या तीन अंकांत प्रत्यक्ष संबंधित नसलेल्या 
प्रवेशांची संख्या १२ पेकी फक्‍त २ किवा ३ आहे. 
शिवाय अंक ४ आणि ५ मध्ये एकाही प्रवेशाला 
पहिल्या तीन अंकांतील प्रवे्यांचा सुटसुटीतपणा नाही 
आणि गतिमानताही नाही. परिणामत: अंक ३ नंतर 
हे नाटक थांबल्यासारखे होते आणि दारू कशी 
वाईट आहे या विषयाची शाब्दिक चर्चा होत 
असताना संपते. 

ज्या चार प्रवेशांत सुधाकर-सधू हा विषय आहे 
त्यांत काय दिसते ? ४.२ मध्ये गीतेच्या परखड 
टीकेने आणि सिंधूच्या दयनीय अवस्थेने सुधाकराला 
परचाताप होतो आणि दारू न' पिण्याची शपथ तो 
घेतो. अंक १-१ मध्ये सुधाकर सिंधूला दोन-चार 
महिन्यांनी मूल होणार आहे असे म्हणतो. अंक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


१६ 


४-२ मध्ये नवजात बालकाची उपस्थिती आहे. 
म्हणजे सुधाकराचा अधःपात हा आठ-दहा महि- 
न्यांतील आहे. ४-३ मध्ये सुधाकराला कोणी नोकरी 
न दिल्याने तो पुन्हा व्यसनाधीन होतो. ४.५ मध्ये 
उन्मादावस्थेतील सुधाकर दारूपायी मुलाला ठार 
करतो आणि सिंधूला जखमी करतो. ५.४ मध्ये 
सिंधूच्या प्रेमाने प्रभावित होऊन आपल्या असाहा- 
य्यतेची कोव करून सिंधूपाठोपाठ सुधाकर मृत्यूला 
जवळ करतो. म्हणजे पचात्ताप (४.२)- अपमा- 
नामुळे पुन्हा व्यसनाधीनता (४.३) - सिंधू आणि 


मूल यांना मारणे (४-५)- पशचात्तापातून आत्म- 


हत्या (५-४) असा प्रवास शेवटच्या दोन अंकांत 
आहे. हा प्रवास व्यक्‍्तिरेखांतून आपोआप घडल्या- 
सारखा वाटत नाही. खरे म्हणजे शेवटच्या दोन 
अंकांत दाखविलेला सुधाकर-सिंधूच्या संबंधांचा हा 
प्रवास नसुन इतर असंबंधित पाच प्रवेश्ञांच्या 
गोतावळ्यात मांडलेले सुधाकराच्या दारूतृन घड- 
णाऱ्या विनाश्याचे चार टप्पे आहेत. पहिल्या तीन 
अंकांतील सुधाकर-सिंधू यांच्यातील भावनिक 
नाट्याचा विषय संपुन सुधाकर-दारू यांच्यातील 
भक्ष्य-भक्षक अश्या स्वरूपाच्या संबंधाचा एक 
वेगळाच विषय फार प्राथमिक स्वरूपात ज्ञेवटच्या 
दोन अंकांत मांडला जातो. 

मागे आपण असे म्हटले को, प्रवेशांच्या रचने- 
मुळे आणि घटनांच्या वेगामुळे सुधाकर-सिधू यांबाबत 
जे काही सांगितले जाते, जे काही घडते ते. स्वीकारत 
पुढे जाण्यावाचून प्रेक्षक वा वाचकाला पर्याय नसतो. 
सुधाकर-सिधूचे परस्परांवरचे प्रेम (१.१)- सिंधूचे 
माहेरी जाणे (१-३)- सुधाकराची मानी स्वभावा- 
मुळे स्थगित झालेली सनद (१.४ ) - अपमान 
विसरण्यासाठी एकटेपणाच्या दुःखात त्याने घेतलेला 
पहिला प्याला (१.५) - सिंधूची साशंकता, कातर- 
पणा आणि सुधाकरचा कोंडमारा . रुट... 
सुधाकराची उन्मादावस्था आणि त्यातुन कायमची 
गेलेली सनद (३.१) - सुधाकराचा बेतालपणा 
आणि सिंधूचे त्याच्यावरील एकनिष्ठ प्रेम (२४) 
या सर्वेच घटना वाचक-प्रेक्षकाला विचार करण्यास 
वेळ न देता समोर येतात. 

शोकात्म नाटके ही दोन प्रकारची असतात-- 
व्यक्‍्तिलक्ष्यी आणि स्थितिलक्ष्यी. व्यक्‍्तिलक्ष्य नाट- 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


कात व्यक्तिरेखा केन््रस्थानी असतात ; नाटकाचा 
विषय आणि नाटकातले तत्त्वचितन हे व्यक्तिरेखेचा 


.- अविभाज्य भाग असते. स्थितिलक्ष्यी नाटकात 


घटना या केन्द्रस्थानी असतात; नाटकातून प्रतीत 
होणारे तत्त्वचितन हे घटनांतून पुढे येते. स्थितिलक्ष्यी 
नाटकातील स्थितीला कोणी नियती म्हणतात, कोणी 
देव मानतात तर कोणी परिस्थिती. घटनांच्या प्रचंड 
वेगातुन प्रतीत होणारी जी शक्‍ती तिची ही नावे. 
इंडिपससारखी बरीच ग्रीक नाटके ही स्थितिलक्ष्यी 
आहेत. शेक्सपिअरचे * रोमिओ अँण्ड ज्यूलियट ' 
याच प्रकारचे. घटनांच्या वेगातुन परिस्थिती किवा 
नियतीचे सातत्य, तिचा रेटा जेव्हा जाणवत नाही, 


तेव्हा शोकात्म नाटकातील घटना या फक्त अति- 
रंजित (मेलोड्रॅमॅटिक) वाटतात. रोक्सपिअरच्या 


टायटस अन्ड्रोनिकसमध्ये हे घडते. व्यक्‍तिलक्ष्यी 
शोकात्म नाटकांत व्यक्तिरेखांतून नाटक पुढे येते. 
शेक्सपिअरची हॅम्लेट, मॅकबेथ, किंग लिअर, अन्टनी 
अँण्ड क्लिओोपात्रा ही नाटके व्यक्‍्तिलक्ष्यी शोकात्म 
नाटके आहेत. चित्रपटकलेमध्ये युद्धपट, हेरपट, 
आणि काही रह्स्यपट तर कादंबरीच्या क्षेत्रात 
बहुतेक रहस्यमय कादंबर्‍या ह्या स्थितिलक्ष्यी अस- 
तात. अर्थात या दोन प्रकारांची सरमिसळ होत नाही 
असे नाही. शेक्‍सपिअरचे ज्यूलियस सीझर, अनुईचे 
बेकेट ही याची काही उदाहरणे. अमुक एक व्यक्‍ती 
अशी का वागली, हा प्रश्‍न व्यक्‍्तिलक्ष्यी नाटकात 
प्रधान असतो तर अमुक एका व्यक्तीचे असे कसे 
झाले हा प्रश्‍न स्थितिलक्ष्यी नाटकात प्रधान असतो. 
* एकच प्याला ' मधील पहिले तीन अंक स्थिति- 
लक्ष्यी शोकात्म नाटकाच्या धर्तीचे आहेत. त्यामळे 
सुधाकर किवा सिंधू असे का वागतात, हा प्रश्‍न गौण 
ठरतो. | 

परंतु अंक ४ आणि ५ ना धड स्थितिलक्ष्यी 
नाटकाप्रमाणे ना व्यक्‍्तिलक्ष्यी नाटकाप्रमाणे. ५. क 
५-४ मध्ये सुधाकर स्वतःच्या पतनाचे दीघ विवेचन 
करतो. त्यामुळ आणि घटनांचा आवेग भोसरल्या- 


म्हणजे अंक ४ आणि 


मी ५ मुळे वाचक-प्रेक्षक 
पुधाकर-सिधू यांचे संबंध 


व्यक्तिनिष्ठ पद्धतीने 


एकच प्याला : एक स्थितिलक्ष्यी नाटक 


तपासू लागतो, मग पहिल्या तीन अंकांतील व्यक्‍ति- 
लक्ष्यी नाटकातच जाणवाव्या अशा उणिवा त्याला 
नव्याने जाणवू लागतात. ज्या तापटपणामुळे सुधा- 
कराची सनद सहा महिने रद्द झाली असे १-४ मध्ये 
समजते, त्या तापट, मानी स्वभावाचा फक्त उल्लेख 
नाटकात आहे; त्याचे दर्शन घडत नाही. सुधा- 
करची विद्वत्ताही नाटकात कुठे जाणवत नाही. 
संमोहनावस्थेतून माणूस बाहेर पडू शकतो-दारू सुटू 
शकते असे सुधाकर म्हणतो (४-४ ). भगीरथाची 
दारू सुटलेली. मग सुधाकराच्याच व्यक्‍्तित्वात असे 
काय होते की तो दारू सोडू शकत नाही ? दारू 
सोडण्याचे सिंधूला वचन दिल्यावर केवळ इतरांनी 
अपमान केला म्हणून तो परत व्यसनी होतो को 
स्वभावामुळे ? दारूच्या गुत्तयातील दारूबाज एरवी 
संभावितपणे समाजात मिरवतात याची त्याला 
चीड का ? कोणत्याही प्रकारचे ढोंग न स्वीकार- 
णारे त्याचे व्यक्तित्व नाटकात कुठे दिसते ? त्या 
तथाकथित संभावितांप्रमाणे त्यालाही वावरता आले 
नसते का? रामलाल, पद्माकर, बाबासाहेब यांच्या- 
वर रागावण्याचे कारण काय? त्यांनी कुठे त्याचा 
मानी स्वभाव दुखावला होता ? दारुबाजांपुढे 
लाचारीने नोकरी मागणारा सुधाकर सिंधूच्या माहे- 
रच्या माणसांबाबतच मानी का बनतो ? केवळ 
तिचे क्लेश वाढविण्यासाठी ? सुधाकराचे सिंधू- 
वर प्रेम होते का, की ती दयनीय बनते म्हणून 
तो फक्त मधूनमधून दया दाखवतो ! स्वतःच्या 
असाहाय्यतेबाबत तो सिंधूशी मोकळेपणाने का 
बोलत नाहो ? केवळ भारतीय पती म्हणून ? 
स्वत:चे मूल हे रामलालचे आहे असा संशय 
घेणाऱ्या सुधाकराचे सिंधूशी भावनिक संबंध काय 
प्रकारचे होते ? तो विचारी म्हणावा तर असा 
संशय येण्याबाबत नाटकात त्याला तसा प्रसंग कुठ 
दिसला? ४-२ मध्ये तर नोकरी शोधायला 
जाणाऱ्या सुधाकराची आपल्याला यात यश न 
येण्याची जणू खात्रीच झालेली आहे. “ नालायक 
माणसांच्या पायांचा आधार मिळवण्यासाठी आशेनं 
धडपडतो ' आहोत असे तोच म्हणतो. दुदेंवाचे दशा- 
वतार दिसणारच ही त्याला खात्री आहे. मग हा 
प्रयत्त न करण्याचा किवा अन्य प्रयत्न करण्याचा 
मार्ग हा विद्वान माणूस का करत नाही ! आपणाला 
त. भा. ३ 


१७ 


चांगली माणसं झिडकारणारच ही सामाजिक प्रति- 
क्रिया तो गृहीत धरून चालतो. नाटकात इतर 
समाजाच्या प्रतिक्रियेचे कुठे दर्शन घडत नाही. एक 
मानी, विचारी, सज्जन व्यक्तिमत्त्व दारूच्या 
मोहाला बळी पडून असाहाय्यपणे तिचा बळी ठरते 
ही गोष्ट ना त्याच्या व्यक्‍्तिरेखेतून खात्रीशीरपणे 
पटते ना चार आणि पाचमधल्या घटनांमधून. 
वर उद्भवलेले प्रश्‍न हे व्यक्‍तिलक्ष्यी नाटकात 
योग्य आहेत. ' एकच प्याला ' मध्ये सुरवातीला ते 
उद्‌भवत नाहीत; कारण पहिल्या तीन अंकांपयंत 
नाटक स्थितिलक्ष्यी आहे. पण अंक ४ भाणि ५ मध्ये 
ते जाणवू लागतात; कारण स्थितिलक्ष्यी नाटकाची 
मूस संपते. 
हीच गोष्ट सिंधूच्या बाबतीत॑ घडते. सिंधूचे 
सुधाकरावरचे प्रेम समजू शकते. किंबहुना ३-४ 
मध्ये पद्माकर जेव्हा सिंधूला सुधाकराबरोबर राहून 
स्वत:च्या जीवनाची राखरांगोळी न करण्यांची 
विनंती करतो तेव्हा सिंधू म्हणते : 
सिंध: राखरांगोळी काय म्हणून ? माझ्या देवासाठी 
जळून गेले तर माझी रांगोळी होईल ? देवा- 
कारणी मातीची लंका जळाली. तिचंसुद्धा 
सोनं झालं. मग मी तर माणसासारखी 
माणूस आहे ! दादा, बाबा तुम्हांला वेडं तरे 
लागली नाहीत? सुखाच्या संसारातसुद्धा चार 
दिवस माहेरी राहायचं आम्हा बायकांच्या 
जिवावर येतं आणि तुम्ही मला आता घर 
सोडायला सांगता ? इकडची अशी अवस्था 
झालेली, घरात हा प्रकार; आता तर 
डोळ्यात तेल घालून मला बसायलां पाहिजे! 
मला काही वेडंवाकडं झालं असतं, तर 
इकडून मला टाकणं झालं असतं का ? मंग 
मला इकडच्या जिवासाठी पडतील ते काबाड- 
कष्ट उवसायला नकोत का ? | 
सिंधूचा युवितवाद बिनतोड आहे. संकटात साप- 
डलेल्या प्रिय व्यक्तीसाठी त्या संकटात उडी ' घेणारे 
हे विलक्षण प्रेम आहे. गडकऱ्यांनी गौरंविलेंली 
स्त्रीची मूल्यं आज कुणाला पटोत न पटोत. तो 
प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही. सिधूसारखी व्यक्तिरेखा 
अशक्य कोटीतील नव्हती एवढे पुरे. प्रश्‍न येतो तो 
पुढे, ४ आणि ५ अंकांत स्थितिलक्ष्यी नाकाची 


-१८ 


घडी विस्कटल्याने सिंधूच्या व्यक्तिरेखेतील़ उणिवा 
जाणवू. लागतात. सिंधूचे सुधाकरवर खरोखर प्रेम 
.होते की. प्रेम करणे हे ती फक्त कर्तव्य मानत 
.होती ? विनाशाकडे जाणार्‍या नवऱ्याबरोबर, 
आंधळ्या. नवऱ्याबरोबर स्वत:चं बलिदान करणं हे 
मूल्य .प्रेमातुन आलेलं की धर्मानं लावलेलं ? डोळयात 
तेल घालून सिंधू काय करते ? संबंध नाटकात ती 
फक्त निष्क्रिय साथीदार आहे. तिचे प्रेम कोणतीही 
'कृती करत नाही. धर्मराजामागून जाणाऱ्या कुत्र्याचा 
उद्घार धर्माबरोबर होऊन गेला; सुधाकरामागे 
जाणाऱ्या सिंधूचा शेवट सुधाकरामुळे झाला. यात 
गुणात्मक फरक कोणता ? ४.२ मध्ये तर सिंध 
आत्ताचा भोग हा ' देवाघरी चोरी केलेली; त्यानं 
असं .मनी. योजलं ' म्हणून स्वीकारते. गीतेच्या 
विरोधातुन सिंधूची मूल्यं उजळून निघतात; पण 
'तिची व्यक्तिरेखा समजूच शकत नाही. सिंधू ही 
एंका[. विशिष्ट धमंमतातून अवतरलेली आदश आहे; 
काही विशिष्ट धमंनिष्ठांची पुरचुंडी आहे; व्यक्ति- 
रेखा . असणारी. हाडामासाची स्त्री नाही. सिंधूचे 
भवितव्य नाटकातील घटनांपेक्षा या पारंपरिक 
निष्ठांनी आधीच ठरते. त्यामुळे सुधाकर-सिंधू यांच्या 
संबंधांचा मानवी पायाच ढासळतो. सुधाकरपेक्षाही 
सिधूसारख्या. व्यक्तिरेखांना स्थितिलक्ष्यी नाटकाची 
मूस शेवटपर्यंत टिकणे आवश्यक होते. मग आहे 
तझी सिंधू स्वीकारून परिस्थितीच्या रेट्यात घडणारे 
शोकात्म नाटक म्हणून * एकच प्याला! अधिक 
परिणामकारकपणे उभे राहिले असते. 

*“ एकच प्याला ' हे नाटक त्या काळी लोकप्रिय 
होते. आणि अभिजात नाटक म्हणूनही मानले जात 
होते. नाटकातील संगीत, तत्कालीन प्रेक्षकांची रुची, 
कला आणि;साहित्य यांची एकंदर अवस्था, उपलब्ध 
श्रयोगजीवी कलांतील नाटकाचे स्थान वगैरे अनेक 
कारणे यामागे होती. अलीकडच्या परिस्थितीत याच 
काडुणयंज्रा,विचार करून * एकच प्याला 'चे स्थान 
कोणते .हेही तपासता येईल. पण समग्र भारतीय 
स्ताट्यपरंप्ररेचा विचार केला तर ' एकच प्याला '- 
'सधील लोकप्रियतेचे आणखी एक कारण सापडते. . 
::: उदाहरणादाखल कालिदासाच्या * शाकुंतल'चा 
विचार. कुरू. या नाटकाची रचना संथ गतीची आहे 


हि र 
हिल्याऱच प्रदीधे - अकात दुष्यन्त | आणि शकु 


तला 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


यांचे पहिल्याच भेटीत प्रेमात पडणे एवढीच घटना 
घडते. पण अंकाचे सर्व सोंदर्य त्याच्या काव्यात 
आहे. हे काव्य संवादात नाही; ' स्वगत ' आणि 
“ जनान्तिकम्‌ ' मध्ये आहे. रंगमंचावर एका बाजूला 
उभा राहून दुष्यन्त शकुंतलेच्या सोंदर्याचे वर्णन 
करतो. घटनेपेक्षा वरणंनाला संस्कृत नाटकात ख्‌प 
महत्त्व असते; किंबहुना नाटकातील काव्यसौंदर्याची 
ती स्थळे असतात. भारतीय परंपरेतील समीक्षक 
आणि आस्वादक अनेकदा कलाकृतीतील * सोंदर्य- 
स्थळे ' शोधतो. ही स्थळे इतर फापटपसाऱ्याने 
वेढली तरी त्याचे वैषम्य त्याला वाटत नाही. 
आस्वादनप्रक्रिया ही संथ, शांत असते. याचाच 
परिणाम म्हणून साहित्य-समीक्षेतही सूक्ष्मतेकडे 
आपला ओढा जास्त असतो. इलोकातील अलंकारांचे ी 
संवादातील सुक्ष्म व्यंजनेचे, लोकातील पदरचनेचे 
तर पदातील ६्वनीचे अवलोकन भारतीय समीक्षा- 
पद्धतीत रुजले आहे. उलट अंकांची रचना, वाक्‍्य- 
बंधाची रचना एका विशिष्ट काळातील वाक्य- 
बंधाचा तोलनिक अभ्यास यांचा म्हणावा इतका 
खोल विचार झालेला दिसत नाही. 
* एकच प्याला 'मधील पहिले तीन अंक कमा- 
लीच्या गतीने पुढे येतात असे आपण म्हटलें. पण 
प्रत्यक्ष प्रयोगात या गतीला संगीताची खीळ बसते. 
नाटक हे पदांच्या टप्प्याटप्प्यांवर संथपणे आस्वादिले 
जाते. | पुधाकरने सिंधूला * मी आजपासून दारू पिणं 
सोडलं ' (४.२) असं म्हटल्यावर सिंधूची अभिनय 
किवा शब्द यातुन व्यक्‍त होणारी प्रतिक्रिया न आली 
तरी चालते; कारण तिचे पद हे आस्वादनाचे वेगळे 
क्षेत्र असते. सस्कृतीने घडविलेली मनाची ठेवण ही 
सर्वेच क्षत्रांत थोड्याफार प्रमाणात दिसते असे 
, ५ “पातुन शक्य होणारी विविधता ही 

भारतीय परंपरेतील रसिकतेची वेशिष्ट्ये कलाक्षेत्रा- 
प्रमाण अन्न-आस्वादनातही दिसतात. सोपे उदाहरण 
द्यायचे झाले तर भारतीय माणूस एकाच वेळी 
तिखट, गोड, भांबट, तुरट अद्या विविध चवीचे 
अन्नपदार्थ आलटून पालटून खातो; पाडचात्त्य 
माणसाप्रमाणे एका वेळो एकच . पदार्थ पूणे करणे 
र भक ह गी सोव्यपिक्षा “ विविध 
' ९ तयाच्या दृष्टीन' उच्च: मूल्य ठरते. 


न्ि्च््ा 
मराठीचा विकास 


ज्य॒ मराठा वि 


एकच प्याला : एक स्थितिलक्ष्यी नाटक 


शिवलिंग, नृसिंह, राम अशी अगदी विभिन्न रूपे तो 
एकाच भक्तिभावाने पुजू शकतो. सुधाकराने सिंधूचे 
मूल मारणे आणि तिला जखमी करणे ही करुण 
घटना तो लील्या क्षणभर बाजूला ठेवून (४-५) 
भगीरथाने गुरुभक्तीसाठी शरदच्या प्रेमाचा त्याग 
करणें (५.१), तळीरामाच्या मृत्यूची विनोदानें भर- 
केली शोकसभा (५-२), रामलालचा उदात्त निर्णय 
(५-२) असे विविध रसांचे विविध प्रसंग तो 
आनंदाने पाहु शकतो. पुर्वीचे टीकाकार ज्याला 


९) 


बर रजे 


प. कृ. अभ्यंकर 3. 007. ॥.. 5. 
मॅनेजर 


>> >३३६३३८३३>६३% ३३६3६4६3३९ ३:3६% 


नैरजेत्तित्यर तेरनेत्जेत्जेरअेर्जेश्ेरअरऱ्येत्जेशतेतरत्जत्जत्जेत्जत्जरतत्जत्जेत्जेत्जतरतजरत्तेश्क् 


। सतूफलाय सहकारिता। 


वाईकरांच्या जिव्हाळयाची... 


[दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


वाई ( सातारा ) 


क॑ सुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज और बचतोच्या विविध योजना क्र सुलभ हप्त्यांची 
' हायरपरचेस योजना क्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय क्र तत्पर सेवा 


शाखा : पांचगणी; 


३९३ 4जरजेरजेर वेर जेरऱ्जर वेर जेर जेर वेर जेर वेर नेर वेर वेर विर जेर मेरन्जेर जेर जेर वेर जेर जेर जर्जर 


१९ 


४ कॉमिक रिलीफ ? असे म्हणत तो मुळात आपण 
पाइचात्त्यांपासुन घेण्याची गरजच नव्हती आणि 
आपण तसा तो घेतलाही नाही. सवं तर्‍हेच्या वेवि- 
६्याचे असे रिलीफ आपल्या परंपरेतच होते, आहेत. 


.-सुधाकर-सिधूचा . मृत्यू सोडला तर. गडकऱ्यांच्या 


“ एकच प्याला ' मध्ये आस्वादनाच्या दृष्टीने काही 
नवीन नाही; अर्थात्‌ केवळ दुःखद अंत दाखवून 
नाटक पाश्चिमात्य पद्धतीचे शोकात्म नाटक होत 
नाही हेही तितकेच खरे. 


दर 

| 23 
र 

रेट 

र 

श्रे€ 

रर 

फोन नं. ७ > 

ज्र 

ज्रे€ 

श्र 

ज्र 

श्र 

श्र 

फोन नं. २२० > 
ज्र 

दृ. न. पटवर्धन र; 
चेअरमन जर 

र 

श्र 


नवभारत ऑगस्ट, १९८५ 


कॅश सर्टिफिकेटस्‌ : 


| तरीही | 
'ज् _ तुम्ही लावर विसंबू शकता. 


काळाबरोबर रहाणे म्हणजेच समृध्दीकडे जाणे 
जसा काळ पुढे जातो तसे बचतीचे महत्वही वाढते 

भाजच आमचे ३३७.९० रुपयांचे केश सर्टिफिकेट खरेदी करा 
$ वे दहा वर्षांनी त्याचे १,००0 रुपये घ्या 


अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेला भेट द्या, 


* बदमजा १----- 


(भारत सरकारचा उपक्रम) 


प 
मुख्य कचेरी : ''लोकमंगल!' १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४१५१ ०5५ 


व्यक्तिगत आदर्श आणि सामाजिक संदर्भ 


सु. वा. बखले 


व्यक्तिगत आद आणि सामाजिक संदर्भ यांचा 
परस्पर अतूट असा संबंध असला तरी ते दोन्ही 
एकच नाहीत हे. आपण स्वीकारतो. म्हणूनच 
यामध्ये सीमारेषा कशी काढायची, एकाची सीमा 
कोठे थांबते आणि दुसऱ्याची कोठे सुरू होते हा एक 
महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. तसेच यांचा जो अतूट संबंध 
असतो त्या संबंधाचे स्वरूप काय असते आणि काय 
असावे हाही एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. हा सीमा- 
रेषेचा प्रश्‍न आणि संबंधाच्या स्वरूपाविषयीचा प्रश्‍न 
हे प्रश्‍न वाटतात तेवढे सोपे नाहीत आणि वाटतात 
तेवढे सरळही नाहीत हे विचारांती आपल्या लक्षात 
घेते. त्यांचे जटिल स्वरूप समजून घेण्याचा केवळ 
प्रयत्ल करणे येथे शक्‍य आहे. परंतु अश्या प्रयत्नाने 
या प्रश्‍नांचे जटिल स्वरूप पुर्णपणे आपल्या लक्षात 
येईल असे समजणेही बरोबर ठरणार नाही. या 
मर्यादेत या प्रश्‍नांचा विचार आपण करणार 
आहोत. 
आपल्या जीवनात आदर्शांचे जे स्थान असते 
त्याचे महत्त्व आवजून सांगण्याची | आवदयकता 
नसावी. आपल्यापैकी प्रत्येक जण आदश जीवनाच्या 
स्वरूपाची चित्रे आपल्या मनात रंगवीत असतो. 
अर्थातच आपल्या आजच्या धकाधकोच्या जीवनात 
त्यांची नित्य जाणीव आपल्याला होत नसते हे खरे 
आहे. परंतु शांत चित्ताने जेव्हा आपण आपल्या 
जीवनाचा विचार करतो, तेव्हा त्यांची जाणीव 
आपस्याला झाल्याशिवाय राहत नाही हेही तितकेच 
खरे आहे. आदश जीवनाच्या या कल्पना आपल्या 
मनात ज्या अनेक माध्यमांतून निर्माण होतात, त्यांत 
._ आवे आपल्यावर होणारे संस्कार, कथा-कादबऱ्या, 
2 इतिहास, चरित्र, आत्मचरित्र, पौराणिक 
कथा, धार्मिक साहित्य, चित्रपट, दुरदशेन इत्यादींचा 
अर्थात यांतील सवच कल्पना 


वा लागेल. 
समावेश कर निवड करीत 


असतो. परंतु त्यातही आपल्याला असे दिसते को, 
आपल्या जीवनात आदर्श जीवनाच्या कोणत्याही 
एका कल्पनेला आपण चिकटून नसतो. कालक्रमा- 
नुसार, आपल्या अनुभवानुसार, विविध कल्पनांचा 
-प्रसंगी विसंगत अश्या कल्पनांचा स्वीकार आपण 
करीत असढो. थोडक्यात केवळ व्यक्‍तिपरत्वेच नव्हे 
तर, एकाच व्वक्तीच्या मनात कालपरत्वेही, आदश 
जीवनाच्या स्वरूपामध्ये आपणास भेद आणि 
विविधता दिसते. कोणाला कतंव्याची जाणीव 
अथवा जनसेवा भावते, तर कोणाला आत्मप्रतिष्ठा 
आणि औओऔदाय भावते; कोणाला संन्यास, चिंतन, 
अलिप्तता भावते, तर कोणाला कृतिप्रवणता, सत्ता, 
सावंभौमंता भावते; कोणाला सुख-समृद्धी भावते, 
तर कोणाला मानवी एकात्मता आणि सहकाय 
भावते; कोणाला निसर्गाशी आपले असणारे नाते 
भावते. एक ना दोन ! यांपेकी कोणताही आदशे 
हा व्यक्‍तीच्या व्यक्‍तिगत आदर्शाचा गाभा राहू 
शकेल. कधीकधी हा आदश केवळ भावतो, किंवा 
तो आकषेक वाटतो म्हणून व्यक्‍ती तो स्वीकारते 
तर कधी बृद्धथाच त्याचा स्वीकार ती करते. 

या ठिकाणी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याची दखल 
आपल्याला घ्यावी लागेल. कोणताही एक आदश 
एखाद्या व्यक्‍तीच्या जीवनाचा गाभा असतो हे त्या 
व्यक्‍तीच्या वचनावरून आणि वतंनावरून आपणास 
कळू शकते. अर्थात तो प्रामाणिक असेल, दांभिक 
नसेल तर. परंतु जे आदर्श आपण स्वतः स्वीकारीत 
नसतो ते आदश इतरांनीही स्वीकारू नये असे 
आपण समजत नाही. कारण आपल्या एकाच जीव- 
नात सवे आदर्शाचा स्वीकार करणे आपणास अशक्य 
असते. आणि म्हणून इतरांनी आपल्याहून भिन्न 
आदर्शाचा स्वीकार केल्यास आपणास कोणतीही 
हरकत वाटत तसते. सर्वांनी एकाच आदर्शाचा 
स्वीकार करावा ही मागणी आपणास असह्य वाटते. 


रर 


अर्थात भिन्न आदर्शांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची 
शक्‍यताही आपणाला नजरेआड करता येणार नाही. 
तरीही भिन्न व्यक्‍तिगत आदर्शांचे अस्तित्व आणि 
महत्त्त आपण ओळखतो, आणि त्यांचा प्रत्यक्ष 
स्वीकार जरी आपण करीत नसलो तरी त्यांच्या- 
विषयी आपणास सहानुभूती असते., आस्था असते. 
आता हे उघड आहे की, हे विभिन्न जीवनादशं 
आपल्या जीवनात, कृतीत आणि उक्तीत उतर- 
विण्यासाठी समाजव्यवस्था- तार्किक किंवा आनु- 
भविकदृष्ट्या- आवश्‍यक आहे, आणि अशी समाज- 
व्यवस्था “* व्यवस्था ' असण्यासाठी आणि कायम 
राहण्यासाठी काही नियमांची, वंधनांची आवर्यक- 
ताही आपल्याला मान्य करणे आवद्यक आहे. 
म्हणजेच अश्या विभिन्न व्यक्तिगत आदर्शांचा आणि 
निश्चित आणि सर्वांना सारख्याच प्रमाणात लागू पड- 
णाऱ्या अश्या नियमांचा, बंधनांचा संबंध येत असणार. 
परंतु हा संबंध कसा येतो आणि त्या संबंधांचे स्वरूप 
काय असते हा एक अत्यंत जटिल असा प्रश्‍न आहे. 
अद्या संबंधालाच सामाजिक संकभ म्हणता येईल. 
आणि अश्या सामाजिक संदर्भातच, अश्या सामाजिक 
संदर्भामुळेच, नीतिमत्तेचा उदय होत असतो. कारण 
नीतिमत्तेचा एक अर्थ असा करण्यात येतो की, 
विशिष्ट समूहांतगंत अथवा वर्गातर्गत अस- 
णाऱ्या सर्वे व्यक्‍तींना सारख्याच प्रमाणात लागू 
पडणाऱ्या नियमांची अथवा तत्त्वांची एक व्यवस्था 
म्हणजे नीतिमत्ता होय. अर्थातच, * विशिष्ट समृहा- 
तील सवे व्यक्‍तींना लागू पडणारे नियम अथवा 
बंधने', म्हणजे “ज्या नियमांनुसार अथवा बंधनां- 
नुसार त्या समूहातील व्यक्तींचे वतन घडत असते 
असे नियम अथवा बंधने होत. ' थोडक्यात नीति- 
मत्तेच्या संकल्पनेत सावंत्रिक रीत्या बंधनकारक अस- 
णारे नियम आणि अशा नियमांनुसार व्यक्तींकडून 
होणारे वर्तैन यांचा अंतर्भाव होत असतो. आणि 
अद्या नियमांना आणि वतंनाला सामाजिक संदर्भा- 
मुळेच अर्थ प्राप्त होत असतो हे जर आपण स्वीका- 
रले तर याला नीतिमत्तेचा ' किमान अश्व ' असे 
म्हणता येईल. व्यक्‍तिगत आदर्शांना नीतिमत्तेचा 
असा किमान अर्थे कसा प्राप्त होतो हा म्हणूनच 
एक महत्त्वाचा प्रश्‍न ठरतो. दुसऱ्या शब्दांत, व्यक्‍्ति- 
गत आदर्श आणि नीतिमत्ता यांचा काही संबंध 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


असतो काय आणि असल्यास त्याचे स्वरूप काय 
असते हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. 

या प्रश्‍नाची उकळ खालील उदाहरणाच्या 
साह्याने करता येईल. एखादा साहित्यिक-नाटकका र, 
लेखक आदी- अथवा एखादा कलाकार-चित्रकार, 
मूतिकार आदी- जेव्हा आपली कला व्यक्‍त करीत 
असतो तेव्हा नीतिमत्तेचा प्रश्‍न उपस्थित होतो 
काय ? म्हणजे, एखादा, उदाहरणार्थ, नाटककार, 
असे म्हणू शकतो काय की, 'मला जे वाटते, जे 
भावते ते मी लिहिणार, ते मी व्यक्‍त करणार. मी 
तसे करण्यास स्वतंत्र आहे, स्वायत्त आहे. मी जे 
काही लिहितो त्याचा नैतिक परिणाम वाचकावर 
काय होतो याचा विचार करण्याची मला आवद्य- 
कता नाही. माझ्या कलेचा नैतिकतेशी काहीही 
संबंध नाही. ' अथवा, एखादा अण्वस्त्रे निर्माण कर- 
गारा शास्त्रज्ञ असे म्हणू शकतो काय की, मला 
जे संशोधन करायचे आहे ते मी करणार, तेमी 
प्रसिद्ध करणार. मी तसे करण्यास स्वतंत्र आहे 
स्वायत्त आहे . मी जे काही संशोधन प्रसिद्ध करतो 
त्याचा नेतिक परिणाम काय होईल याचा विचार 
करण्याची मला आवद्यकता नाही. माझ्या वैज्ञानिक 
संशोधनाचा नेतिकतेशी काही संबंध नाही. याचे 
उत्तर आपणास नकारात्मक केवळ 'देता येईल 
असे नव्हे तर नकारात्मक द्यावेच लागेल. म्हणजेच 
कलाकार काय किवा शास्त्रज्ञ काय किवा साहित्यिक 
काय किवा इतर कोणीही काय, असे म्हणूच 
शकणार नाही को माझ्या मनात जे काही चालले 
असते ते व्यक्‍त करीत असताना त्याचा नेतिकतेज्ी 
काही संबंध नसतो. तो असे म्हणूच शकणार 
नाही. कारण अशा व्यक्‍तिकरणाला सामाजिक व्यक, 
स्थची आव्यकता असते आणि अश्ली सामाजिक 
व्यवस्था असणे ही नेतिकतेची किमान, आणि म्हणन 
आतवाये अशी अट असते. जोपर्यंत व्यक्‍तीच्या 
मनात जे काही चालले आहे ते तिच्या | न 
होत नवलो. तिच्या वत तेचा अश निर्माण 
काय निर्माण होईल, काय' 

निर्माण करायचे, याविषयी ती स्वतंत्र अ ल 
मनाची ही मर्यादा उल्लंघन अनगर 
विचार, 


रन मनातील 
प्रगरः होतात, 


भावना, प्रतिमा, आदश इत्यादी जेव्हा 


। 


राष्ट्राचा विकास 


मराठीचा विकास: मह 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


व्यक्तिगत आदर्श आणि सामाजिक संदभ 


व्यक्त होतात, तेव्हा मात्र नीतिमत्तेचा प्रश्‍न 
अनिवायंतेने निर्माण होतो. 

परंतु नीतिमत्तेचा हा किमान अथे पुरेसा आहे 
असे समजल्यास त्यावर खालील आक्षेप घेता येतील : 
एक तर असा आक्षेप घेता येईल की नीतिमत्ता 
म्हणजे केवळ नियमांचे अंध आणि यांत्रिक पालन 
नसते, तर ज्या जीवनादर्शांच्या पूर्तीसाठी आपण 
वर्तन करतो त्या जीवनादर्शञांचे मूल्य ओळखणे, जाण- 
वणे, ही खरी नीतिमत्ता होय. दुसरा आक्षेप असा 
घेता येईल की, नीतिमत्तेचा एक अर्थ असा करण्यात 
येतो की जे नियम सावंत्रिक होऊ शकतात अश्याच 
नियमांना नैतिक समजावे. परंतु समाजपरत्वे नियम 
बदलत असतात ही वस्तुस्थिती असते. इतकेच नव्हे, 
तर एकाच समाजात असणाऱ्या भिन्न समूहांचे 
अथवा वर्गांचे नियम भिन्न असतात. त्यामुळे 
सावेत्रितेची अट अश्या नियमांना लागू पडत 
नसल्यामुळे त्यांना ' नैतिक ' नियम म्हणता येणार 
नाही. या आक्षेपांना उत्तरे देता येतील. पहिल्या 
आक्षेपात जीवनादश आणि सामाजिक-नेतिक नियम 
हे परस्पर स्वतंत्र असतात असे गृहीत धरले आहे ते 
बरोबर नाही. तर या दोहोंचा परस्परसंबंध नित्य 
येत असतो, त्यांमध्ये. क्रिया-प्रतिक्रिया होत असते. 
दुसऱ्या आक्षेपात सावंत्रिकतेचा जो निकष सांगितला 
आहे तो एक तर, टाकून देता येईल किवा त्याच्या 
अभिव्यक्‍्तीमध्ये सुधारणा करता येईल. परंतु याच्या 
'तपक्षीलात न शिरता या ठिकाणी जो महत्त्वाचा मुद्दा 
आहे त्याकडे आपण वळू. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे 
कौ, नीतिमत्तेचा जो किमान अर्थ आपण सांगितला 
आहे तो पुरेसा नाही. परंतु मग तो पुरेसा कसा 
होईल ? नीतिमत्तेच्या किमान अर्थाकडून तिच्या 
पर्याप्त॑ अर्थाकडे आपणास कसे जाता येईल? हे 
प्रश्‍न निर्माण होतात. या प्रश्‍नांचे स्वरूप अत्यंत 
जटिल आहे हे खालील बाबींवरून स्पष्ट होते : 

१) ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये आदर्शाची पूर्ती 
अपेक्षित असते ती समाजव्यवस्था म्हणजे व्यक्तींची 
एक तार्किक रचना असते. समाज नावाची व्यवस्था 
आपल्याला दिसत नसते. जे काय दिसत असते ते 
म्हणज्ञे व्यक्ती आणि त्या व्यक्तींचे परस्परव्यवहार. 
२). 'व्य़क्‍तींचे अनेक लहान-मोठे गट (अथवा समूह 
अथवा वर्ग) तयार झालेले किवा तयार होताना 


२३ 


आपल्याला दिसत असतात. या विभिन्न गटांतील 
व्यक्‍तींचे परस्परव्यवहार होत असतात. ते ज्या 
नियमांनुसार होत असतात त्यांना आपण ढोबळपणे 
सामाजिक नियम म्हणतो. परंतु असे नियम नेमके 
कोणते आहेत याची जंत्री आपणास कोठे दिसत 
नाही. एखाद्या संस्थेचे अथवा क्लबचे नियम जसे 
ग्रथित केले असतात तसे काही सामाजिक नियम 
नसतात. जसे- मेत्रीचे नियम नेमके कोणते असतात 
हे आपण सांगू शकणार नाही. म्हणून हे नियम 
नेमके कोणते आहेत हे व्यक्तींच्या परस्परव्यवहारा- 
वरूनच आपल्याला कळू शकतात. परंतु मग व्यक्तींचे 
व्यवहार या नियमानुसार होत असतात, को हे 
नियम व्यक्तींच्या व्यवहारावरून ठरत असतात हा 
एक नवीनच प्रश्‍न उपस्थित होतो. ३) शिवाय 
तथाकथित सामाजिक नियम जे आपण स्वीकारतो- 
नव्हे, जे आपणास स्वीकारावे लागतात-्यांचे स्वरूप 
तथाकथित नैतिक नियमांहून, राजकीय नियमांहून, 
धार्मिक नियमांहून, कायद्याच्या नियमांहून, कुटुंबाच्या 
नियमांहून, खेळाच्या नियमांहून, भाषेच्या नियमांहून, 
तर्काच्या नियमांहून इत्यादी, भिच्च असते काय आणि 
असेल तर त्यात नेमका भेद कोणता आहे हाही 
एक प्रश्‍न निर्माण होतो. ४) या जटिलतेत आणखी 


या बाबींची भर पडते, को आपण एकाच वेळी 


अनेक गटांचे सदस्य असतो. आणि म्हणून अनेक 
प्रकारच्या नियमांनुसार आपले व्यवहार असावेत 
अशी अपेक्षा तथाकथित समाजाची असणार. हे कसे 
शक्‍य होईल हा महत्त्वाचा प्रश्‍न ठरतो. ५) आणि 


शेंबटी, हे जे विभिन्न प्रकारचे नियंम आपणास 


आढळतात आणि जें आपणास बंधनकारक असतात 
त्या नियमांमध्येही कालानुक्रमे बदल होत असतात. 
म्हणजेच, आपले व्यवहारही कालानुक्रमे बदलत 
जावे ही आपणाकडून विभिन्न गटांची अपेक्षा असणार. 
आता, ' नियमांमध्ये बदल होतो ' असे जेव्हा आपण 
म्हणतो तेव्हा जणू काही नियमांमध्ये आपोआप 
बदल होत असतो असे आपणास सुचवायचे असते. 
परंतु नियमांमध्ये बदल आपणच, म्ह्णजे गटातील 
व्यक्तीच, करीत असतात. नेमक्या कोणत्या व्यक्‍ती 
नियमांमध्ये बदल घडवीत असतात हे जरी नेहमीच 
सांगता येणार नाही तरी विशिष्ट गटातील काही 
व्यक्तीच नियमांमध्ये बदल करीत असतात .किवा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


। 
मरा 
(ह 
राज्य मराठी 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


रड 


नवीन नियम प्रस्थापित करीत असतात. अर्थात विधि- 
मंडळ ज्याप्रमाणे कायदे तयार करते अथवा त्यांत 
बदल करते त्याप्रमाणे काही या गटातील व्यक्‍ती 
नियम करीत नसतात अथवा त्यांत वदल करीत 
नसतात. तर त्यांच्या इतरांशी होणार्‍या व्यवहारातून 
अशा नियमांची आपणास जाणीव होत असते. असे 
नियम आपणास बंधनकारक असतात; परंतु ते आपण 
स्वतः तयार केलेले नसतात. याप्रमाणे एखाद्या 
गटातील काही व्यक्‍ती त्या गटासाठी, त्या गटाच्या 
हितासाठी, कल्याणासाठी, जे नियम करतात ते 
आपणा इतरांवर बंधनकारक ठरत असतात. परंतु 
जे नियम अपणास असे वंधनकारक असतात त्या 
नियमांनुसार आपण केलेले व्यवहार * नेतिक 
कितपत मानावे हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. शिवाय, 
विविध गटांचे आपण घटक असल्यामुळे विविध 
गटांचे नियम आपणास बंधनकारक असणार, आणि 
हे नियम नेहमीच सुसंगत असतील असे नाही. आणि 
मग अशा गटांपैकी कोणत्या गटाचे नियम पाळणे 
नेतिक ठरेल व ते तसे का ठरेल हे ठरविणे सोपे 
नाही. 

वरील सर्वे अडचणी स्वीकारूनही एक गोष्ट 
ठळकपणे समोर येते. आणि ती ही की, ज्या सामा- 
जिक व्यवस्थेमध्ये आपले जीवनादर्श साकार व्हाव- 
याचे असतात त्या सामाजिक व्यवस्थेच्या-मग तिचे 
स्वरूप कसेही असो -आपणाकडून काही आपेक्षा 
असतात. या अपेक्षा सामाजिक नियमांच्या ख्पाने 
साकार होतात. आणि म्हणून त्या नियमांचे पालन 
करणे आपले कतेव्य ठरते. त्या नियमांच्या पालना- 
तच आपले हित साठवलेले असते. याप्रमाणे नीति- 
मत्तेच्या किमान अर्थाकडून नीतिमत्तेच्या पर्याप्त 
अर्थाकडे जाण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल आपण 
समोर टाकले असे म्हणता येईल. 

अर्थातच हे पाऊलही नीतिमत्तेच्या पर्याप्त अर्था- 
कडे जाण्यास पुरेसे नाही याचे सूचन वर केलेले 
आहे. सामाजिक व्यवस्थेच्या स्थेर्यासाठी आणि 
विकासासाठी जे नियम आपण कतंव्याच्या जाणिवेने 
पाळत असतो ते नियम तयार करण्यात, घडविण्यात, 
आपले काहीही योगदान नसल्यामुळे ते नियम एका 
अर्थाने आपणास बाहेरून प्राप्त झालेले असतात. 
भाणि म्हणून त्यांचे पालन करणे आपणावर वंधन- 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


कारक असले, तरी ते खऱ्या अर्थाने नेतिक ठरणार 
नाहीत. दुसर्‍या शब्दांत, आपले हित कशात आहे हे 
आपण स्वतः ठरवीत नसतो, तर आपल्यासाठी इतर 
ठरवीत असतात. आणि ज्या समाजाचे आपण घटक 
असतो त्या समाजाचे हित कश्यात आहे हे ठरविण्यात 
जोपर्यंत आपला सहभाग नसतो, तोपर्यंत त्यात 
आपल्याला रस वाटणार नाही. म्हणजेच समाजाच्या 
आपणाकडून जक्या अपेक्षा असतात तक्षा आपल्याही 
समाजाकडून अपेक्षा असतात याची जाणीव असणे 
खऱ्या नैतिकतेचे लक्षण आहे. नैतिकता हा काही 
एकतर्फी व्यवहार नसतो तर परस्परावलंबी असा 
व्यवहार असतो. परस्परसहकार्य, परस्परांच्या 
कतंव्यांची आणि हक्कांची जाण असण्यातच नैतिक- 
तेचे मर्म असते. अर्थात याचा अथ आपण असा करता 
कामा नथ, कौ परस्परांची कर्तव्ये आणि ह्क्क 
एकच असतात. आपली कतंव्ये आणि हक्‍क भिन्न 
असले तरी, त्यांविषयी आपल्याला सहानुभूती आणि 
आस्था वाटू शकते-नव्हे, तशी सहानुभूती आणि 
आस्था वाटणे नेतिकतेला भआवरऱयक असते. आणि 
यामुळच सवे संदर्भात नसले, तरी काही संदर्भात 
तरी सर्वांना सारख्याच प्रमाणात लागू पडतोल अशी 
सामान्य नेतिक तत्त्वे अथवा नियम प्रस्थापित करणे 
शक्‍य होते. समाजव्यवस्था ही केवळ नियमांमुळे 
* व्यवस्था ' ठरत नाही तर हे नियम परस्परांच्या 
अपेक्षापूर्तीसाठी असल्यामुळे ती * व्यवस्था ' ठरते. 
परस्परांच्या अपेक्षांमध्ये वैचित््य आढळणे हे नेस- 
गिक असले, तरी काही मानवी अपेक्षा या इतक्या 
वाण आणि इतक्या सामान्य असतात, 
कोर्‍त्यां र ण ने 
नाही. आणि नोतिमसेचे जे सावा त्ता येणार 
णाला अपेक्षित असते, त्याच्या मुळाशी अ बलाधीणळा 
9 भु शा सामान्य 
लप त क 
यांसारख्या मानवी कन मचा या 
य वी अपेक्षा कोणत्याही समाजातील 
नेतिक व्यवहारांची आवश्यक मूलभूत तत्त्वे आहेत 
असे आपणास आढळून येईल, कारण या अपेक्षा 
मानवाने मानवासाठी केलेल्या असतात. तसेच 
प्रामाणिकपणा, न्यायप्रियता इत्यादी गुणही नीति- 
मत्तचे आधारभूत गुण म्हणून सांगता येतील. तेव्हा 
आपल्या परस्परांच्या अपेक्षा या भनेक्‌॒ बाबतीत 


ह 


व्यक्‍तिगत आदर्श आणि सामाजिक संदभ 


भिन्न असल्या, तरी काही बाबतींत त्या समान राहू 
शकतात, नव्हे असतात, असे आपणास आढळते. अश्या 
समान आणि भिन्न अपेक्षांच्या संतुलनावरच कोण- 


त्याही समाजाची संघटना अवलंबून असते. जितक्या 
अधिक प्रमाणात अपेक्षा समान असतील तेवढ्या 


अधिक प्रमाणात तो समाज सुसंघटित, परंतु एक- 


जिनसी नव्हे, राहील. असे संतुलन हे परस्परांच्या . 


हक्कांची आणि कततेव्याची जाण ठेवून, परस्परांच्या 
अपेक्षांविषयी सहानुभूती आणि आस्था ठेवून, शक्‍य 
होऊ शकते. हे सोपे आहे असे मात्र आपण समजू नये ! 

सामाजिक संदर्भाचा हा आशय लक्षात घेऊन 
व्यक्तिगत आदर्शाविषयी आपल्याला काय म्हणता 
येईल ? व्यक्तिगत आदे आणि सामाजिक संदभे 
यांचा संबंध आल्यास त्यांमध्ये एक तर संघष 
होण्याची शक्‍यता असेल अथवा समायोजनाची 
शक्‍यता असेल, अथवा क्रियाप्रतिक्रियेची शक्‍यता 
असेल. यांपैकी संघर्षात्मक परिस्थिती निर्माण 
होण्याची शक्‍यता इतर शक्‍यतांच्या तुलनेत अधिक 
असते असे म्हणता येईल. परंतु व्यक्‍ती नेहमीच 
संघर्ष करते असे म्हणता येणार नाही. व्यक्‍तिगत 
आदर्शांच्या पूर्तीसाठी अनुकूल सामजिक संदर्भ प्राप्त 
झाल्यास समायोजन होईल तर प्रतिकूल सामाजिक 
संदर्भ प्राप्त झाल्यास संघर्ष निर्माण होईल. परंतु 
केवळ प्रतिकूल सामाजिक संदर्भामुळेच संघर्षे निर्माण 
होईल असे नसून ज्या नियमांचे पालन करणे आपण 
आपले कर्तव्य समजतो त्या नियमांचे पालन आपल्या 
स्वभावात न बसल्यामुळेही संघष निर्माण होईल. 
परंतु असे वर्णन करणे हेही एक सुलभीकरणच 
होईल. कारण सामाजिक संदभ विविध असतात. 
आपण एकाच वेळी सर्वेच नसले तरी अनेक गटांचे 
घटक असतो. म्हणजेच दुसर्‍या शब्दांत आपल्याकडून 
भिन्न गटांच्या भिन्न अपेक्षा असतात. या अपेक्षा 
आपल्या व्यक्तिगत आदर्शाशी नेहमीच सुसंगत अस- 
तील असे नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याला 
निवड करावी लागेल व तशी आपण करतोही. या 
संदर्भात एका महत्त्वाच्या मुद्द्याची दखल घेणे 
आवश्यक ठरते. व्यकती आणि गट यांचा ज्या 
स्वरूपाचा संबंध असतो त्याचसारखा एका गटाचा 
त्याहून मोठ्या गटाशी, त्या मोठ्या गटाचा त्याहून 
आणखी मोठ्या गटाशी, याप्रमाणे संबध यंत 
असतो. या. अनेक लहानमोठ्या गटांचाही एक 

न. भा. ४ > 


अनुक्रमणिका 


५ 


स्थायीभाव असतो असे आपणास दिसते. असे, राज- 
कोय, आथिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादी लहान- 
मोठे गट असतात. ते गट आदे जीवनाची चित्रे 
रंगवीत असतात; आणि या गटांमध्येसुद्धा संघर्ष 
निर्माण होत असतात. अश्या परिस्थितीत व्यक्‍ती 
आणि गट यांच्या संघर्षांत-अथवा समन्वयात-व्यक्‍ती 
जशी भूमिका घेते, जशी प्रतिक्रिया नोंदविते, तशाच 
स्वरूपाची भूमिका आणि प्रतिक्रिया गटा-गटांमध्ये, 
लहान गट आणि मोठे गट यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या 
संघर्षात- अथवा समन्वयात विशिष्ट गट घेताना 
दिसतात. अशा संघर्षात जी व्यक्‍ती प्रभावी असेल 
अथवा जो गट सुसंघटित असेल त्याचीच एका 
अर्थाने सरशी होते. 


वरील सवे विदलेषण केवळ तात्त्विक पातळीवर- 
चेच आहे असे वाटू नये म्हणून आपल्या सभोवताली 


घडणाऱ्या अथवा घडलेल्या घटनांपैकी काहींचाच 
निदेश अप्रस्तुत ठरणार नाही. आंध्रात “ इनाडू - 
च्या संपादकांच्या बाबतीत जो प्रश्‍न निर्माण झाला 


( न्यायपालिका आणि विधिमंडळ ) किंवा पंजाबचा 
जो प्रश्‍न ( केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ), 


किवा आसामचा जो प्रश्‍न आहे, उरणमध्ये जे घडले, 


अंतुले प्रकरण, भिवंडीमधील घटना इत्यादी जे 
प्रश्‍न आहेत त्यांचा विचार वरील स्पष्टीकरणाच्या 


आधारे करता येईल. 
या लेखाचा उद्देश प्रस्तुत प्रश्‍न सोडविणे हा 
नसून त्या प्रश्‍नाची उकल करणे हा आहे. ती उकल 


पूर्णपणे आणि सर्वांगांनी झाली आहे असे मला 
म्हणायचे नाही. परंतु प्रश्‍नाचे स्वरूप त्याने स्पष्ट 


झाले, तरी या लेखाचा उद्देश सफल झाला असे 


म्हणता येईल. कोणत्या प्रकारच्या सामाजिक संस्था 
व परस्परसंबंध आपल्याला आज आवश्यक आहेत 


याचे सूचन प्रस्तुत प्रश्‍नाच्या विशलेषणाने मला 
करायचे होते. ज्याप्रमाणे राजकीय, आथिक, धार्मिक 
इत्यादी संकल्पनांवर समाजाची धारणा होऊ शकते, 
आणि तसा प्रयत्न ज्याप्रमाणे होत असलेला आप- 
ल्याला दिसतो, त्याप्रमाणे नेतिक संकल्पनांवर 
आधारलेल्या नैतिक समाजाचा विचार आपल्याला 
करता येईल काय, असा समाज, जो वैचित्र्याने युक्‍त 
आहे आणि तरीही सुसंघटित आहे, परंतु एक- 
जिनसी नाही, हा मध्यवर्ती सूर या लेखाचा आहे 
एवढेच मी म्हणेन. 
९ 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाठ्यग्हे 


श्रीकृष्ण खडपेकर 


* नाट्यश्ास्त्र' या ग्रंथाचे नाव ऐकिवात नाही असे 
सांगणारा सुसंस्कृत महाराष्ट्रीय विरळाच ! तरीही 
त्याचे वाचन आवर्जुन करणारेही विरळाच ! मराठी 
माणूस “ नाटकवेडा ' आहे हेही सर्वेविदित आहे. 
परंतु एखाद्या ग्रंथालयात नाटयशास्त्रावर लिहिलेल्या 
मराठी पुस्तकाची मागणी केली तर हातात ग्रंथसूची 
पडेल ही आद्याच नाही. कारण फार फार वर्षापुर्वी 
गोदावरी केतकर नावाच्या मराठी विदुषीने डॉ. 
दिवेकरनामक दिग्गज विद्वानाच्या नेतृत्वाखाली 
नि मार्गदर्शनाखाली “ भरताचे नाटचशास्त्र ” हा 
ग्रंथ लिहिला. त्याचे ग्रंथरूप प्रकाशात आले सन 
१९२९ मध्ये नि दुसरी आवृत्ती निघाली १९६३ 
मध्ये मुंबईच्या पॉप्युलर प्रकाशनाच्या उत्साहामुळे ! 
अन्‌ नंतर गेल्या ५५-६० वर्षांत “ अनामिका सार्थ- 
वती बभूव ॥ ” ही नाटकवेड्या मराठी नाटचय- 
शास्त्रविषयक उत्साहाची स्थिती आहे. गोदावरी 
केतकरांचा प्रकाशित ग्रंथ प्रकाशनापूर्वी निदान पाच 
वर्षे त्री सिद्ध झाला असावा ! योगायोगामुळे 
१९८५ मध्ये प्राज्ञपाठशाळेच्या प्रकाशन विभागाला 
आपल्या नाटयविषयक “ नवभारत ' विशेषांकाने 
त्या एकमात्र ग्रंथाची षष्टयब्दीपूर्ती करण्याची 
अजाणता इच्छा झाली ही आनंदाची गोष्ट आहे ! 
_ १: १. “ भरताचे नाटयशास्त्र ” या नावातूनच 
प्रश्‍नमालिका सुरू होते. जुन्या जमान्यात 'परिप्रश्‍नेन 
सेवया ' ज्ञान मिळविता येत असे. आजही चौकस 
मनासमोरच प्रश्‍न उभे राहातात आणि त्यांची उत्तरे 
शोधण्यात त्याला आनंद वाटतो. तसा आनंद सदर 
लेखकाला निर्माण होण्याचे निमित्त मात्र एक विदेशी 
विद्वान आहे हे वाचून वाचकांना आइचर्य वाटेल. 
भारतात, प्राच्यविद्या व संस्कृत भाषेचे विदोष 
अध्ययन करण्यास येऊन खंडित वास्तव्यासह आठ 
वर्ष राहिलेले पोलिश विद्वान डॉ. मारिया शिस्नॉफ 
बिर्स्की यांच्यामुळे हे वाचन करून लिहिण्याची इच्छा 


अनुक्रमणिका 


जागृत झाली हे नमूद करणे आवड्यक आहे. सुमारे 
दीड वर्षापुर्वी भारतात येऊन भगवद्गीतेचे स्फीत 
मुद्रण करण्यास ते वाराणसी येथे राहिले होते. 
तेथेही त्यांना उच्चारशुद्धीसाठी मराठी विद्वान 
लाभले होते. स्वदेशी परत जाण्यापूर्वी दिल्लीत भेट 
घेण्यास आले असता त्यांनी “भासाचे भाण ” या 
विषयावर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात भाषण केले. 
घरी येऊन दिलेल्या वैयक्तिक आमंत्रणानुसार मी 
व्याख्यान ऐकण्यास गेलो होतो. घरी परत येताना 
त्यांनी हिंदीत सांगितले, “ खडपेकरजी, आप वास्तु- 
कार हें | संस्कृत के अच्छे जानकार हे । भाषाविद्‌- 
वानों को अपेक्षा नाट्यगृहोंपर लिखने का आपका 
अधिकार निस्संदेह बडाही है । ” अर्थात हे माझ्या 
शक्तींना, अनुभवाला व तकंवृद्धीला केलेले आवाहन 
मनात खोल रुजले आणि नांटचशास्त्रावरील पुस्त- 
कांचे मंथन नाट्यगृहांच्या दृष्टीने सुरू केले. आज 
अनेक दिवस पडून राहिलेल्या शब्दबद्ध विचारांना 
निबंधरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. व्यवसाय- 
भिन्नत्वामुळे सातत्यपुर्ण चिंतन व लेखन कठीण 
असल्याने संदर्भासह लेख सजविणे कठीणच जाणार 
आहे. तरीही विचारमंथनाला लेखनिविष्ट करण्याचा 
यथामती प्रयत्न स्वागतयोग्य ठरावा. 

१:२. “भरताचे नाटथशास्त्र' या शब्दद्दयात 
“भरत आणि ' नाटय” हे दोन्ही महत्त्वाचे शब्द 
आहेत. त्यांपैकी ' भरत ' हे व्यक्‍्तिनाम आहे. “नाटय' 
हे विषयनाम आहे. या दोन्ही शब्दांची उत्पत्ती, 
वापर, रूढार्थ यांबद्दल विद्वानांत मतभिन्नत्व आहे. 
त्यामुळे ग्रंथनिविष्ट विद्वत्ता, ज्ञान, विश्लेषण, 
निवेदनपद्धती यांबद्दल दृढ निष्कषं काढणे कुणासही 
जडच जाते. भरत हे मुनी होते कौ युगप्रवर्तक 
क्षी होते, ते एकच होते को एकाच काळाचे अनेक 
पुरुष होते, की नृत्य, नाटक, अभिनय, संगीत, ताल, 
वाद्य आदींवर परंप्रेने जगणारे कलाजीवी कलाकार 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भरताचे नाट्यश्यास्त्र आणि नाटयगृहे 


होते हे तर्कनेच ठरवावे लागते. हेही करण्याचे 
कारण भरताचा इतिहास वा जातकुळी शोधण्याचा 
प्रयत्त झालेलाच नाही व तो शोधण्यात भूगोलाचे 
म्हणजे भरत ज्या जानपदात जन्मला, वावरला, 
वाढला व नावारूपाला चढला तेथील हवामानाचे, 
राहणीचे, समाजाचे चित्रण शोधण्याचा प्रयत्नही 
झाला असावा असे नाटयशास्त्रावरील इंग्रजी, 
मराठो, हिदी व संस्कृत पुस्तके चाळताना आढळलेले 
नाही. 

“ नाटय ह्याही शब्दातून निश्‍चित ' अभिनय ' 
हा एकच अथं उद्भवत नाही, असे कोशकार सांग- 
तात. भारतीय संस्कृतकोशाच्या चोथ्या खंडात 
याचा ऊहापोह “नाटक या शोषंकाखाली करण्यात 
आला असून नृत्य आणि नृत्यांतर्गत अंगविक्षेप व 
अभिनय हे अर्थ “' नाट्य ' या शब्दाशी नट॒ 
धातूमुळे निगडित झालेले आढळतात. स्वतः भरत 
( म्हणजे असा कुणी मुनी वा आचाय आहेहे 
मानून ) “ त्रैलोक्यस्य अस्य नाटयम्‌ भावानुकोतं- 
नम्‌ ” अशी व्याख्या करतो तर सागर नंदी नावाचे 
आचार्य “ अवस्था या तु लोकस्य “ असं म्हणून 
त्रैलोक्यावरून 'मर्त्य' लोकात आणतात आणि 
इहलोकीच्या मंडळीचे सुखदु:ख-जात भाव अभि- 
नयाद्वारे मांडणे म्हणजे नाटक होय असे सांग- 
तात. भरतमुनी दुसर्‍या एका ठिकाणी “' देवता, 
राजे, मनुष्य व लोकप्रसिद्ध महात्मे यांचे पुर्वे- 
वृत्ताचे अनुकरण म्हणजे नाटक ' अशीही व्याख्या 
करतात. या साऱ्या प्रकारांचा, व्याख्यांचा, जो 
बृहत्‌ विस्तार * नाटयश्शास्त्र ' या ग्रंथात झाला 
आहे, त्यात ' नाट्य-गृहू ' या शब्दाशी क्वचित 
संबंध आलेला आढळतो. आपल्या लेखाच्या मर्यादा 
“ नाट्य-गृह ' या शब्दाशी निगडित असल्याने 
“झरत ही जाती को ' व्यक्‍ती ', भरत इसवी 
सनापूर्वी रेऱ्या किवा ३र्‍्या शतकात झाला कौ 
ख्शिस्तोत्तर दुसर्‍्या-तिसर्‍या शतकात झाला व त्याचा 
नाटयशास्त्र ग्रथातील प्रतिपादनांवर काय व किती 
परिणाम होतो हे थोडक्यात पाहावे लागेल. कारण 
त्याविना नाटयगृहचर्चा असंभव ठरेल. 

१:२३. भरताने “ चार वेदांच्या बंधनात राहून 
समस्त समाजाचे मनरंजन कठीण आहे, यासाठी 
सर्व समाजघटकांसाठी म्हणून चार वेदांतुन चार 


२७ 


अंगे घेऊन ' नाटयवेद ' या .पाचव्या वेदाची 
निर्मिती ब्रह्मदेवाने केली ” असे सांगितल्याचा 
दाखला ग्रंथात मिळतो. अर्थात ग्रंथ याचा अर्थ 
गुरुमुखातून शिष्य, श्रवण, मननपद्धतीने परंपरा- 
गत शब्दांचे रूप-प्रगटीकरण असाच घ्प्रावा लागतो, 
कारण ताडपत्र किवा भूजंपत्रावरून सूचिबद्ध 
झालेले साहित्य वा लेख अत्यंत अल्प प्रमाणात 
सापडतात. 

तेव्हा लिपीबद्ध किवा अक्षरबद्ध ग्रंथांचा काळ 
हाच त्या ग्रंथांच्या “ अविदवसनीयतेचा जतनकाल ” 
मानावा लागतो. ग्रंथाच्या भाषेच्या अनुषंगाने 
त्याचा निमितिकाल ठरविताना या बाबीवर विशेष 
चोकस दृष्टी ठेवणे भाग पडते. ' नाटयशास्त्र ' या 
ग्रंथाची अशी पाहाणी करताना दुसर्‍या अध्याया- 
बाबत अनेक गोष्टी सदोष वाटतात. त्याची कारणे 
पुढीलप्रमाणे आहेत. 

१:४. नाटबशास्त्रात नाट्याच्या अनेक अंगांचे 
विवरण अत्यंत तलस्पर्शी पद्धतीने केलेले आढळते. 
प्रास्ताविकाचा पहिला अध्याय व प्रेक्षागृहलक्षणांचा 
दुसरा अध्याय अनुक्रमे १९६ व ११५ इलोकांचे' 
आहेत. त्यानंतर रंगदेवतपुजनाचा विधी सांगणारे 
१०४ इलोक आहेत. परंतु नृत्य, नाटय, भाव, अभि- 
नय या प्रकरणांत हो संख्या फार मोठी होत जाते. 
तांडव (३२१), पूर्वरंग (२१५), रसविकल्प व 
भांवव्पंजना (२०७), उपांगविधान ( १७२ ), 
हस्ताभिनय (२०७), चारी विधान व उपांगे 
(१००), मंडलविधान (५७), गतिप्रचार (२२६), 
प्रवृत्तिधमव्यंजन (८३), वाचिकाभिनय व छंद 
( ११९ ), वृत्तविचार ( १६९ ), वागभिनय 
(१२३२), दशरूपाविधान (१५४), तसेच कृती व 
उक्तींबाबत, गायना, वाद्या, तालाबाबत सुक्ष्म 
विवेचन अध्यायांतून केलेले आढळते. एकूण छत्तीस 
अध्यायांचा हा ग्रंथ पहिले दोन अध्याय सोडल्यास 
देशकालातीत विषयांना वाहिला आहे. त्यामुळे 
त्याचा एकजिनसीपणा, उपयुक्तता वादातीत ठरते. 
परंतु पहिल्या अध्यायात ब्रह्मा, इंद्र, विष्णू , देवेन्द्र, 
राक्षस अशी उदाहरणे आल्याने प्रत्यक्षापेक्षा कल्पि- 
तावर अधिक अवलंबून राहाणे भाग पडते. तर 
दुसऱ्या अध्यायात नाट्यगृहांची लक्षणे सांगताना 
भरत स्वानुभवाचे बोल न सांगता देवांचा स्थपती. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रट 


* विश्‍वकर्मा ' याच्याकडे बोट दाखवितो. या 
विश्वकर्म्याचे नाते सांगताना व परिचय करून 
देताना * दीपा्णव' या मंदिरशिल्पविषयक ग्रंथाचे 
पुरोवाचक भारतीय विद्याभवनचे संस्थापक के. 
कन्हैयालाल मुन्शी म्हणतात, “ पुराणो प्रमाणे भग 
कइषीना भाणेज अने प्रभास ना पुत्र ' विश्वकर्मा * ए 
प्रभाशंकर भाई सोमपुरा ना मूळ पुरुष गणाय छं '- 
मूळ ग्रंथ विश्‍वकर्मा ना नामे छे. पण ग्रंथनी भाषा 
एटली प्राचीन जणाती नथी ! केटलीक पारिभा- 
पिक संज्ञा ओ प्राकृत के देश्य जेवी लागे ह, ते 
जोतां... दीपार्णव बारमी-तेरमी शताव्दी थी आगळ 
ना समय मां मुकाय तेम लागतू नथी ” म्हणजे 
* दोपार्णव ' या मूळ ग्रंथाचा गाभा संस्कृत आहे व 
तो ' विश्वकर्म्याचा ! मानला जातो. त्याची भाषा 
पाहाता १२ व्या, १३ व्या शतकांमागे फारसे जाता 
येणार नाही ! 

आता जर विश्‍वकर्मा भूगूचा भगिनीपुत्र व प्रभास 
क्रषीचा पुत्र असेल तर त्याचा मागोवा घेणे ऐंति- 
हासिक दृष्ट्या कठोणच आहे. तेव्हा तके आणि 
भौतिक साधनांनी विश्‍वकर्म्याची सांगड भरताशी 
घालणे सहायक होईलसे वाटत नाही. “ दीपार्णव ' 
या ग्रंथाचे संपादन करणारे ' सोमनाथ ' मंदिराच्या 
पुनरुद्धाराचे स्थपती के. प्रभाशंकर सोमपुरा हे परं- 
परागत स्थपती होते व त्यांनी आपल्या संग्रही 
असलेल्या संस्कृत पोथ्यांवरून वास्तुशिल्पविषयक 
ग्रंथांचे संपादन करून त्यास आपले गुजराथी भाष्य 
व अर्थ जोडले आहेत. आपण संस्कृतचे विधिवत्‌ 
अध्ययन केले नसल्याने संस्कृतचे दोष राहून गेले 
आहेत, विद्वानांनी ते सुधारण्यास पुढे यावे असे 
त्यांनी आवाहन केले आहे. गुजराथी भाष्याच्या व 
अर्थाच्या अनुरोधाने असे दोष शोधणे शक्‍य आहे हे, 
त्यांचाच दुसरा ग्रंथ “ विशवकर्माविरचिते वास्तु- 
विद्यायाम्‌ “ वाचताना लेखकाला अनुभवास आले. 
तेव्हा “ नाटयगृह ' शिल्पाविषयीचा “ नाटय- 
शास्त्राचा दुसरा अध्याय ' किती उपयुक्‍त वा विउव- 
सनीय आहे याची चर्चा यापुढील परिच्छेदांतून 


करणे उचित ठरेल. 
२. इतिहास व भूगोल यांचा उपयोग 

२: १. नाटयश्ास्त्राचा लेखक “भरत? हा एक 
व्यक्‍ती होता हे स्वीकारल्यानंतर त्याचा इतिहास 


अनुक्रमणिका 


नेवभारतें 


ऑगस्ट, १९८५ 


वा कालखंड पाहाणे, ठरवणे अटळ होऊन बसते. 
भारतातील सांस्कृतिक संपन्नतेची जात अशी आहे, 
को तीत पूर्वपीठिका पौराणिक किवा प्रार्गैति- 
हासिक काळात शोधावी लागते. भूजपत्रे, ताडपत्रे, 
शिलालेख, नाणी व ताम्रपत्रे यांच्या पुर्वीचा हा 
काळ असल्याने गुर्मुखातून कानावाटे स्मरणात 
पोहोचणारे विचार पुढिलांनी पून:स्मरणात रुज- 
वायचे व त्यांना लेखनिविष्ट होण्याची वाट पहा- 
यची. प्रत्यक्ष लेखनविद्या दृढमूल झाल्यावर या 
सूत्रांना इलोकबद्ध ग्रंथाचे रूप लाभायचे ! अशा 
स्थितीत भरभक्कम आधाराविना तर्कावर भिस्त ठेवून 
कामं चालायची ! पुर्वसुरींनी असं म्हटलं आहे- 
त्यांच्या पुर्वी होऊन गेलेल्यांचा असा दाखला आहे- 
पण पुरावे अद्याप हाती नाहीत किवा नष्ट झाले 
असावेत अशा स्वरूपाच्या ग्रंथनिविष्ट विधानांच्या 
आधाराने चर्चा पुढे चालवायच्या. लेखकालाही 
त्याच मार्गाचा अवलंब करावा लागणं अपरिहाय 
मानावं हे उचित ठरेल. 

२:२. भरतमुनींच्या काळाबाबत विद्वानांनी 
४५० ते ५०० वर्षांचा अवधी पूर्वोत्तर सीमा म्हणून 
ठरविला आहे. इसवी सनापूर्वी २-२॥ ज्ञे वषे ते 
स्त्रिस्तोत्तर तिसरे शतक हा काल ग्राह्य मानला 
आहे. भरताचा उल्लेख दुसऱ्या अध्यायात येतो तो 
प्रश्‍नोत्तररूपाच्या सुरुवातीच्या इलोकांनीच ! 

भरतस्य वच: श्यृत्वा प्रत्यूचुमुनयस्तदा । 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामो यजनं रंगसंश्रयम्‌ 
॥ १ ॥ 
अथवा या: क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पुजनम । 
भविष्यऱ्ि: नरे: कार्य कथं वे नाटयवेद्मनि 
॥२॥। 
ह्या दोन इलोकांत, स्वत: ' मुनि 'पदाला पोहो- 
चलेल्या शिष्यांनी भरताला विचारले की, “ आम्ही, 

नाट्यगृहाच्या बाबर्त 'डळीं्न 

कोणती कामे किवा सी आलल क. 
रावे नि कोणत्या 
प्रकारचे पुजन करावे, त्याचे लक्षण काय' असावे ते 
आम्हाला सांगावे !” आता ' भगवत्‌ ' पदाला योग्य 
भरत हा आश्रम-पती होता व तो आपल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


भरताचे नाटयक्षास्त्र आणि नाटबगृहे 


हे होते व त्यांच्या शिष्यांनी चौकसपणा दाखवला 
म्हणून त्यांना काहीतरी सांगणे अटळ झाले अन्‌ 
म्हणूनच ' वास्तुविषयक माहिती ' देण्यास भरत- 
मुनींना शिष्यांनी प्रवृत्त केले. तेही पुजनविधी व 
रंगभूमीवरील संबद्ध अन्य विधी सांगा या विनंतीने ! 
आणि त्यावर उत्तर देताना भरतमूनी म्हणाले, 

“ देवदेवतादी दिव्व्यांचे सारे काही मनोत्सूजनाने 
घरा-वनांत वनू शकते- “ अगदी केली इच्छा कौ 
झाले साकार ! “' असे.- पण माणसांना मात्र यत्न- 
पुर्वेक लक्षणांच्या अनुरोधाने साऱ्या कृती कराव्या 
लागतात. तेव्हा “ नाट्यमंडप ' ( नाट्यगृह ) कसा 
उभारावा आणि त्यावेळी कोणत्या देवतांच्या पुजा 
योजाव्यात हे मी तुम्हाला सांगतो ! '' पण नंतर 
मात्र स्वत:चं काहीही न सांगता भरतमुनी “बृद्धिमान्‌ 
विवकर्म्याने प्रेक्षाग्हे तीन प्रकारची शास्त्रानुसार 
बनवावी असे सांगितले ” असल्याचे म्हणतात ! 

आणि इथूनच इतिहास आणि भूगोलाचे महत्त्व 
तपासण्याची निकड भासू लागते. 

आमचे इतिहासाचे दाखले आणि नावे आम्हाला 
कालापेक्षा पुराणांकडे नेतात, काव्यांकडे नेतात; 
परंतु शतकानुगामी नोंदीकडे नेत नाहीत. कारण 
स्वतःचे नाव शक्‍यतो कृतीत न गोवणे व आपला 
काल न वणेन करणे ही परंपरा आहे. त्यामुळे सत्य 
व कल्पित यांच्या सीमारेषा पुसट होत जातात व 
काही भक्‍कम पुरावे वा आधार हाती लागत नाहीत. 
आता नाट्य ही 'कला' आहे व वास्तुविद्या ही 
' विद्या' आहे असे आपण म्हणतो आहोत. त्या दोन्ही 
दव्दांची व्याख्या शुक्राचार्यांनी केली असल्याचे 
: सोमपुरा ' आपल्या ' वास्तुविद्यायाम्‌ ' या ग्रंथाच्या 
प्रस्तावनेत म्हणतात. तो श्‍लोक असा- 

७) विद्या हि अनेकाइच, कलाः संख्यातुं नेव 

शक्‍यते । 
विद्यासख्या तु द्वात्रिशत्‌, चतु:षष्टि कला: 
स्मृता: । 


परंतु तेवढ्यावरच न थांबता त्यांनी ' कला 
आणि कलावंताच्या जाती यांचे स्पष्टीकरणदेखील 
केलेले आहे. 


) पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया 
यांयां कलां समाश्रित्या.. 


भिर्येत्कलाभेदस्तु जायते । 
,जातिरुच्यते ।। 


ज्र 

अद्या * कला ' आणि विद्या मधील मूलभूत 
फरक किंवा अंतर दाखविताना शुक्राचा्यही अस्पष्ट 
नाहीत. 

(, ) यद्‌ यद्स्याद्राचिकं कर्म तद विद्याईभि- 

संज्ञकम्‌ । 

मूको$पि यत्कत॑ कलासंज्ञ तु 

तत्स्मृतम्‌ ।। 

इतक्या थोड्या व स्पष्ट शब्दांत कला आणि 

विद्यांची व्याख्या सांगणाऱ्या शुक्राचार्यांचा काळ 

आपणास ठरवता येत नाही ! त्यामुळे पिढ्या मोजून 

मागं जाणंही अशक्‍य होतं, आणि तरीही आमचा 

सांस्कृतिक वारसा व ऐतिहासिक पृष्ठभूमी पुरवणारा 
शुक्राचाये आम्हाला तकसंगत वाटतो. 

२: २. विश्वकर्मा यांचा आधार घेणारा भरत 
जरी त्याला देवांचा स्थपती म्हणत असला तरी 
त्याची पूर्वपीठिका शोधण्याचा प्रयत्न सोमपुरांनी 
केलेला आहे. भारतात शिल्प-स्थापत्याचे जाणकार 
असलेल्यांचे समुदाय- किवा जाती चार . मानल्या 
जातात. पर्चिम भारतात सोमपुरा, पुव भारतात 
महाराणा किंवा महापात्र, महाराष्ट्रात पंचानन 
आणि द्रविड देह्यांत * विराट विदव ब्राह्मण हे 
वातुविद्येचे आचार्य मानले जातात. स्थापत्यकर्म 
करणारे स्थपती म्हणून ओळखले जात असले तरी 
त्यांचेही स्थपती, सूत्रधार, तक्षक आणि वधंको असे 
उत्तरदायित्वाप्रमाणे चार भेद होतात. आजच्या 
भाषेत यांना इंजिनीअर, सर्वेयर, ड्राफ्टस्‌मन व 
मॉडेलर असं म्हणता येईल. ड्राफ्टस्‌मन व सर्वेयर 
हे संकल्पनाच्या कामी स्थपतीचे चित्रण साकार 
करण्यासाठी मदतनीस बनतात. सूत्रधार सुताच्या 
दोऱयांनी जमिनीवर आखणी करतो. यातील स्थपती 
किंवा शिल्पी या अग्रस्थानी असलेल्या व्यक्‍तीला 
* मास्टर क्राफ्ट्सुमन ' अशी संज्ञा आंग्ल वास्तु- 
इतिहासकार देतात. 

विश्वकर्मा ही व्यक्‍ती नसून * जात ' आहे याचा 
आणखी पुरावा ' विश्वकर्मा ' निरनिराळया युगांत 
निरनिराळ्या वेळी अवतार घेतो असे पुराणांमधील 
उल्लेखांवरून जाणवते. हा अष्टवसूंचे आजोबा 
(मातेकडून) - मातामह- प्रभास यांचा पुत्र अस- 
ल्याचा उल्लेख आढळतो. तर दुसरा उल्लेख भूगूच्या 
' दोहित्र ' नात्याचा आहे. या विश्‍वकर्म्याचं रूप- 


शक्‍्तो 


वेव 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


३० 


वर्णन “ पाचमुखी व दशभुज ' असल्याचे वसिष्ठ- 
पुराण सांगते. परंतु वास्तुशास्त्राच्या ग्रंथात त्याचे 
वर्णन एक-मुख, त्रिनेत्र व चतुर्भुज असे आहे. आज 
कारागिरांच्या जमातींतुन पुजल्या जाणाऱ्या विरव- 
कर्म्यांचे चित्र याच वर्णनाप्रमाणे आढळते. त्याला 
ब्रह्मदेवाचा अवतार म्हणतात ! पद्मपुराण, स्कंद- 
पुराण व तंत्तिरीय स्मृतीत त्याची पाच मुखे व 
दशभुजा हेच स्वरूप ग्राह्य मानून पाच मुखांतून 
पाच मानसपुत्रांना जन्म देऊन त्यांना पाच प्रकारची 
कामे त्याने नेमून दिली आहेत. ही कामे पुढील- 
प्रमाणे आहेत : मनूला लोहकमं, मयाला काष्ठकर्म, 
त्वष्टा याला तास्रकर्म, शिल्पी याला पाषाणकर्म व 
देवज्ञ तक्षकाला चांदी-सोन्याचे काम सांगितले 
आहे. महाराष्ट्रातल्या जातीत त्वष्टाकासार अथवा 
तांबट ही जात आहे. तर उत्तर व मध्यभारतात 
सुतार या अर्थी वापरले जाणारे शब्द तक्षक व 
वर्धेकी यांच्या जवळ जाणारे असून अनुक्रमे ' तरखान' 
व * बढई' असे आहेत. यावरून 'विदवर्कर्मा ' 
म्हणवणाऱ्या पाच तिर्माण-क्षम जाती थोड्याफार 
फरकाने सर्वत्र आढळतात. पंचाल किवा पांचाल हे 
त्याच प्रकाराचे गुजर अभिधान असावे असे जाण- 
वते ! 


विइवकर्म्याची “ व्यक्‍ती ' म्हणून नोंद करणारे 
उल्लेख “ अपराजित पृच्छा ' या ग्रंथात आढळतात. 
मात्र यात पाचाचे चार पुत्र झाल्याचे आढळते, 
शिवाय त्यांना दिलेले ज्ञान वेगवेगळ्या विषयांचे 
आढळते. वेशिष्ट्य हे कौ या मानस पुत्रांना चार 
नावेही आहेत. 


“ जय " नावाच्या मानस पुत्राला शिल्प स्थापत्त्य, 
लिंग-पीठ, प्रतिमा निर्माण, भवन, राजगृह, मंदिर, 
जलाशय किवा कुण्डे, किल्ले अथवा दुर्ग, तट व 
गोपुरे किवा प्रवेशद्वारे आणि नगरे यांचे ज्ञान दिले. 
प्रश्‍नोत्तररूप अश्या या ज्ञानसत्राचा आकार चोवीस 
हजार इलोकांएवढा मोठा होता. 


' विजय ' या मानस पुत्राला नृत्य, गीत, वाद्य, 
ताल, हास्य, लास्य, तांडव नृत्य, सप्तस्वर, सहा सवन 
व छत्तीस रागिणी यांची माहिती दिली. या वारा 
हजार इलोकांच्या रचनेची ओळख पुढे ' भरता 'च्या 
नावाने जगाला झाली. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


* सिद्धार्थ या पुत्राला तालू, कंठ, स्वर, शास्त्र, 
गणित, ज्योतिष, व्याकरण, अलंकारसहित छंद 
आणि मोक्षसाधनेचा मार्ग यांची माहिती सांगितली. 

' अपराजिता 'ला वास्तुझ्यास्त्राचे ज्ञान दिले. त्यात 
व जयाच्या विषयात फारसे अंतर नसले तरी तो 
वास्तुविशेषज्ञ होता असे म्हणता येईल. अडीचशे 
अध्यायांत वास्तुशास्त्राचे ज्ञान ग्रथित करणारा 
“ अपराजित ' हाच तर विःवकर्मा नसेल ना ? अज्ली 
शंका या संदर्भावरून येऊ लागते. तसेच ' भरत ' 
आणि ' विश्वकर्मा ' एकमेकांचे भाऊच ठरतात 
आणि पुराण त्यांना विश्‍वकर्मा या आचार्याचे चार 
मानस पुत्र म्हणतात. कदाचित हे चारहीजण पुत्र- 
समान शिष्य असतील. विइवकर्म्याचे वसतिस्थान 
किवा आश्रम उत्तर प्रदेशातील हिमालयाच्या देवदार 
वृक्षांच्या वनातील गुंफा होती असे ' अपराजित 
पृच्छा ' सांगते ! म्हणजे इथे इतिहासाला भूगोलाचा 
ओझरता स्पर्श होतो आणि त्यामुळे “ थंड प्रदेशातून 
आर्य आले ते हिमाल्याच्या कुशीत स्थिरावले व 
त्यांनी तेथेच आपली ग्रंथरचना केली ” या गहीत 
कल्पनेचा पाठपुरावा केला गेला हे आपोआप प्रकट 
होते. म्हणजे विश्वकर्मा हा आर्य होता असे मानणे 
उचित ठरते. 

२: ३. वरील परिच्छेदांत विशवकर्म्याचा मानस 
पुत्र 'विजय' हाच पुढे भरत नावाने प्रसिद्धीला 
आला हे विधान स्वीकारायचे ठरल्यानंतर भरताचो 
भूमी व आश्रमस्थली देवदार-वनातील हिमाल्या- 
तील एखादी वस्ती ठरवावी लागते व त्यामळेच 
त्याचा कालखण्डही स्त्रिस्तपु्वे दुसऱ्या, तिसऱ्या 
शतकात मानावा लागतो. नाट्यशास्त्रात वणं, शब्द, 
ध्वनी, रसचर्चा या साऱ्या अंगांचा परामर्ष आल्याने 
भरताला पाणिनीच्या उत्तरकालीन मानले जाते; 
परंतु विशवकर्म्याचा तृतीय मानस पुत्र सिद्धाथे याला 
तेच ध्वनिविज्ञान व व्याकरण सांगितल्याची नोंद 
पाणिनीनंतर सिद्धाथ झाला कौ आधी यासंबंधी 
संभ्रम उत्पन्न करते. शिष्यगुरुपरंपरेत दोघांच्या 
वयातील अंतर दोन पिढ्यांहून अधिक धरणे कथन 
व श्रवणपरंपरेला काटशह देऊ शकते. 
विश्‍वकर्म्याचे व भरताचे साहचर्य सिद्ध 
दोघांच्या वयातील अंतर २५ ते 
ताणणे शक्‍य होत नाही. 


त्यामुळे 
करण्यास 
५० वर्षाहून अधिक 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाट्यगृहे 


परंतु भरत हा शिष्य मानला तर त्याची जन्मभूमी 
हिमालयाच्या तराईत न धरता अन्य ठिकाणची 
होऊ शकते. आणि मग भूगोलाच्या प्रश्‍नाच्या 
अनुषंगाने संदर्भ शोधावे लागतात. हे संदर्भ आप- 
ल्यास सापडतात ते केवळ दुसर्‍या अध्यायात ! 
आणि त्यांचा अर्थ लावताना नाटयश्शास्त्राचा कर्ता- 
उद्गाता-मुनी किवा आचार्य “भरत ' आर्येतर 
संस्कृतीचा असावा अशी शंका डोकावू लागते. तो 
कदाचित योग्य गुरूच्या शोधात विश्‍वकर्म्याकडे 
उत्तरेत गेला असावा व तिथेच त्याची भेट सिद्धार्थाशी 
झाली असवी. अर्थात हे सारे तकेच आहेत! कारण 
* सिद्धार्थ' हे बुद्धाचे नाव आपल्याला परिचित आहे. 
त्याचा कालखंडही इसवी सनापूर्वी ५६७- ४८० हा 
मानला जातो. तेव्हा भरताला तेवढे मागे न्यावे 
लागेल. शुद्धोदनाचा पूत्र लुंबिनी येथे म्हणजे हिमा- 
ल्याच्या तराईत जन्मला होता व त्याचा विद्यागुरू 
आचाय विश्वामित्र होता असे * ललितविस्तारा त 
नोंदले आहे. 


तेव्हा क्रषि-मुनींच्या कुलाचा शोध घेण्याचा नाद 
सोडून त्यांच्या भमीचा-जन्म व करमंभूमीचा-शोध 
घ्यायला भूगोल उपयोगी पडतो. जात आणि प्रांत 
यांना आज फार वेगळें अर्थ व महत्त्व आले अस- 
ल्याने जात विचारणे शक्‍य नाही. प्रांताचा शोध 
घेणे प्रादेशिक व संकुचित मनोवृत्तीचे ठरेल. मग 
याची आवश्यकताच काय असाही प्रश्‍न उभा राहील. 


नाट्यगृह, नाटयमंडप, नाट्यमंच, आसन या 
साऱ्या वास्तविक बाबी आहेत. त्यांना घडवि- 
ण्याला साधने नि सामग्री यांची नितांत आवश्यकता 
आहे. स्थानीय सामग्रीच्या वापरातून या वस्तूंची व 
वास्तूंची निर्मिती झाल्यास ते अधिक योग्य मानले 
जाते. 

नाट्यगृहनिमितीसाठी दुसर्‍या अध्यायात जी 
विधाने केली आहेत आणि विधी सांगितले आहेत 
त्यांच्या संपादनासाठी व समापनासाठी ज्या पुजा- 
सामग्रीचा, दानवस्तूंचा व भोग्य वस्तूचा उल्लेख 
केला गेला आहे त्यावरून ' अरत ' किवा त्याच्या 
नावाने दुसरा अध्याय सांगणारा विश्‍वकर्म्यांचा 
उत्तराधिकारी याचा प्रदेश साकार होतो. नेमकी 
याच गोष्टीची दखल विद्वानांनी घेतलेली नाही, 


अनुक्रमणिका 


३.१ 


२:४. भरताच्या संबंधी नाटयशास्त्राच्या पहिल्या 
अध्यायात एक वेगळाच उल्लेख आढळतो. नाटयवेद 
तयार झाल्यानंतर ब्रह्माने देवेंद्राला प्रार्थना केली, 
“मी हा नाटयवेद तयार केला आहे तो समजण्याला' 
योग्य अश्या देवांची आपण योजना करावी. हे देव 
कुशल, प्रगल्भ, विदग्ध, जितश्रम असावेत नि त्यांना 
ह्याची शिकवण द्यावी. ” ते ऐकून भगवान इंद्र 
म्हणाले, “ ब्रह्मदेवा ! हे देव याचं ग्रहण, धारण, 
ज्ञान आणि प्रयोग करण्यास अयोग्य आहेत; त्यापेक्षा 
हे ब्रती, वेदगुह्य जाणणारे मुनीच अधिक योग्य 
आहेत. ” इंद्राचे हे बोलणे ऐकल्यावर ब्रह्मदेव 
म्हणाले “ भरता, तुझ्या शंभर पुत्रांसह तूच या 
वेदाचा धारणकर्ता आणि प्रयोगकर्ता हो !” या 
इलोकांनी भरताच्या कुटुंबकबील्याची .वेगळीच 


ओळख करून घेणे भाग पडते. भरताचा काळ 
ठरविण्यास तो महाभारतोत्तर होता एवढं 


म्हणता येईल; कारण शतकोौरव-धातेराष्ट्र-विचार 
हा महाभारतात साकार झालेला दिसतो. पण भरत 
हा आश्रमवासी आचाय होता व हे शतपुत्र त्याचे 
पात्रताप्राप्त आचायंकुलाचे शिष्यच असावेत असा 
अर्थ काढणे योग्य ठरते. ब्रह्मदेवाच्या मुखात हा 
उल्लेख आल्याने ते ब्रह्मवाक्य मानण्याची आवद्य- 
कता नसावी. पण “ अंतर्गत ' लेखनाचा दाखला 
म्हणून पहिल्या अध्यायातील १९ ते २५ हे इलोक हे 
भरताचे रूप स्पष्ट करण्यास व नवीन स्वरूपाची 
ओळख करून देण्यास योग्य वाटले म्हणून “अर्था'ने 
सांगितले इतकेच ! 

२:५. भरताप्रमाणेच नाटयगृहशिल्पासाठी भरत 
ज्याचा आधार घेतो त्या विद्ववकर्म्याची वास्तुश्यास्त्र- 
पुरुषांची नामावली व परंपरा निरनिराळया ग्रंथांत 
वेगवेगळी आढळते. मत्स्य पुराणात अठरा जणांचो 
नावे आहेत आणि बृहत्संहितेत सात जणांची नावे 
आढळतात. ते सात जण म्हणजे मन्‌, पराशर, 
काइयप, भारद्वाज, प्रल्हाद, अगस्त्य आणि माकडेय 
हे होत. तर “ विदवकर्माप्रकाश ' ग्रंथात शिवाने हे 
वास्तुशास्त्र पराशराला, पराशराने बृहद्रथाला आणि 
बृहद्रथाने विश्वकर्मा याला दिले असा उल्लेख आढ- 
'ळतो ' वास्तुकोतुक ' या ग्रंथात वास्तुशास्त्र प्रवर्ते- 
कांची नामावली वेगळीच आहे. त्यात शौनक, राम, 
रावण, परशुराम, हरी, गालव, गौतम, गोभिल, 


। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रर 


वेध्याचाय, गच्छवेक्ष, मयपुत्रत, कातिकेय आणि 
च्यवन हे आढळतात. वृहत्संहितेत हा विषय वराह- 
मिहिराने हाताळला असला तरी तो ३ते ७व्या 
दठातकातील असल्याने त्याचा संबंध नाटयशास्त्र- 
प्रवतेक भरताशी जोडणे सत्यापलाप व कालविप- 
र्यास ठरेल. पण यांतील एकाही नावाला ऐतिहासिक 
मानले तर त्याच्या कार्यक्षेत्राचा भगोल शोधणे 
अशक्यप्राय ठरते व म्हणूनच भौगोलिक निकषा- 
साठी दुसऱ्या अध्यायाच्या विधि-विधान *लोका- 
तच सामग्री शोधावी लागेल. ती सामग्री 
धन व भोग्य वस्तूंच्या ख्पाने आपणास गवसते. 
पण ते करण्यापुर्वी आपणाला दुसऱ्या अध्यायाची 
संक्षेपाने ओळख करून घ्यावी लागेल. 
३. दुसरा अध्याय 

३:१. या लेखनाचा मुख्य विषय ' नाटचगृहे ' 
अथवा '* रंगमंदिरे ' हा असल्याने व त्याची वास्तु- 
शास्त्रानुसार रचनाविधी व विधाने ज्यात सामावली 
आहेत असा हा एक अध्याय या नाटयशास्त्र ग्रंथात 
आल्याने या अध्यायाच्या विशेष अध्ययनाची 
आवश्यकता वाटते. भरताच्या नाट्यशास्त्रात तो 
भाग आला असल्याने त्याचे कतेत्व भरताकडे जात 
नाही ही वस्तुस्थिती अनेक भाष्यकार विसरले 
आहेत. कारण स्वतः भरतानेच “ आदरणीय वास्तु- 
शास्त्राचार्य विश्वकर्मा यांनी दिलेल्या पद्धतीने मी 
नाट्यवेश्‍्माची प्रमाणे सांगतो ” असे म्हटले आहे. 
या अध्यायाचा अर्थ लावताना प्रत्येकाने आपापला 
विचार मांडला आहे. अगदी कं. गोदावरी केतकरां- 
पासून तर वाराणसीय संस्कृत विद्यापीठाच्या 
करुणापती त्रिपाठी, हिदू विदवविद्यालयाच्या रेवा- 
प्रसाद द्विवेदी व दिल्ली नाटयमहाविद्यालयाच्या 
गोवर्धन पांचाल यांच्यापर्यंत. बडोद्याचे श्री. सुव्बा- 
राव हे इंजिनीयर- मराठी साहित्यिक वास्तुशिल्पी 
माधव आचवल यांच्याहीबाबत चर्चांमधून उल्लेख 
सांपडतात. पण प्रत्यक्ष लेख संदर्भास गवसले नाहीत. 
त्यातही वास्तुरचनेबाबत श्री. गोवर्धन' पांचाल 
यांनी अधिक विचार मांडले आहेत व अर्थ लाव- 
ण्याचे प्रयत्नही केले आहेत. पुण्यातील एक विद्वान 
डॉ. तारळेकर यांच्याशी नाटथयशास्त्रांतर्गत दुसऱ्या 
अध्यायातील वास्तुविषयक संज्ञांबाबत प्रश्‍न केले 
असता आपण संगीताच्या अंगाने नाटयशास्त्राचा 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


अभ्यास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात 
त्यांचे पुस्तक इंग्रजीत आहे. मीही माझे मतप्रति- 
पादन हिंदी, मराठीत न करता इंग्रजीत करावे 
असा आग्रह श्री. पांचाल यांनी केला होता. 
परंतु मातृभाषेत ज्या विषयावर अत्यंत कमी लिखाण 
आहे त्यावर मराठीतच लिहून काही भर टाकावी 
हा विचार दृढ झाल्याने हा लेख वा निवंध मराठीत 
लिहीत आहे. 

श्री. पांचाल यांचे लेख इंग्रजीवरून अन्य व्यक्‍तींनी 
हिंदीत अनुवादिले आहेत. अनुवादकाच्या भाषा- 
प्रभुत्वाने * नाटयवार्ता ' दवेमासिकाचा ' नाटयशास्त्र' 
विशेषांकामधील लेख मुळापेक्षाही अधिक संदर 
उतरला आहे. याच अंकातील लेखातून विजया 
मेहता, द. ग. गोडसे यांचा उल्लेख “नाट्यकर्मी ' 
या नात्याने त्यांच्या प्रयोगशीलतेमुळे आला आहे. 
हे नामाकर्षण मराठी भाषकांच्या आत्मीयतेपोटी 
आहे इतकेच ! 

२:२. दुसर्‍या अध्यायाचा विस्तार ' चौखंबा ' 
प्रकाशित १९८० च्या आवृत्तीप्रमाणे १०५ इलोकांचा 
आहे. बडोदा आवत्तीत ( सयाजी ग्रंथमाला 
ओरिएंटल सीरीज ) याहून ८-१० इलोक अधिक 
आहेत असे दिसते. इलोकांची भाषा बोजड वा कठीण' 
वाटत नाही. त्यामुळे संस्कृत कोषाच्या मदतीने व' 
सामान्य संस्कृत ज्ञानाने वाचलेले कळते. अर्थात अर्थ 
लावणे व त्यावर भाष्य करणे प्रत्येकाच्या दृष्टि- 
कोणावर अवलंबून राहते. म्हणूनच शिल्पकाराच्या' 
जातीत जन्मलेल्या पांचालांना तसा मोह त्यांच्या 
व्यवसायपरत्वे झाला असल्यास नवल वाटू नये. 
कारण ते नाट्यमंचावरील वस्तू व मंचसज्जा हा 
विषय शिकवीत असत. 

सर्वे अभ्यासकांचा आनंद त्यांना या अध्यायात 
आढळलेल्या नाट्यगृहूविषयक व मंचविषयक 
संज्ञांचा आहे. कारण भाषा-पंडित व रंगमंच-पंडित 
त्यांच्या शोधात होते व नाटयशास्त्राच्या दुसर्‍या 
अध्यायातल्या माहितीवर ' युरेका ! ' म्हणन आपला 
आनंद व्यक्‍तवू लागले असं म्हणावंसं वाटतं. पण 
त्यांनी जर अधिक खोलवर विचार केला असता तर 
त्यांना हा अध्याय एकंदर ग्रंथाला ठिगळाप्रमाणे 
मागाहून जोडला गेला आहे व त्यामुळे भरताला 
व विइवकर्मा यालाही अन्यायच झाला असे वाटले. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


ज्य मराठी विक 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाटयगृहे 


असते. अर्थात हे काव कसे ? असा प्रश्‍न साहजिक 
उभा राहतो. त्यासाठी विदवकर्म्याची निवेदनपद्धती 
व विवेचन यांचा परिचय होणे आवश्यक आहे. तसा 
अभ्यास या मंडळींनी केला नसावा अशी शांका येते. 
कारण विदवकर्म्याला मूळ प्रतिपादनात जागोजाग 
पूजनाची, दक्षिणेची, भोजनाची व ब्राह्मणसंतुष्टीची 
काळजी करावी लागत नाही. अध्ययनाच्या सुरुवा- 
तीला किवा शेवटाला असल्या विधींचा उल्लेख 
करून ते न केल्यास संभाव्य आपत्ती, संकटाचा उल्लेख 
होतो, व म्हणून असं करू नये येवढेच विश्‍वकर्मा 
सुचवितो. * वास्तुविद्यायाम्‌' आणि * दीपार्णव हे 
दोन गुजराथी भाष्यसहित संस्कृत ग्रंथ वाचले असता 
हे स्पष्टपणे जाणवले. 


वास्तूच्या विवेचनात पायापासून छपरापयंत सर्वे 
प्रकारची प्रमाणे-उंची-रुंदी यांची मापे देण्याची 
त्याची प्रथा आहे. नुसती नावे सांगून विश्‍वकर्मा 
थांबत नाही ! दुसर्‍या अध्यायात ही गोष्ट अनृल्ले- 
खाने जाणवते. विश्‍वकर्म्याच्या निवेदनांचा संक्षेप 
करताना त्याने दिलेल्या पद्धतीचा त्याग व्हावा हे 
पटण्यासारखे नाही. तेव्हा नाटयशास्त्राविषयीच्या 
सुंदर सुत्रग्रंथांत नाटयगृहविचार नसावा हे जाणवून 
नंतर हा अध्याय सजवला गेला असावा असे वाटू 
लागते ते यामुळेच ! या अध्यायात वास्तुविचार 
नाही असे नाही. पण तो अन्य बाबींपुढे क्षुद्र ठरेल 
अशा पद्धतीने मांडला गेला आहे. समोर असलेल्या 
ग्रंथाच्या आधाराने आकडेवारीनेही बाब स्पष्ट 
होईल असे वाटते. 


३: ३. नाटयक्षास्त्राचा दुसरा अध्याय पुढील 
क्रमाने इलोकांचा वापर करताना आढळतो. 

या अध्यायाचे पहिले सात इलोक भरताला मुनी 
नाटयवेश्‍्माविषयी व नाटयगृहनिमितीसाठी करा- 
बयाच्या कृत्यांविषयी प्रश्‍न विचारतात या चौकस- 
पणाचे द्योतक आहेत. 


उत्तरादाखळ सांगताना ८ ते ११ या चार 

इलोकांत नाटयगृहांचे प्रकार व त्यांच्या लांबी- 

रुंदीचे प्रमाण सांगितले जाते. यात ज्येष्ठमध्यम व 

अवर किंवा विकृृष्टमध्य, चतुरस्र व त््यश्न असे तीन 

आकारावर आधारलेले प्रकार आहेत. त्यानंतरच्या 

१२ते१६या पाच इलोकांत मापण्याचे भरतकालीन 
त. भो. १ 


अनुक्रमणिका 


३२ 


(पण विदववकर्म्याने माहिती दिली म्हणून विदववकर्मा- 
कालीन ) विविध प्रकार नोंदले आहेत. त्या उप- 
विभागाला प्रमाण-नि्णंय असे नाव आहे. ही प्रमाणे 
विद्वकर्म्याने सांगितली आहेत व तीच तुम्ही ध्यानी 
घ्यावीत. ती नऊ प्रकारची आहेत (हे निवेदन 
भरताने आपल्या शिष्यांना केल्याने वर्तमानकाळी 
आहे ). अणू, रज, बाल, लिक्षा, यूका, यव, अंगुल, 
हस्त आणि दंड अशी त्यांची चढती श्रेणो आहे. 
अंगुल मापापर्यंत आठांनी जाणारी ही मापे एकदम 
चोवीस अंगुलांनी हाताकडे पोहोचतात व नंतर 
चार हातांचा दण्ड होतो. मी याच मापात तुम्हाला 
प्रमाणे सांगणार आहे. 

३: ४. यानंतर सुरुवातीला नाट्यगृहासाठी 
' नाटयवेदम ' हा शब्द वापरणारा भरत ' नाटय- 
मंडप ' हा नवा शब्द स्वीकारतो. मंडप बनवताना 
मर्त्यांसाठी मंडप ६४ हात लांबीचा असावा नि त्याची 
रुंदो ३२ हात असावी, यापेक्षा अधिक मोठा करू 
नये असा स्पष्ट इशारा नाटयकर्त्यांना दिला आहे. 
कारण त्यामुळे अज्ञा स्थानी केलेले नाट्य आपले 
भाव व्यक्‍त करण्यास व प्रेक्षकांपयंत पोहोचविण्यास 
असमर्थ होईल. त्याची कारणे सांगताना म्हटले 
आहे की, मोठ्या गृहात म्हटलेली भाषणे व पाठ 
अस्पष्ट होत जातील त्यामुळे भावनिर्माणासाठी 
लिहिलेले शब्द न ऐकू गेल्याने रस निर्माण करू 
शकणार नाहीत, म्हणूनच मध्यम आकाराचे हे 
* विकृष्टमध्य 'गृहू हेच सोयीचे ठरेल. त्यामुळे 
वाद्य, गेय भाग अधिक श्रवणीय ठरतील. हा सारा 
आहय १७ ते २१ या पाच इलोकांत सांगितला 
आहे. 

आजच्या सुभगश्रवण (अकाउस्टिक) निकषावर 
हो गोष्ट उचित ठरते. कारण ध्वनिक्षेपणाची 
साधने उपलब्ध नसताना नेसरगिक आवाजाची 
श्रवणीयता वक्ता व श्रोत्याच्या दरम्यान असलेल्या 
अंतरानेच ठरवावी लागे. ' हात ' किवा 'हस्त ' वा 
:'कर' या मापाने आजच्या दीड फुटाएवढया 
मापाची अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे ६४% ३२ 
हातांचा नाटयमंडप ९६ फूट > ४८ फुटांचा ठरतो. 
ध्वनिशास्त्रानासार आवाजाची फेक व गती यांचा 
संबंध असतो तसेच घनतेशीही असतो. सामान्यत: 
४० हात अंतरापर्यन्त ध्वनिविस्तारकाविना आवाज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


३ 


पोहोचू शकतो व त्याची श्रवणयोग्यता उणावत 
नाही. म्हणूनच २१ व्या इलोकाच्या उत्तरार्धात- 
“ तस्मात वाद्यं च गेयं च सुखं श्राव्यतरं 
भवेत्‌ ॥ 
असा कारणांसह फलसंकेत केला आहे. आणि 
सांगितले को भूमी प्राप्त करण्यापुर्वी चोखंदळ 
नाटयकर्त्याने भवनाच्या प्रमाणांचे नीट परिशीलन 
करावे व त्याप्रमाणे * नाटयवेश्‍म ' मानुषांच्या 
योग्य मापांचेच बनवावे... त्यानंतर भमिपरीक्षण 
व तिची साफसफाई व गृहाची आखणी यांविषयी 
मार्गदर्शन आढळते. त्यातच आखणी करण्यास योग्य 
मुहुते सांगताना विश्याखा, रेवती व तीन उत्तरा 
नक्षत्रे साधारण बरी असुन, हस्त, पुष्य आणि 
अनुराधा ही नाट्यसंबद्ध कामाला चांगली आहेत 
असे सांगितले आहे. संस्कृत रचनापद्धतीप्रमाणे 
याही दीड इलोकात भाषिक दोष व पादपुरण 
अव्ययांनी अर्थ बदलतो. कारण नक्षत्र शब्द नपृंसक- 
लिंगी असल्याने पुढील पंक्‍तींचे दोष दृष्टीस पड- 
तात. 
* त्रीणि उत्तराणि सोम्यं च विश्ाखापि च 
रेवती ॥ २७ 
हस्ततिष्यानुराधाश्र्व प्रशास्ता नाटयकमणि । 
पुष्यनक्षत्रयोगे तु शुक्ल सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥ २८ 
वरील तीन ओळींत उत्तराणि असल्यामुळे 
सोम्यानि हवे होते. तिष्य या ठळक शब्दाला 
* पुष्य आणि “शुभ ' असे दोन अथ आहेत. 
अनुराधानंतर “ इच ' चुकीचाच वाटतो व पूर्वा- 
पर शब्दसंबंध ध्यानी घेता एकाच ओळीत अनु- 
राधा नक्षत्र न मानता आकारान्त स्त्रीलिंगी शब्द 
का मानला याचे कारण समजू शकत नाही. परंतु 
ही भाषा विइवकर्म्याची आहे असे मानले तर तिच्या 
दोषांविषयी एक महत्त्वाचे विधान इलोकरूपाने 
श्री. सोमपुरा यांनी आपल्या दीपार्णव ग्रंथाच्या 
प्रस्तावनेत दिले आहे तो इलोक असा- 
ज्योतिषे तंत्रशास्त्रे च विवादे वैद्यशिल्पके । 
अर्थमात्रं तु गृह्दीयात्‌ नात्र शब्द विचारयेत्‌ ॥ 
यानंतरच्या साडेचार इलोकांत मापे घेण्यासाठी 
वापऱरायचे सूत्र कशाचे असावे हे सांगून ते न 
सुटणारे, बनवावे असे म्हटले आहे. कारण ही दोरी, 
रज्जू. कित्रा सुत्र अर्ध्यावर तुटल्यास स्वामीचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


(नाट्यदलाचा किवा बांधवणारा ?) मरण निद्चिचत, 
तिसर्‍या हिळ्श्यावर तुटल्यास राष्ट्रावर संकट ओढवेल, 
पाव हिव्श्यावर खंडित झाले तर प्रयोग करणाऱ्याचा 
नाश ओढवेल नि जर मापे आखताना रज्जू हाता- 
तून निसटली तर काहीतरी हानी निश्चित होईल 
असेही सांगितले असून पुढल्या दीड इलोकात नाटच- 
गृहाचे काम सुरू करताना सर्वे व्यवस्था नीट करून 
व दोषसंभव टाळून योग्य तिथी, नक्षत्र, मुहुर्त व 
करण पाहून आणि ब्राह्मणांना तृप्त करून ( तर्प- 
यित्वा ) पुण्याहवाचन करावे असा आदेश दिला 
आहे ( इलोक ३३ ). आतापयंतच्या इलोकांवरून 
तांत्रिक ज्ञान फार अल्प व फापटपसारा अधिक 
असेच हे निवेदन आहे हे ध्यानी येते. ब्राह्मणांना 
संतुष्ट करण्याचा स्पष्ट आदेश ३३ व्या इलोकात 
आढळतो, 


३: ५. तांत्रिक माहिती आणि 
विधी-विधानांची एकत्र चाल 


३४ व्या इलोकापासून प्रामुख्याने “मध्यम! 
म्हणजेच माणसांच्या, सामान्यजनांच्या उपयोगाचे 
नाट्यगृह याच एकमात्र प्रकाराची चर्चा वा माहिती 
सापडते. ती ९६ व्या इलोकापर्यंत विखुरलेली आहे. 
त्या माहिती-विवरणात ब्राह्मणांच्या तर्पणाची वारं- 
वार व्यवस्था केलेली आढळते व त्यात आवद्यक 
अशी रचनाशास्त्रसंवंधी माहिती फार अल्प पदरात 
पडते. 

विद्ववकर्मा हा वास्तुकार होता. त्याने स्वशिष्यांना 
अनेकविध मापे, रचनेची सामग्री, साधने, संधन 
कामाच्या जाती व प्रती यांचा विस्तार केला असता 
तर तो या ग्रंथात शोभून दिसला असता. पण तसे 
झालेले नाही ! या कारणानेच आपल्या तकं कल्पनांचे 
मनोरे बांधणाऱ्या विद्वानांचे कोतुक वाटते. 


पुढील इलोकांची वाटणी वा विभाजन उपांगदृष्ट्या 
करायचे झाल्यास १) रंगगृहू विभाग, २) मण्डप- 
निवेशन, ३ ) भित्तीकम, ४ ) स्तंभस्थापन, 
५) नेपथ्यगृह ६) रंगपीठ, ७) मत्तवारणी, ८ ) 
रंगशीष, ९) दासकर्म, १० ) सुधाकमं, चित्रकर्म, 
११) प्रेक्षकनिवेशन असे करावे लागेल. ह्यातही 
' स्तेभस्थापन ' या विभागात तर्पण आणि दान 
तथा भोजनपान यांना अवास्तव महत्त्व दिले गेले 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास | 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाटचगृहे 


आहे. त्या इलोकांमधून विद्वकर्म्याचा किवा 
भरताचा प्रांत, खाण्यापिण्याच्या सवयी, ब्राह्मण- 
वर्चस्वाची लालसा या गोष्टींविषयी विचार करण्यास 
चितक प्रवृत्त होतो. 

३:५:१. रंग-गृह विभाग या जोड शब्दांनी 
रंग म्हणजे रंगमंच व गृह म्हणजे प्रेक्षागार असा 
एक अर्थ होतो किवा नाट्यगृहाचे विभाजन असाही 
अर्थ होतो. पूर्वी उल्लेख केलेली लांबी व रंदीची 
मापे ६४ हात व ३२ हात यांचे प्रथम विभाजन 
दोन समान हिदश्यांत केलेल्याचा उल्लेख ३४ व्या 
इलोकात आहे. अर्धा हिस्सा प्रेक्षागारासाठी राखून 
उरलेला अर्धा रंगभूमी अथवा मंचाला उपयोगी 
पडण्यासाठी सोडला जातो. पुढचा व पाठीमागचा 
भाग अशा संज्ञा प्रेक्षायार व मंच यांना वापरल्या 
आहेत. यांतील मागच्या भागाचे पुन: दोन भाग 
करावेत. त्यांतल्या पद्चिमेकडच्या भागात नेपथ्य- 
गृह असावे व प्रेक्षागाराकडील भागाचे पुन: दोन 
भाग करून नेपथ्यगृहाकडील भागाला रंगशी्षे व 
प्रेक्षागृहाकडील भागाला रंगपीठ असे नाव दिले 
गेले आहे. याच जागी प्रथम पातळी, “ उंची किवा 
लेवल्स' दर्शविणारी एकमात्र संज्ञा आहे ती म्हणजे 
दविभूमि ही होय व त्याचे मापन परिमाणहस्त व 
अर्धेहस्त असे सांगितले आहे. 

३६ व्या इलोकानंतर २३७ व्या इलोकात शुभ 
नक्षत्र पाहून मंडपाचे निवेशन करावे व त्या वेळी 
दांख, दुंदुभी, पणव, मृदंग व तुर्य यांच्या घोषात हे 
करावे असे म्हटले आहे. अर्थात हा निवेशन शब्द 
जरा घोटाळ्यात पाडणारा आहे. कारण त्याचा 
अर्थाप्रमाणे ' प्रवेश ' असा अथे होतो, पण मण्डपाचे 
निर्माण होण्यापूर्वी हा प्रवेश कशात ! हा प्रश्‍न उभा 
राहातो. तेव्हा ' पाया घालणे ' हा दुसरा संभाव्य 
अर्थ स्वीकारावा लागतो. या सर्व इलोकांचे एक 
देचित्र्य आढळते ते असे की, दोन-दोन ओळींच्या 
इलोकांतील निवेदनांची वाक्ये इलोकमध्यावर संप- 
तात ! शंखदुंदुभींचा उल्लेख ३७ व्या इलोकाच्या 
उत्तरार्धात सुरू होऊन २८ व्या इलोकाच्या पहिल्या 
ओळीच्या अंती “ स्थापनं कार्यमेव च ' | असा 
उल्लेख येतो. ' उत्सार्याणि अनिष्टानि' हा आदेश 
३८ व्या इलोकात दुसर्‍या ओळीत सुरू होऊन २९ व्या 
लोकाच्या पहिल्या ओळीत संपतो ! हे यापूर्वी 


अनुक्रमणिका 


३प्‌ 
कित्येकदा घडले आहे. त्यामुळे ४॥, साडेसात अशां- 
सारखे उल्लेख यापूर्वी वाचल्याचे स्मरत असेल. 
३८-३९ च्या दोन ओळींचा मजक्‌र अनिष्टांच्या 
यादीत “ पाषंडाश्रमिणस्तथा । काषायवसनाइचेव, 
विकलाइ्चेव ये नरा: ॥ ” अशी चार प्रकारची 
माणसे अनिष्ट सांगितली आहेत. म्हणजे हा काळ 
बौद्ध भिक्षंना तिरस्कृुत व अश्षूभ मानण्याचा काळ 
होता हे जाणवते. पण हे रचनाशेथिल्य मात्र 
विदववकर्म्याला न शोभणारे वाटते. 

३९ व्या इलोकाचा उत्तराध “ निशायां च बलि: 
कार्यो नाना भोजनसंय्‌त:। “ असा न पटणारा 
आदेश देतो कारण भोजनपूर्वे काकबली वगेरे देण्याचे 
विधो दिवसाच्या भोजनाच्या वेळी दिले जात! 
परंतु या बलीच्या चार दिशा सांगताना '“ गंधपुष्प- 
फलोपेतो दिशो दश समाश्रित: । ” असे म्हणून पुर्वला 
शुक्‍लान्नयृकक्‍्त, दक्षिणेला नील, पद्चिमेला पीत बली 
व उत्तरेला रक्‍तवणं असावा. ही स्पष्ट सुचना देऊन 
नंतर ज्या दिशेची जी देवता असेल तिला मंत्र- 
पुरस्कृत बली पोहोचवावा असे सांगितले आहे. ही 
सूचनाही ४२ व्या इलोकाच्या पूर्वार्धातच संपविली 
आहे ! पुढच्या दौड इलोकात ' बुध ' म्हणजे 'शहाण्या 
माणसांनी मूळ नक्षत्रावर स्थापन करावे' हे सांगण्या- 
पुर्वी या स्थापनाविधिप्रसंगी ब्राह्मणांना * घृत-पायस' 
द्यावे, राजाला मधुपके, आणि कामगारांना ' गुडो- 
दनम्‌ ' म्हणजे गुळासह्‌ भात किंवा गुळात शिजव- 
लेला भात ( खायला ) द्यावा असे सांगितले आहे. 
अशा प्रकारे मुहुते, करण, अनुकूल तिथी पाहून 
स्थापना झाल्यावर भिती घालायला सुरुवात करावी 
असे ४४ व्या इलोकात सांगितले आहे. 

भितीचे काम संपल्यावर पुनः तिथी, नक्षत्र, 
करण, मुहुतं शुभ पाहून 'स्तंभ स्थापन ' करावे. 
त्यासाठी तीन दिवस ( रात्र) उपवास केलेल्या 
आचार्याची योजना व्हावी. या कार्यासाठी रोहिणी 
व श्रवण ही नक्षत्रे शुभ मानली असल्याचे सांगितले 
आहे. मात्र हे काम सूर्योदयाच्या शुभ वेळो करावे 
असे सांगितले आहे. हा आदेशही ४७ व्या इलोकाच्या 
मध्यावर संपतो. | 

सूर्योदयाला स्थापन केला जाणारा पहिला स्तंभ 
' ब्राह्मणस्तंभ ' असतो. तदनंतर ' क्षत्रियस्तंभ ' 
उभारला जातो. या दोन्ही स्तंभांचे स्थान वा दिशा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


३६ 
सांगितली नसली तरी पुर्वेला शुक्‍्लान्न, दक्षिणेला 
नील, पदिचमेला पीत व उत्तरेला रक्‍तवर्ण सांगित- 
लेल्या इलोकान्वये पुर्वेला ब्राह्मण स्तंभ, उत्तरेला 
क्षत्रिय स्तंभ ह्या दिशा ठरतात. पदिचमेला पीत 
म्हणजे वेश्‍्य स्तंभ उभारला जावा हे साहजिक ठरते. 
मात्र या दोन्ही स्तंभांना दिशा न दिल्याने व 
निठिचितपणे वेइ्य स्तंभाला “* पद्चिमोत्तरे' जागा 
मिळाली आहे व उरलेल्या चाथ्या म्हणजे 'शद्र' 
स्तंभाला 'पूर्वोत्तरे' स्थान लाभल्याने या सर्वच 
स्तंभांचे स्थान ४ कोपर्‍यांतील ठरते. म्हणज पूर्वाभि- 
मुख नाटयमंडपाच्या डाव्या व उजव्या कोपऱ्यात 
दोन व मंचदिशेच्या दोन कोपर्‍यांत दोन खांब उभे 
करावे हे सांगितले आहे. अर्थात मूळ इलोकात व 
शीर्षकात ' स्थापनम्‌ ' हा शब्द आहे. आणि रचना- 
शास्त्रात “स्तंभ ' हा शब्द “खांब ' असा अर्थ सुच- 
वितो ह्यामुळे हा इमारतीचा स्वतंत्र अवयव ठरतो. 
“ स्थ्रापनम्‌ ' या शब्दामुळे ' मांडणे ' व * उभा- 
रगे ' हे दोनच क्रियात्मक अर्थ सिद्ध होतात. परंतु 
“* बांधणे ' या अर्थाचे सूचन होत नाही असा आक्षेप 
घेतला जाईल. तरीही वीट आणि चुना यांचाही 
खांब उभारला जाणे किंवा घडीव दगडाचा खांब 
उभारला जाणे अशक्य नाही हेही रचनाशास्त्राचे 
अंग ध्यानी घ्यावे लागेल. 


४७व्या इलोकापासून ६३व्या दइलोकाच्या मध्या- 

पर्यन्त हे स्तंभ स्थापनाचे कोतुक चालत असले तरी 

. त्यात स्तंभाविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. ' स्तंभ ' 

हा एकच शब्द वापरून त्याबरोबर ' उत्थापन !, 

* स्थापन ' या दोन शब्दांचा वा क्रियांचा वापर 

झाला आहे. त्यामुळे स्तंभाचे रूप वा सामग्री यांचा 
विचार निद्चयात्मक करणे कठीण जाते. 


३:५:२. जवळजवळ सतरा इलोकांचा हा ' स्तंभ 
स्थापन ' भाग विदवकर्मा आणि भरत या दोघांना 
न शोभणार्‍्या लोभी वृत्तीने बरबटलेला आहे. 
' ब्राह्मण स्तंभा 'च्या स्थापनेच्या वेळी ' सर्वशुक्ल ' 
विधी करावा आणि पायस द्यावे. क्षत्रिय स्तंभाच्या 
वेळी वस्त्र, माळालेपन यांसह ब्राह्मणाला गुळीदन 
( गुळ आणि भात) द्यावा. वेश्य स्तंभाच्या वेळी 
सर्वे काही पीत असावं नि त्या पिवळ्या दाना- 
समवेत ब्राह्मणाला तुप नि भात द्यावा. शूद्र स्तंभाच्या 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


प्रसंगी * सर्वे काही ' निळं असावं आणि ब्राह्मणांना 
खिचडी ( म्हणजे पुनः भातच ) खाऊं घालावी ! 

ब्राह्मण स्तंभाच्या वेळी पांढऱ्या माळा, अनुलेप 
वगेरेनंतर स्तंभाच्या मुळात किंवा वुडी कानात 
घालायच्या अलंकारस्वरूपात सोने द्यावे. क्षत्रिय 
स्तंभाच्या बुडी तांबवे असावे, वेद्य स्तंभाच्या पायी 
चांदी ठेवावी नि शुद्र स्तंभाच्या वुडी ' आघस ! 
किवा लोह असावे ! उरलेल्या सवे स्तंभांखाली 
किवा पायी कांचन ( सोने ) ठेवावे. आणि असे हे 
सारे खांव उभे करताना पानांच्या मालांनी सुझो- 
भित करावेत आणि उभारावेत. त्या प्रसंगी जयघोष 
करावा आणि कार्याची सांगता करताना ' रत्न 
दाने: सगोदाने: वस्त्रदानेरनल्पके: । ब्राह्मणान्‌ स्थाप- 
यित्वा तु स्तंभं उत्थापयेत्‌ ततः ॥। ” असे सांगितले 
आहे. प्रत्येक स्तंभासाठी स्वतंत्र दान, भोजन- 
पानाची तरतूद सांगणारे आचाय विदववकर्मा भरत 
नाटयशास्त्रकाळी होते हे म्हणणे फारसे पटण्या- 
सारखे नाही. हा सारा प्रक्षेप वाटतो. कारण 
आश्रम शहरा, गावाबाहेर किंवा दूर गिरिकंदरात 
असत व आचायंही लोभी नसत. 

यानंतर पुनः ५६ व्या इलोकाच्या मध्यानंतर 
वास्तुविषयक महत्त्वाचे निवेदन होते. स्तंभ अचल, 
अकम्प व अचलित असावा. कारण स्तंभ स्थापनात 
अनेक दोष संभवतात व त्यांचे परिणाम फार चांगले 
नसतात. स्तंभस्थानावरून सरकला ( चलने ) तर 
दुष्काळ किवा अवर्षण होते, वाकडा झाला तर 
(वलने ) मृत्यूची भीती असते. आणि हळू लागला 
तर परचक्रापासून भय असते. म्हणून स्तंभस्थापन 
निर्दोष व्हावे हे महत्त्वाचे आहे. अर्थात त्या काळी 
दहशत बसावी म्हणून तीब्र परिणाम सांगण्याची 
रीत असावी. यात वास्तुशास्त्रदृष्ट्या वास्तुस्थि र- 
तेसाठी व वास्तूच्या दीर्घ जीवनाकरिता आधार- 
स्तभ बळकट व निर्दोष उभारावेत ही मागणी पूर्ण 
पटणारी आहे. परंतु पुन: जेवणावळीचे प्रयोजन 
समजू शकत नाही ५९ व्या इलोकात पुन: ब्राह्मण 
स्तंभप्रसंगी ब्राह्मणाला गोदान करावे व इतरांना 
त्यांच्या कामानिमित्त भोजन द्यावे, त्यानंतर नाटया- 
चार्याने (बुद्धिमान्‌ असलेल्या-धोमता ) पुरोहिताला 
व राजाला * मधु-पायस ' असलेले भोजन द्यावे. सर्व 
कामगारांना ( कर्तुन्‌ अपि सर्वान्‌ ) 'कुसरं लवणो- 


ढ 


न्न्चट चु श् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भरताचे नाटयक्ास्त्र आणि नाट्यगृहे 


त्तरम॒ ' भोजन द्यावे. आणि हे सारे सोपस्कार संप- 
ल्यावर नियमाप्रमाणे स्तंभाचे उत्थापन करावे. 
ठळक टाईपातील आदेश दानाप्रमाणेच तीनदा आला 
आहे. जणू काही भोजनोत्तर सुस्तीमुळे काम विसर- 
ण्याची किंवा सदोष होण्याची भीती निवेदक 
भरताला ( को विदववकर्म्याला ) वाटते ! त्यानंतर 
त्याने स्तंभाला जणू मागणी केली आहे को, 

यथा गिरिमरु:ः हिमवांदइच महाबल: ॥ ६२ 

जयावहो नरेंद्रस्य तथ त्वामचलो भव ॥। 

या दोघं स्तंभ उत्थापनविधीत अनेक गोष्टी 
अभावाने आढळतात. स्तंभाचे प्रमाण नाही. उंची 
क्रिवा रुंदी नाही ! त्यावरील अलंकरणाचा उल्लेख 
नाही ! स्तंभ अखंड आहे की खंडित व संधित आहे हे 
कळत नाही नि त्याच्या निमितीचे सामान अश्म, दारू 
( लाकूड ) किवा धातु आहे. ' स्थापना ' या शब्दा- 
प्रमाणे ' स्तंभे निक्षिप्य' म्हणायला त्याच्या पायात 
दगडाची उषळी असल्याविना हे सांगितलेले * धातू ' 
बडी वा पायी कसे ठेवणार? शिवाय ४५ व्या 
इलोकाच्या प्रारंभीच “ भित्तिकमंणि निवृत्त ” ही 
माहिती रचनानुक्रम सांगते! आता ही भित 
कोणती ? खांबांच्या चौथऱ्याची वा पीठाची को 
नाट्यगृहाची बाहेरची भित ? ह्या उलटसुलट 
क्रमाने येणाऱ्या सूचनांना विदवकर्म्याच्या पद्धतोत 
जागा नाही ! शिवाय ब्राह्मण पुरोहितांना तोषवि- 
ण्याचे आदेश असे लोभीपणाचे मांडलेले दिसतही 
नाहीत. म्हणून सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे हा 
अध्याय विदवकर्मा व भरत या दोघांना अन्याग्र- 
कारक असल्याने प्रक्षिप्त वाटतो. 

३:५३. या दीघं मंडप निवेदन|नंतर पुनः वास्तु- 
विषयक उल्लेख फार द्रुतगतीने व अल्प शब्दांनी 
येऊ लागतात. 

स्तंभद्रारं च भित्ति च नेपत्यगृहमेव च ।। ६२ ॥ 

एवमुत्यात्पयेत्‌ तज्ज्ञो विधिदृष्टेन कमेणा । 
रंगपीठस्य परचात्तु कतेव्या मत्तवारणी ॥। ६४॥। 

या दीड ओळीत स्तंभांच्या दरम्यानचा दरवाजा 
(जें) नेपथ्यगृह वेगळे करणारी भित, व रंगपीठ 
(स्टेज) झाल्यावर मत्तवारणी तयार करावी असे 
सांगितले आहे. त्याच्या बरोबरीच्या उंचीचा रंगमंच 
बनवावा. म्हणजे रंगसंच ( रंगमंडप) व मत्तवारणी 
समपातळीत असाव्यात. हे सांगून झाल्यावर 


२३७ 


स्तंभांच्या भल्यासाठी त्यांच्या मुळी दूध शिपडावे 
( द्यावे) आणि ब्राह्मणांना खिचडीचे ( किवा मसाले 
भाताचे) जेवण द्यावे, असे पुनः सांगितले आहे. 
याच रंगभूमी किवा मंचाचा एक वेगळा भाग 

यानंतर सांगण्यात आला आहे व तो म्हणजे ' रंग- 
शौषे ' निमितीचा होय. हे रंगशीर्ष मंचाच्या मध्या- 
वर परंतु नेपथ्यगृहाच्या भितीला लागून बांधावे. 
त्याची उंची किंवा जमीन भोवतालच्या मंचापेक्षा 
अर्ध्या हाताने वर असावी. त्याची बांधणी करताना 
सहा भालांचा ( दारुक-लाकडी तुळयांचा ) वापर 
करावा. आत्तापर्यंत गेरह्‌जर असलेला रचना- 
सामग्रीचा हा उल्लेख प्रथमच ६९ व्या इलोकात 
आढळतो. 

रंगशीष॑ तु कतेव्यं षट्दारुकसमन्वितम्‌ ॥। ६९ ।। 

कार्यं द्वारट्यय॑ चात्र नेपथ्यगृहकस्य च । 

पूरणे मृत्तिका चात्र देया कृष्णा प्रयत्नत: ॥॥७०॥| 

लाकडांच्या उल्लेखानंतर रंगमंचाच्या जमिनी- 

साठी काळी माती प्रयत्नपुवेक मिळवावी हा दुसरा 
उल्लेख येतो. नांगराने उखडलेली व ढेकळे काढून 
टाकलेली, गवतांच्या मुळ्या वगेरे वेचून साफ 
केलेली व साखरेसारखी मऊ ( किवा रवाळ ) 
माती असावी हेही सांगितले आहे. हा भाग स्पष्टा- 
देशन ( स्पेसिफिकेशन्स ) चा भाग आहे व तो 
विश्वकर्म्याला साजेसा ठरतो. मात्र नांगराच्या 
धरीला दोन पांढरे बेल जोडावेत. हा विचार तत्का- 
लीन शुभाशुभ कल्पनांशी निगडित आहे. परंतु 
पुन: स्पष्टादेशनाकडे वळून रंगशीर्षाची भूमी कर्म- 
पृष्ठ किंवा मत्स्यपृष्ठाप्रमाणे नसावी ( गोलसर 
किवा खडबडीत), अगदी आदश सपाट (व चमक- 
दार) असावी. तीच प्रशंसायोग्य ठरते ! यानंतर 
पुनः दानाकडे वळून “ रत्नानि चात्र देयानि पुव 
वज्रं विचक्षण: ॥।७४॥ वेंदू्य दक्षिणे चेव स्फटिक 
पद्चिमे तथा । प्रवालं उत्तरे चेव मध्ये तु कनक 
भवेत्‌ ॥।७५॥” रंगशीर्षाच्या भूमीच्या चार कोपर्‍यांत 
चार प्रकारची रत्ने व मध्यभागी कांचन हे गाडण्या- 
साठी निश्चितच नसणार ! ३:५:४ या इलोकानंतर 
चार, चार, व तीन इलोकांत उरलेला सारा वास्तु- 
कर्मदृष्ट्या महत्त्वाचा व्याप संपविला जातो आणि 
ज्यावर सवे पंडितांनी आपापली मल्लिनाथी करून 
लेख सजविले व निष्कर्ष काढले तो ' विकृष्ट मध्य ' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


३८ 


नाटयगृहप्रकार संपतो. सर्वे अध्यायाचा विस्तार- 
पूवेक उल्लेख करण्यामागे मूलाधार व निष्कर्ष 
यांमधील अंतर स्पष्ट व्हावे व लेखातील मते 
समजावीत एवढाच आहे. 

स्पष्टादेशनातले दारुकमे किवा षट्दारुक रच- 
नेशी संबद्ध होते तर ७६ ते ७९ इलोकातले दारू- 
कर्मे अलंकरणार्थ ( डेंकोरेटिव्‌ ) आहे. तर लाक- 
डांच्या पट्यावरून कोणत्या प्रकारचे शिल्प व चित्रे 
वा आकृती असाव्यात ह्यांचा हा उल्लेख वास्तुकाराचे 
“अंतरंग सज्जेचे विचार” ( इंटीरियर डेकोरेशन 
आयडिया ) दाखवितो. 

८० पासून ८३ या चार इलोकांत “भित्तिकर्म ' 
पुनः आले आहे. मात्र ते सांगताना लाकडे फाटतील 
अशा प्रकारे स्तंभ, नागदन्त, कोण, सप्रतिद्वार किवा 
वातयन नसावे. नाट्यमंडप शेल-गुहाकार असावे व 
त्यातही दोन पातळ्या असाव्यात. मंद वातायनोपेत 
रचना केल्याने शब्द हळू ऐकू येतात म्हणून योग्य 
ऐकू येण्यासाठी प्रेक्षागार ' निवात ' असावे. शिवाय 
आवाजाचे गांभीर्य, वाद्यवृंदाचे ( कुतपाचे ) 
सुस्वरत्व ज्यामुळे वाढेल अज्ञा रीतीने भितीवर 
लेपन (प्लास्टर ) करावे. आजच्या युगात याला 
*“ अकाउस्टिक ” प्लास्टर असे म्हणतात ! या चार 
इलोकांत मूळ विश्वकर्मा गवसतो. तरीही या आठही 
लोकांत उल्लेख केलेल्या अवयवांची, नाट्यगृहाची, 
वातायनद्वाराची माप-प्रमाणे सांगितलेली नाहीत. 
विशेषतः नाट्यगृहाची (शेल गुहाकार) उंची सांगणे 
आवश्यक होते. शिल्पशास्त्रावरील '* दीपाणंवा 'त 
यासाठी (उंचीसाठी ) 'उदय' हा शब्द आढळतो. 
व प्रत्येक अवयवाची रुंदी व उंची यांचे प्रमाण 
सांगितले जाते. वास्तूच्या रुंदीच्या प्रमाणात त्याची 
उंची ठरते. नाटयमंडपाबाबतच्या नाटयक्शास्त्रा- 
मधील विद्वकर्म्याच्या इलोकांत असा उल्लेख कोठ- 
ल्याही शब्दाने झालेला आढळत नाही. व म्हणनच 
केवळ रुंदी व लांबीच्या मदतीने, व ' शेल-गुहाकार' 
या शब्दाने नाटयगृहाचे खंडन वा मंडन करणाऱ्या 
मंडळींच्या कल्पनेच्या मनोऱ्यांचे कौतुक वाटल्या- 
विना राहात नाही. 

३५६:१. दुसर्‍या अध्यायात सांगितल्या गेलेल्या 
मजकुरातील मापात ' हात ' हे सर्वांनी गृहीत धर- 
लेळे वा स्वीकारलेले माप आहे. पण त्याऐवजी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


* दण्ड” हे माप गृहीत धरणारेही एक संस्कृत 
भाष्यकार आहेत. त्यांच्या कल्पनेत ' देवी ' किवा 
“आसुरी ' प्रमाण का आले हे समजत नाही. कारण 
६४ हातांऐवजी ६४ दंड लांबीचे नाटयगृह म्हणजे 
२५६ हात लांबीचे नाट्यगृह “ मानुषेषु ' कसे काय 
संभवणार ? आणि तेही ' विकृष्ट भध्य' वर्गाचे ! मग 
ज्येष्ठ किवा देवी नाट्यगृहाची लांवी १०८४ > 
४३२ हात किवा ६४८ फट लांबीची कल्पना अशक्‍्य- 
प्राय ठरते. तरीही 'अभिनव गुप्त' या भाष्यकारानेही 
“ हुस्ता 'ऐवजी दंडाचे माप स्वीकार्य मानले आहे. 
त्याची रचनात्मक सिद्धता करणे अशक्यप्राय वाटते. 
कारण दृक्‌-श्रवणसुगमतेच्या निकषावर ते टिकण्या- 
सारखे प्रमाण नाही. आजही विज्ञानयुगात पर्चिमे- 
कडील प्रगत देश्यांत नाटकासाठी भव्य नाटयगृह 
तयार केल्यास दुविणीवाचून नाटके पाहाणे अशक्‍य 
असते. त्यात चेहऱ्यावरील भाव-भावनादरंनाची 
अपेक्षा ठेवणे अयोग्य वाटते. यंत्रसाहाय्य घेऊन 
श्रवणगम्यता वाढली तरी नेसगिक ध्वनीवर यंत्र- 
संस्कार झाल्याने त्याची ध्वनिशुद्धता संशयातीत 
नसते व मूळ आवाजाने प्राप्त होणारा आनंद काही 
प्रमाणात झाकोळला जातो. श्रुती व स्वर यांची 
शुद्धता हा नाट्याचा आनंद उपभोगण्याचा महत्त्वाचा 
मार्ग आहे व तो नेसगिक असण्यात नाट्यगहाचे 
प्रमाण योग्य असणे हे महत्त्वाचे आहे. 

३:६:२. मागील परिच्छेदात ' झल गुहाकार ' हा 
सामासिक शब्द आला आहे. त्याबाबत थोडेसे 
सांगणे आवश्यक आहे. मानवांनी मुह्याम कलात्मक 
रीत्या खोदलेल्या गुहांचा कालखंड स्त्रिस्तपु्वे पहिल्या 
शतकापासून इसवी सनाच्या ३ र्‍या-चौथ्या शतकात 
पसरतो. जर भरत किवा विश्‍वकर्मा त्याहन जुने 
असतील तर त्यांना नाटकायोग्य विस्तृत गहा- द, 
उंच व लांब- कशी सापडली असेल असाही प्रश्‍न 
उभा राहातो. या शब्दाच्या सुताने कार्ल्यांच्या चैत्य 
लेण्यांची आकृती मूलाधार-प्रोटोटाइप-मानण्यापर्यंत 
श्री. गोवर्धन पांचाल सरसावले आहेत ! ' याही 
गुहांत किवा लेण्यांत चेत्य आणि विहार अश्ली दोन 
प्रकारची लेणी खोदली जात व त्यांत मख्यत्वे 
आकारात अंतर असे. चेत्यांची छते अधंगोलाकार 
उचावलेलोी असून त्यांत दोन बाजूंना सपाट छतांच्या 
ठगण्या ओवऱ्या असत. तर विहार अधिक मंद व लांब 


८. ७ ६-1 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाटचगृहे 


असून त्यांना सपाट छते असत. या सार्‍या गुंफा किवा 
ग॒हा मानवांनी एकारम-एकसंध पाषाणाच्या डोंग- 
रांत खोदलेल्या असत.' मनात पूर्वकल्पना धरून त्या 
दिशेने शोध घेणे हा प्रकार भौतिक शोधांत दिशा- 
भूल करणारा ठरतो याचे उदाहरण म्हणून या 
शब्दाचे उदाहरण दाखविले आहे. 

या अर्धगोल छताची सांगड नाटयगृह कल्पनेशी 
घालण्यात श्री. पांचाल यांना आणखी एका मह- 
तत्वाच्या मुद्द्याचा विसर पडला किवा त्यांची दिशा- 
भूल झाली असे वाटते. त्यांनी अर्धगोल छताची 
रचनापद्धती आपल्या जमिनीवर वांधावयाच्या 
भरतकालीन नाटयमंडपासाठी स्वीकारून इति- 
हासाचा अपलाप केला आहे. परंतु या साऱ्या वावी 
सिद्ध करावयाला आकृतींचा आधार घ्यावा लागेल. 
तो तसा घ्यायचा झाल्यास त्यांच्याप्रमाणेच इत- 
रांनी स्वीकारलेले पर्याय दाखविणे अपरिहाये ठरते. 
म्हणून तात्पुरती ही चर्चा पुढे ढकलणे भाग आहे. 

३:७. भित्तिक्म आणि चित्रकर्मं या दोन संज्ञांच्या 
दरम्यान सुधाकर्म हा एक भाग आला आहे. त्यात 
“ ब्राह्मतः '' म्हणजे बाहेरून किंवा वरून असा 
अर्थ स्पष्ट आहे. सुधाकर्म म्हणजे चुन्याचे काम 
होय. ते “ प्रयत्नतः ” करावे असे म्हटले आहे. हे 
झाल्यावर चित्रे रेखावीत. ही वाबही आंतरसज्जे- 
मध्ये पडणारी आहे. परंतु श्री. पांचालांनी लाकडा- 
वरही चुन्याचे पातळ थर द्यावेत किंवा दिले जात 
असा अर्थ लावला आहे. त्यासाठी आधाराला लोक 
किवा शब्द दुसर्‍या अध्यायात सापडत नाहीत ! 

' चतुरश्र ' व ' त्र्यश्न ' नाटयगृहांबाबत शेवटचे 
नऊ इलोक हे पादपुरणा्थ आल्याप्रमाणे मूळ चर्चा- 
विषयाच्या बाहेर पडले आहेत. ' विकृष्टमध्य ' 
क्रिवा ' आयताकार ' नाट्यगृहाबाहेर हे दोन्ही 
पडतात. त्यातही रुंदी व उपयोग या दोन्हींबाबत 
संशोधकांत एकमत नाही. अधिकांश विद्वान २२ 
हात रंदी ग्राह्य मानतात. परंतु चतुरश्रात ती ६४ 
असावी असेही प्रतिपादन आढळते. मात्र चतुरश्रात 
तीन दिशांनी उतरत्या पायऱ्यांवर आसने असावीत 
ब चौथ्या दिशेला रंगमंडप असावा असे म्हटले 
आहे. मात्र त्र्यश्र किवा त्रिकोणी नाट्यगृहाची 
जात 'अवर ' म्हणजे खालच्या जातीसाठी | आहे 
असे सांगितले आहे. तसेच त्यात १-१ पात्रांचीच 


अनुक्रमणिका 


द्र 


नाटके होत असावीत असाही निष्कर्ष काढला आहे. 
मात्र या त्रिकोणात रंगमंच व प्रेक्षक यांच्या आसन- 
मांडणीविषयी काहीच भाष्य नाही. तेव्हा हा प्रकार 
सिद्ध करणे कठीण जात असावे असे दिसते. 

वरील सार्‍या माहितीवरून “नाटयशास्त्र या 
भरतमनिविरचित ग्रंथातला दुसरा अध्याय “ विश्‍व- 
कर्म्याच्या खाती भरताने टाकलेला अध्याय 
आहे. त्यातील विधाने व विधी भटाभिक्षुकांना 
महत्त्व देणाऱ्या कर्मकाण्डवादी कालखंडातले आहेत. 
स्वतः विदववकर्म्याच्या वास्तुविद्या सांगणाऱ्या ग्रंथा- 
तील भाषेशी वा पद्धतीशी या अध्यायाचा संवंध 
सिद्ध करणे अयोग्य वाटते. कारण नाटके करण्या- 
पुर्वी सुत हाती धरून नाटयगृहाची आखणी केल्यावर 
नाट्यगृह तयार होईपर्यंत नाटके होत नसत असा 
निष्कर्ष काढण्याची पाळी येते. शिवाय हाच ' सुत्र- 
धार! नाटयकर्माचा सूत्रधार ठरविण्याची धाष्टर्याची 
कल्पनाही एका संशोधकाला सुचल्याचे आढळते. 
तेव्हा हा अध्याय प्रक्षिप्त व अन्यायकारक वाटतो. 


४. भरतानुमत नाठ्यग्रृहे आणि 

संशोधक-अभ्यासक 

अलीकडील काळात ज्या मंडळींनी या विषयाचा 
अभ्यास केला वा त्या अनुषंगाने प्रयोग केले आहेत, 
त्यांत प्रत्येकाने आपापल्या कल्पनांची रेखाचित्रे 
किवा आरेखने केलेली आहेत. मात्र श्री. पांचाल 
यांच्याखेरोज सर्वांनी आपल्या मर्यादा फक्त 
तलचित्रातच (प्लॅन्स) संपविल्या आहेत. “ विकृष्ट 
मध्य ' किंवा आयताकार नाटयगृहाचे तलचित्र- 
दर्शन कु. गोदावरी केतकर, रेवतीप्रसाद द्विवेदी, 
वासुदेव स्माते व गोवधन पांचाल यांनी आपल्या 
ग्रंथा-लेखांतून घडविले आहे. यांखेरीज मराठीत 
भारतीय संस्कृति कोषाच्या चोथ्या खंडात * नाटय- 
शास्त्र ' या विषयावरील ' नाट्यगृह ' या टीपात 
एक तलचित्र लंबचोकोनी नाट्यगृह म्हणून दाख- 
विले आहे. संदर्भ ग्रंथात अशी आधाराशी पूणे 
फटकून असणारी आकृती दाखविली जावी याचे 
वाईट वाटले. त्यामुळे या लेखात ती संदर्भाकृती 
म्हणून घेतलेली नाही. मात्र “ सीताबेगा ' या अ्धे- 
वर्तुळाकार गुहेमधील नाटयगृहाचा यत्किचितही 
बोध न होणारे रेखाचित्र त्यात आहे. संदर्भ 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


व्ड्० 


न वाचता आपल्या स्वर कल्पनेप्रमाणे आकृती 
काढणाऱ्या या सहायकाच्या कामावर संपादक 
महाशयांचे दुलेक्ष झालेले मात्र खटकले आहे. 

४: १. कु. गोदावरी केतकर यांच्या पॉप्युलर 
प्रकाशनाची नाटचशास्त्राची दुसरी आवृत्ती प्रकाशित 
होईपर्यंत त्या होत्या व त्यांचे रेखन स्पष्ट व अर्थ- 
वाही आहे. आकृती १:४ ही त्यांनी दर्शविलेल्या 
विकृष्ट नाटचगृहाचे तलचित्र आहे. त्यांनी स्तंभा- 
मधील अंतरे प्रमाणशुद्ध दाखविली आहेत. खांब 
स्पष्ट करण्यासाठी रेखांच्या काटकोनातील मीलन- 
स्थानी वा रेखामध्यावर आवश्यक तेथे खांब 
दाखविले आहेत ते पोकळ वर्तूळांनी ! त्यामुळे 
स्तंभांच्या जागा स्पष्ट कळतात. मात्र * भित्ति- 
कर्मणि निवृत्ते' या कृतीनंतर * स्तंभस्थापन ' होत 
असल्याने त्यांचे सारे स्तंभ चोथऱ्याच्या भितीवर 
उभे केलेले लाकडी खांब आहेत हे पटते. त्यांच्या 
मनात * षड्दारुकाविषयी ' संदेह नाही. त्यामुळे रंग- 
शीर्षाच्या चार कोपर्‍यांवर चार खांब व उभ्या रेषेवर 
मध्यभागी विभाजक दोन खांब आहेत. मत्तवारणीचे 
चार खांबही चार कोपर्‍यांवर दाखविलेले आहेत. 
मात्र कु. केतकरांनी प्रेक्षागृह किवा नेपथ्यगृहाचे 
छप्पर उभारण्यासाठी “काही ' खांब दाखविलेले 
नाहीत. त्यामुळे त्यांना जे भरताकडून मिळाले नाही 
ते लादण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केलेला नाही. त्यांनी 
कोठेहो उंचीचा वा छपराचा उल्लेख केलेला नाही. 
तसेच त्यांच्या पुस्तकात मूळ “ नाटयश्शास्त्रा'त अस- 
लेला विदवकर्म्याचा उल्लेखही आलेला नाही. त्यामुळे 
नाट्यगृहाचा रचनादृष्ट्या विचार त्यांना करावासा 
वाटला नाही व विश्‍वकर्मा त्यांच्या अध्ययनातून 
सुटला. परिणामत: अत्यंत जुन्या २ र्‍या स्त्रिस्तपूर्व 
शतकात त्यांनो ३२२>६३२ हात किवा ४८” > ४८” 
प्रेक्षागारावर चार खांबांच्या साहाय्याने छप्पर कसे 
कल्पिले असेल ? को केवळ प्रेक्षागार आजच्या ओपन 
एअर थिएटरप्रमाणे वरून उघडे पण बाजूंनी 
बंदिस्त कल्पिले असेल काय, असा प्रश्‍न शिल्लक 
राहतो ! त्यांनी चार कोनांतील चार स्तंभांची नावे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍्य, व शूद्र स्तंभ अशी असल्याने 
नाट्यवेदाने चारी वर्णांचा समावेश केला हे दाखवि- 
ण्यास ही नावे दिली गेली असावीत असा निष्कषे 
काढला आहे. त्यांची आकृती दुसऱ्या अध्यायाशी 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ध्या 


ऑगस्ट, १९८५ 


अधिक प्रामाणिक वाटते. कारण चार स्तंभांच्या 
दिशा नेक्रेत्य, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य आहेत. 
त्यांच्या आकृतीमधील “मोकळी जागा ' हे प्रेक्षक व 
मंच यांमधील अंतर दाखविते. परंतु मंचावरील 
द्विभूमी किवा प्रेक्षागारातील द्विभूमी स्पष्ट करण्याचा 
त्यांनी प्रयत्न केलेला नाही. तसेच निवात ' नाटय- 
मंडप ' सांगितला गेल्याने कोठेही खिडकी किंवा 
झरोके दाखविलेले नाहीत. अद्ा प्रकारे भरताच्या 
नाटयशास्त्रातस्या इलोकांचे यथायोग्य चित्रण 
प्रामाणिकपणाने करण्याचा प्रयत्न अत्यंत योग्य 
वाटतो. 

४:२ रेवाप्रसाद द्विवेदी यांचे चित्रण त्यांनी 
आपल्या “ नाट्यवार्ता  विशषांकाच्या “ शास्त्रीय- 
रंगपीठ के कुछ अंग '? या लेखाच्या मंडना्थ केलेले 
आहे. आकृती २:४ ही त्याच चित्रणाची प्रतिकृती 
आहे. “ विकृष्ट मध्यम रंगाला ६४) २२ हस्त ह्या 
शीषेकाने त्यांनी आपली आकृती सजवली असून 
तिला अभिनवगुप्त-संमत असे उपशीषंकही जोडले 
आहे. आकृतीत प्रमाणबद्धतेचा अभाव जाणवतो. 
त्यांनी आपल्या भितींना जाडीचे परिमाण दाखविले 
असुन त्यात फक्त रंगपीठ व रंगश्ीषे या दोन भागांना 
बांधणारे सोळा स्तंभ दाखविले आहेत. दिश्यासूचक 
नावे न देता अग्न, पृष्ठ व पाइवे अशी नावे दिली 
आहेत. त्यांचे रंगशीषे पडेदार्कयुक्त चौकोन नसून 
समतलरंगपीठाचाच एक भाग आहे व त्यांनी 
स्वत:च त्याचे माप ८:३२ हात असे दर्शविछे आहे. 
चित्रस्पष्टीकरणार्थ दिलेल्या यादीची सुरुवात “कुतप 
संनिवेश ' या शब्दांनी होत असली तरी त्यांना 
कुतपाचा अर्थ वाद्यमेळ हा मान्य नसावा असे वाटते. 
त्यांची मत्तवारणी चार खांबांत असली तरी तिला 
प्रक्षागाराच्या दिशेला भित असते हे सांगण्यास 
' मत्तवारणी भित्ति ' असा स्वतंत्र उल्लेख केला 
आहे.  द्विभूमी ' दाखविणारे क्रिवा दार दाखविणारे 
उल्लेख चित्रात नाहीत. त्यांनाही भरताश्रितपणामुळे 
उवोच्या वा छप्पर उभारणीच्या विचाराने करिवा 
धलगुहाकार शब्दाने सतावलेले दिसत नाही. यांनी 
४ वर्णाच्या नावे असलेल्या चार स्तंभांची स्थाने 
(हिसत प ल केला नाही त्यांनी | आपले ध्यान 

डद्यावर व त्यांच्या स्थाना- 
वर स्थिर केलेले आहे. शिवाय त्यांनी भरताचे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


तं वि भा द्‌ 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाटयगृहे 


र द 
«» कु. गोदावरी केतकर यांची कल्पना * 


८ पठिचम 


2 


नेपथ्य गृह 


वारणी वारणी 


| उत्तर 
मोकळी जागा 


प्रक्षागृह 


भव्य 


विकृष्ट नाटयगृह 
आकृतो १:४ 
(' भरतमुनीचे नाटधशास्त्र ' ग्रंथावरून पृू.: २७) 


डर 


ऑगस्ट, १९८५ 


नवभारत 


ष्र 


« डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी यांच्या लेखावरून « 


भाग 


पृष्ठ 


द 


'डे1४2 ६५ ८>15115 2५2 28118 1४ ३३ 


14% ६४1191:> 2121292 1029 8हे1 02 1912(1%95 ) ४०२] ५४>>)>] '12) ४) ७1२२ 8६19 11212] 8 1212$ 1211: 181173 
1८12 ६७>] (१३४2४९१ 219122 '18 1:15 1221228 >1£ [10112 १12१1७ >॥७१॥७ ४७३ 112312) 1६2 नि 


नक 


(212) 11118 २४15 


ष्‌ 2238 23 911211 
“> 
जा 
र्‍् 
झि 
> व 
(८४७ 22 | > 9८ 
हक ही ह हळु 'ट २ 
१८५ 
"८ ीि 
प 2 
क्ट ७. ति 
फि डि पट ष्ठ 
कक [का 
टे (८ 
क्य 
फि फि 
छठ 
छि 
फि 
१) 
बट 
189 
1: 
"डे ८६ >८-३३ 'डि-2७४६ 2-६ :>--  - 2 2६-५६ - “र्‍यारा - 
, ह... '22६%>%५४ 211859 
ह 100. केरे. मि ह वयही ४ क. क कट 
हे. कहि कटक त “दट 0000000001... स पक डड ७५ ॥> '&& 
02372 “2 2६>> ७॥७६1> ७ 


'22>? 1212129 08 ०8 ४» ४ 


'३  >121581:> "७ 'डे 32 13७) ८८७९७ ५ '2>32 ४६ ४४५] 2 ४०७७0 '८६५३) 2 ७2७६११ : ७४202 ७४७ 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाटयगृहे 


विभाजन डावलून मत्तवारणीपासून प्रेक्षागाराच्या 
भितीपर्यंत २८ हात व नेपथ्यगृहाच्या मागच्या 
भितीपर्यंत २८ हात अंतर दाखवून स्वतःचा स्वतंत्र 
विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याही स्वातंत्र्या- 
द्वारे ते रचनेच्या उंचीविषयक वा छत्रछादक अव- 
यवाकडे सरकण्याचा प्रयत्ने करताना आढळत 
नाहीत. त्यामुळे मूळ प्रश्‍नाचा गाभा अनुत्तरित 
राहातो. डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विशव- 
विद्यापीठात फॅकल्टी ऑफ ओरियंटल लनिग अँड 
थियॉलॉजीचे अध्यक्ष आहेत. 

४:३. तिसरा आकृतिसंदर्भ श्री. वासुदेव स्मातं या 
हिंदू विद्यापीठातील लल्ितिकला प्राचार्यांचा आहे. 
त्यांनी काढलेल्या रेखनात प्रमाणबद्धता आहे. 
त्यांनीही डॉ. ह्िवेदी यांच्याप्रमाणे आपले लक्ष 
भरतप्रणीत ' रंगमंच ' एवढ्याच भागावर केंद्रित 
केले आहे; परंतु त्यांना नाटयशास्त्रातील निर- 
निराळ्या मंचविभागांची प्रमाणे स्वीकार्य वाटत 
नाहीत. बाह्याकृुतीत ६४%३२ हातांचे प्रमाण 
स्वीकारून व नेपथ्याला व प्रेक्षागाराला योग्य ती 
जागा देऊन ते प्रत्यक्ष मंचाची मांडणी वेगळी कर- 
ताना आढळतात. त्यांच्या मत्तवारणी ८८ हातांच्या 
चौकोनी नसून १६>४ हातांच्या झालेल्या आहेत. 
यांना हिंदीत दीर्घा अशी संज्ञा वापरली जाते. या 
एका कृतीमुळे त्यांचे रंगपीठ व रंगशीषे यांचेही 
आकार बदलले आहेत. 

प्रेक्षागाराकडे तोंड केलेले रंगपीठ प्राय: ८ हात 
रुंद, २४ हात लांब झाले आहे व दोन्ही दिशांनी 
रंगशीर्षाकडे ४८ हात आत सरकले आहे. आणि 
रंगशीषे मात्र ४८८ हातांचेच उरले असून त्यांत 
त्यांनी कुतप म्हणजे वाद्यमेळ बसविण्याची योजना 
मांडलेली आहे. आकृती ३:४ कडे पाहता आणखी 
एक गोष्ट ध्यानी येते; ती अशी की, त्यांनी रंगशीषं 
व रंगपीठ दोन पातळींवर उन्नत व निम्न असे 
दाखविले असून कुतप त्याहूनही अधेहस्त उंच दाख- 
विले आहे. त्यामुळे मत्तवारणीची पातळी कोणती 
हे रेखांवरून ठरविणे कठीण जाते. साधारण अर्धा 
हात किवा नऊ इंच उंचीच्या पातळ्या कल्पिल्या 
तर मत्तवारणीकडून पीठाकडे येताना किती उंच 
चढावे वा किती खाली उतरावे याचा बोध होत 
नाही. सामानाची व व्यक्तींची रंगमंचावरील 


डर 


हालचाल सुखावह व सहज होणार नाही हे आपो- 
आप सिद्ध होते. याही कलाविद्वानांनी रंगमंचावरील 
वास्तुची रचना विचारात घेतलेली नाही. कारण 
भरताने किवा विश्‍वकर्म्याने तिचा उल्लेख केलेला 
नाही. 

मात्र या तीन अभ्यासक विद्वानांनी किवा ४ थ्या 
नाट्यविद्यालय प्राध्यापक गोवर्धन पांचाल यांनीही 
भरताच्या नाट्यशास्त्रात आहे म्हणून भरताच्या 
नावावरच * नाट्यगृह 'विचार टाकला आहे. 
पुर्वीच्या तीन मंडळींपेक्षा वास्तुदृष्ट्या अधिक 
व्यवहार्य विचार त्यांनी आपल्या लेखातून मांडला 
आहे. त्यांचे लेख मूळात इंग्रजीत आहेत व त्यांचे 
हिंदी रूपांतर अन्य विठ्ठानांनी केले आहे. पांचाल 
आणि स्माते दोघेही गुजर बंधू आहेत. पांचालांची 
कल्पना तीन आक्वतींनी सिद्ध झाली असून तिचे 
आरेखन वास्तुविद्यामंदिरातीहळ जाणकाराकडन 
करवून घेतलेले आढळते. र 


४:५४. आकृती ४-अ-४ हे तलचित्र, ४- 
ब-४ हे छेदचित्र आणि आकृती ४-क-४ हे 
सन्मुख छेदचित्र आहे. ही तीन चित्रे काढवून श्री. 
पांचाल यांनी अनेक प्रश्‍नांना जन्म दिला आहे व 
त्यामुळे भरताचा काल, प्रांत व राहाणी यांतून 
त्याचे चित्र साकार करण्याचा मोह उत्पन्न होतो. 
स्वतः लेखकच भरताचा काळ, समाज व तत्कालीन 
संस्कृती यांचा बोध होण्यास या आकृतींचा उपयोग 
होईल असे म्हणतात; किवा त्यांना जो बोध झाला 
तो त्यांनी चित्रांकित केला असेही म्हणता येईल. 

या आकृतिपटावरील दिशासूचक चिन्ह नाटय- 
गृह परिचिमाभिमुख आहे असे दाखविते; परंतु 
लेखात ते पूर्वाभिमुखच मानले आहे. तेव्हा ही बाब 
आरेखकाच्या माथी मारून सुधारून घेणे शक्‍य आहे. 


श्री. पांचाल रचनासामग्रीमध्ये लाकूड हेच 
महत्त्वाचे अंग मानतात. उपलब्ध लाकडांची लांबी 
८-९ हातांहून अधिक नसल्याने आठ हातांची 
लांबी वा अंतर रचनादृष्टीने योग्य असल्याचे 
ठरवितात व राचनिक दृष्टीनेच आपल्या रंगशालेला 
खांबांच्या सांगाड्यात बांधताना दिसतात. त्यांच्या 

न्ही छेदचित्रांकडे पाहिल्यावर त्यांनी राचनिक 
कल्पना राबविण्यासाठी अर्धवर्तुळाकार छप्पराची 


डड 


नवभारत 


* श्री. वासुदेव स्मातं यांच्या लेखाकृतीवरून « 


रंग शोषंम्‌ र 
(उच्चतर भूमि: ) 


रंगपीठम्‌ 


 (निम्नतर भूमि: ) 


प्रेक्षागार 


५ विकृष्ट मध्य रंगमण्डप (द्विभमी) 
“« 'भाकृती ३:४) 
) 


८ सस्स्स्य्स्स स्स्स 


ऑगस्ट, १९८५ 


भरताचे नाट्यशास्त्र. आणि नाट्यगृहे 


८८ व्र 
डा [जि 
1 
ष्ट 
त्छ 
| | र्त प 
|॥॥॥॥॥॥॥ टे ४ 
॥ | व लग 
||| रि वट 
0111101 ; प 
व र 
॥॥॥॥ रि णि 
छे [ण 
ग हा > प्र 
||| ।|।||| ह हीर 
॥॥॥॥॥॥॥|| ||] ||| ऱ् क्ट 
॥॥!||||||| रची यि 
-|[!)॥॥॥॥|!|| ||| || री: (स 
ष्‌ ::1 
एं हॅ 
त्य पर्ल 
11111) 1-3 
०. 
1५६ > 
फ्ध 
| 1114 ५ 
नत्‌ऱ ७०7 _पण 
ति *-« | 09 
14 २) 
ट करण 13.4 
शं शश 
0 ०” 
(लो ० 
चया क्ट 
14 वय प्र 
म््:- व), ..8 
७-> प्ऱ्८ >> 
॥७ ७ ति 
बट तृण ट्ट तट 
वायर जर [टं 
(८ प ४2 (आ, 
१ ७०-: 
> ऱ्य वि पम र क्ट ऱ्ि 
र च "6-2. ४६०. ९ र क त [४9 0 
0 ल गुर क ती व्याली 1. झि ॥ 
कज ४ निवन गि हक 2 ण 8. (ए 
७. ७८ एफ टिप कक्ट 2 ७ ४ टे फ़ 
पम लि हती” पनज प सि्फ्रिई४. ',/ 
प्रि ७. 67 9» 3०0० > > प 
५ > 14 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ड्द्‌ 


कल्पना केली आहे. तिचे मूळ कार्ल्याच्या चेत्य 
लेण्यांत आढळते. 


लघुछेंद चित्राकडे पाहिल्यावर आणखी एक 
वेशिष्ट्य ध्यानी येते; ते हे कौ, वरील छतप्पराच्या 
दोन्ही बाजूंना गच्च्या आहेत व त्यांमधील अधं- 
गोलाकार (कमानदार) छप्परामुळे त्या एकमेकीं- 
पासून विभक्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे साफसफाई 
व डागडुजीसाठी जमिनीवर उतरून पुन: चढल्या- 
विना एका गच्चीवरून दुसऱ्या गच्चीवर जाणे 
असंभव आहे ! कार्ला येथील बौद्ध चेत्याचा स्वीकार 
करताना, लाकडी स्तंभाचा वापर करण्याची कल्पना 
पुर्णपणे फसली आहे. लाकडी सांगाड्यात आठ हात 
स्तंभमध्यांतर क्वचितच आढळते. जुन्या दाक्षि- 
णात्य प्रासादातुन किवा लाकडांच्या वैपुल्यामुळे 
गोवा, केरळ, म्हंसूर वगेरे प्रांतांत त्याचे आधार 
सापडतीलही. परंतु हे आठ हाताच्या अंतराचे तंत्र 
नाट्यमंच व प्रेक्षामंडप यांच्यासाठी डावलून ८<१६- 
चे व अर्धगोल छत्राचे अंग स्वीकारून पांचाल यांनी 
आपल्याच सामग्रीमुळे निर्माण होणाऱ्या बंधनाचा 
नियम तोडला आहे. सामान्यतः लाकडी सांगा- 
ड्यांच्या वास्तूमधून ४ ते ६ हात अंतर एका बाजूस 
व ८ ते ९ हात अंतर दुसर्‍या बाजूस म्हणजे ६८ 
किंवा ६><९ असे गाळे आढळतात. शुद्ध चौकोन 
ही कल्पना अश्मरचनेसाठी स्वीकारलेली भारतीय 
रचना आहे. तिच्यावर दगडाचेच पाट ( रुंद 
पट्ट्या ) आंथरून छप्परे बनविण्याचा रिवाज अस- 
ल्याचे इतिहास सांगतो. 


जगांत दोन प्रकारच्या रचनापद्धती आहेत. एक 
स्तंभ-लादणी-छावणी ( कॉल्मू-बीम-स्लॅब ) व 
दुसरी कमानींची पद्धती. तिला वास्तुइतिहासकार 
'ट्रॅबेएटेड ' व “आच ड' किंवा आर्क्युएटेड ' 
पद्धती असे म्हणतात. दोन्हींचे जन्म व अधिकतर 
विकास भूमध्य सागरापासुन ते मेसापोटेमियापरय- 
तच्या देशात अधिक झाला व भारतात मुसल- 
मानांच्या आगमनानंतर दीघंकाळप्यंत कमान 
आलीच नव्ह्ती ! कार्ला येथील बौद्ध अधंगोल हा 
आकाशाच्या घुमटाचे वास्तुकल्पनेंत अवतरलेले 
अभंग अइमात कोरलेले रूप आहे. छोट्या आका- 
राच्या विटा व लाकडांचे नव्हे. त्यामुळे भारतीय 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


रचनाकाराला दक्षिणेतल्या विजापूरपद्धतीपर्यंत 
रचनात्मक कमानींची वाट पाहावी लागली. 

श्री. पांचाल या कार्ला चैत्याकाराने मोहित 
होण्याचे कारण नाट्यशास्त्रात वापरलेला ' शेलग॒हा- 
कार ' हा सामासिक शब्द होय. परंतु संस्कृत साहित्य 
व शब्दावली धुंडाळूनही ' आच, व्हॉल्ट, कमान, 
मेहरप ' ( मिह्राब ) यांना समकक्ष शब्द भाषेत 
नाहीत. तसेच 'गुंबद! ' गुंबज !, * घुमट ' हेही शब्द 
परकोय आहेत. छप्परासाठी शब्द आढळतात तेही 
फारसे निश्चितार्थबोधक नाहीत. ' नितान ! या 
शब्दाचे अथे सांगताना “पोकळी ! ( एम्प्टीनेस ) 
कॅनॉपी (घुमटी) असे शब्दाथे सापडतात. * तल 
हाही शब्द ' फ्लोभर' किवा ' फ्लॅट रूफ! ह्या अर्थाने 
वापरतात. पण पावसाळी क्षेत्रांतुत कौलारे किवा 
छप्परे व झावळ्या असत; त्यामुळे कमानीची कल्पना 
रुजण्याचे कारण भारतात तरी नव्हते. 

आज विसाव्या शतकाच्या नवव्या दशकातही 
इमारती लाकडाला वाकविण्याची किमया विज्ञानाला 
साध्य झालेली नाही. त्यामुळे गोलाकार, वर्तळाकार 
वा वक्र अशी शुद्ध लाकडी रचना, १६ हात अंतरा- 
वरील लाकडी स्तंभांवर प्राय: अशक्‍य आहे. श्री. 
पांचाल दारुकमं विपुल गुजराथेत फिरले तर त्यांना 
हात हात अंतरावर बसविलेल्या लाकडी बहालांवर 
फळ्या बसवून त्यावरच वरचे मजले, किवा छप्परे 
बनंतात व तेच महाराष्ट्रातल्या जन्या वाड्यांतही 
भाढळते हे सहज पटावे. 

श्री. पांचालांच्या दीघंछेद चित्रात ( लॉजिट्य- 
डीनल सेक्शन ) मध्ये त्यांनी चार फूट अंतरावर 
आपल्या उपकमानी दा नु जे त्य 
कमानींना आधार कह त नळ व के 

धील भार- 

धारक (बीम्स ) हेच ठरतात. 


वी. त्यांच्या या कमानी 
मूळ छप्पराच्या पृष्ठाखाली हटकताना दिसतात. 


कारण त्या तशा कार्लाचेत्यात आहेत ! परंतु दारु- 
कर्मात येवढी मोठी भाल (की बहाले) ज्यांची 
एकूण लांबी ( गोलाधे पकडन २३ फुटांहून 
अधिक भरते इतक्या विपुल संख्येने मिति त र 
होते. “कमान ' हा मराठीने स्वीक गव्द 
मुसलमानी संस्कृतीनेच या देशात 
मूळ फारसी असुन अर्थ धनुष्य असा 
“आर्चे' त्याच अर्थाचा ! तेव्हा चारचार 


]ररलेला शब्द 
भ।णला. त्याचे 
आहे व इंग्रजी 
र फूट अंतरा- 


भरताचे नाट्यशास्त्र आणि नाटयगृहे 


क | आधारवास्तू व नाटयगृह * 
यातोल प्रमाणाची विसंगती 


द्र ४. र र र 
ट्र गो 
त्र एं ट्ट !_ 
क्ल (_] डि ऱ्भौ 
श्र व | 
_] ] | 1 काढलेला 
(_] (] भाग 
व| (] 
(1 [1] व 
| टे पि 
प्न 
[य [1 __ _ द्वा 
र ऱ्् त्त 
-शी: त 
नट च र्‍र्क णां क्ष 
श्या | 6 ७ ४ 
29 छ्या सट्ळळ £&&£ ७. श्रोत्रागार परिक्रमण 
र्‍) र्‍ ] । | मार्ग 
ट्रू । । ? 11 
"य्य क्र 
व्र ४ 9 त्र्व्क्क््श्््रय्द्र््् द्र 
कार्ले येपोल लेणी (इ. पू. २००) (ब) काल लेण्याचे स्थूल 
स्थूल तलचित्र छेद चित्राध 


आकृती ५:४अ, ब, क. 


या आकृतोंनी श्री. पांचाळ 
यांच्या कल्पनेच्या मूलाधार वास्तु- 
शिल्पामधील प्रमाणे व त्यांची अदम” 
रचनानुसारी हेलो दाखविली आहे. 


स्तंभामधील अंतरही आठ 
हातांहून कमीच आहे व अर्धवर्तुळा- 
कार छप्पर परिक्रमणाच्या चोपट 
रुंद जागेवर आहे असे दिसते. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ड्ट 


वरील कमानीचा व त्याही रचनात्मक पृष्ठाबाहेर 
लटकणाऱ्या कमानींचा अर्थ अन्यत्र शोधावा लागतो. 

कार्ला येथोल दगडांत खोदलेल्या कमानी मूळच्या 
असाव्या, कारण आकाशाच्या पोकळीला धिरावे 
देण्याची कल्पना पुर्वीचा कलावंत करणार नाही. 
मुळांत एकसंध दीघे कमान तयार झाल्यावर तीत 
उमटलेले ध्वनिप्रतिध्वनी प्रवचन-भाषणांना ६वनि- 
युद्धाचे स्वरूप देऊन शब्द कळण्यास जड जाते हे 
अनुभवास आल्यामुळे मधील भाग आणखी खोदून 
गुंजन-प्रतिबंध पट्ट ( अकाउस्टिक वेरीयर बीम्‌स 
किवा रिव्स) तयार करण्यात आले असावेत, 
यालाच आजच्या शास्त्रात 'अकाउस्टिक करेक्शन 
असे म्हणतात. अन्यथा आधारविरहित कमानींचे 
हे अधंगोलाकार पट्टे जन्मण्याचे कारण दिसत नाही! 
श्री पांचाल, चर्चत पर्सी ब्राउनच्या पुस्तकात दाख- 
विलेल्या लाकडी कमानींच्या जोडांचा उल्लेख 
करतात. परंतु तो केवळ तात्कालिक आधारासाठी 
कमानी बांधताना द्यावयाच्या कमानीचा सांगाडा 
आहे; चिरस्थायी रचना नव्हे. कमान उभारल्यावर 
ते सांधे खोलून ते लाकडी आधार उतरविले जात 
असत ! परंतु रचनाशास्त्राच्या दृष्टीने या गोष्टींची 
चर्चा करणे हा संशोधनाचा भाग कूणी मानलेला 
नाही याचे वाईट वाटते. उत्तम, नीट काम करणाऱ्या 
व उंच देवालये व शिखरे बनविणाऱ्या कलावंताला 
उभट गोलवे पुरीच्या देवाल्यावर करता आले. 
पण त्याचा गोलवा फक्त अत्यंत वरच्या उत्तरां- 
गातच दिसतो हेही कमानीच्या अभावाचेच द्योतक 
आहे. 

प्रत्यक्ष चर्चेत श्री. पांचाल यांनी बुद्धाच्या जन्म- 
स्थलो-लंबिनी येथे कमान असलेली वास्तू असून 
तिची नोंद * बौद्ध-वास्तु ' म्हणून डॉ. वाकणकर 
यांनी केल्याचे सांगितले, असा उल्लेख केला. संशो- 
धक धर्मकल्पना व राजकीय छटांत सापडला की 
त्याची तकंबुद्धी पुवदूषित होते याचे हे उदाहरण 
आहे. लुंबिनी बुद्धपुर्वे कालीन स्थान आहे, हे मान्य. 
परंतु तेथील प्रत्येक अवशेष बुद्धोत्तर असला तरी 
बौद्धकलेचा असेल हे कसे ठरविणार? बुद्धाच्या 
जन्मस्थानी आढळली म्हणून बौद्धकलेचा वारसा 
सांगणारी कमान, भारतात कमानीची रचना होती 
हे सिद्ध करते हे डॉ. वाकणकर (उज्जैन ) यांचे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


म्हणणे वादास्पद आहे. हे माहीत असल्याने तोच 
प्रश्‍न लेखकाने भारताचे पुरातत्त्व खात्याचे सरसंचा- 
लक डॉ. म. ना. देशपांडे यांना विचारला. त्यांनी 
त्वरित हा ' जावई शोध ' असून तो च॒कोचा अस- 
ल्याचा निर्वाळा दिला. त्या कमानीवर पशियन 
लिपीत लिहिलेला मजकूर असल्याचेही स्पष्ट केले ! 
कारण वाकणकर व पांचाल हे हिंदुत्ववादी संघाचे 
कर्मठ अनुयायी असल्याने सवंत्र हिंदू-वर्चस्व शोध- 
ण्याचा हा त्यांच्या कार्याचा एक भाग ठरला हे 
जाणवले ! 

आणखी एक गोष्ट श्री. पांचाल यांच्या तलचित्रा- 
वरून जाणवते; ती अश्लो की, त्यांनी प्रेक्षागारात 
आसनासाठी फक्त १६>८१६ हात जागा दाखविली 
असून बाकी चारी बाजू परिक्रमणभूमी ( पॅसेज 
किवा कॉरिडॉर व रंगशाळेच्या परिभाषेत आयल्स 
व क्रॉसपॅसेज) म्हणून सोडली आहे. शोधकर्त्यांने 
आपल्या वतंमानातून दोन हजार किंवा तत्सम वर्षे 
मागे जाताना तत्कालीन समाजाच्या सवयींचा 
विचार करणे योग्य ठरते. त्या वेळी नाटकात उप- 
स्थित राहाणारे प्रेक्षक उच्चवर्गीय, मध्यमवर्गीय व 
निम्नस्तरीय असले तरी त्यांची आसने कशी असत 
याचा विचार व्हायला हवा! तो तसा झाला 
असता तर १६१६ हात किवा २४9८२४” येवढ्या 
क्षेत्रात किती प्रेक्षक मावू शकले असते याचा विचार 
आपोआपच झाला असता ! या क्षेत्राचा विचार 
करताना आसनांचा आकार, बसण्याची पद्धती, 
आसनापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग या सर्व बाबी विचा- 
रात घेणे अटळ ठरते आणि मग ध्यानी येते की १० 
वर्ग फूट प्रतिप्रेक्षक या हिशेबाने जेमतेम ५ ६ माणसे 
या छोटय़ा प्रेक्षाक्षेत्रात मावली असती. म्हणजे त्यांना 
फक्त जमिनीवरील जाजमावर मांडी घालून बसण्या- 
विना अधिक प्रेक्षकांना सामावणे शक्यच झाले नसते. 
खुल्या नाट्यगृहातून निवात, बंदिस्त गृहात गेल्या- 
मुळे नाटकाचे प्रयोग दिवसाच्या कोणत्या कालखंडात 
केले जात असतील, त्यांची प्रकाशयोजना कोणती 
असावी, तेलात बुडवलेल्या पलित्यांचा धर बाहेर 
कसा काढीत असत व त्या पलित्यांच्या प्रकाशात 
रंगशीर्षावर किवा रंगपीठावर चालणारे हावभाव 
किती स्पष्ट दिसत असत हे प्रश्‍न उठतातच ! 
नाट्यगृहाची पुर्वाभिमुखता अपराहुकाळी किंवा 


व्या "झि 1 


ग. १७९) | -१) ७) ७] 
। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 
। मराठ धीर? कास य सर ] ०9 1) टार डी 
राज्य मराठा ]वकास सस्थद्वार 


भरताचे नाटंथश्षास्त्र आणि नाटयगृह 


सांध्यकाळी होणारे प्रयोग पाहतानी प्रकाशासाठी 
सहांयक होण्याची शक्‍यता कमीच वाटते. 

अर्थात पांचाल किवा त्यांचे अन्य समकालीन 
आणि गोदावरी केतकर ही सर्व मंडळी * भरताला ' 
या रंगगृह कल्पनेचे कतृंत्व देतात. तर स्वत: तो 
विंइंवकर्म्यांकडे सोंपवतो. त्यामुळे कालखंड, प्रांत व 
सामाजिक रीतभात व सवयी तपासायच्या त्या 
भरताच्या की विश्‍वकर्म्याच्या ? विश्‍वकर्मा हिमा- 
छंयातील दारुवनात-गुंफेत आश्रम चालवीत असे, 
असे संशोधक मांनतात. त॑सा निर्वाळा वास्तुशिल्प- 
शास्त्री सोमपुराही देतात, मग भरत-नाट्यशास्त्रात 
हे भटाब्राह्मणांच्या हावरटपणाचे व तेही भाताच्या 
विविध प्रकारच्या लालसेचे चित्रण आले कसे नि 
का? या प्रश्‍नाचे उत्तर त्या वणंनानुषंगाने इतरत्र 
शोधावे लागेल. 

पांचालांच्या तलचित्रात वेगळेपणाचे मुद्दे अनेंक 
आहेत. त्यांनी वास्तुशास्त्रानुसार स्तंभमध्यांतरे 
मानली आहेत. त्यांच्या भितीतही स्तंभ चिणले गेले 
आहेत. दीघ छेंदात ते गवाक्ष व वातायने दाखवतात 
पण तलचित्रात मात्र ती नाहीत. त्यांनी ' द्विभूमि' 
दर्शविण्यासाठी प्रेक्षागार व मंच यांच्या विभाजनात 
दोन पातळ्या दाखविल्या आहेत. 

रंगशीर्ष मंचाहून किंवा पीठाहून उन्नत आहे. 
परंतु रंगशीषं व मत्तवारणी यांना पडद्यांनी 
वेगळे केले आहे. भितींनी नाही. परिणामत: 
मत्तवारणी ही प्रेक्षागाराकडून उघडीच राहाते ! 
मत्तवारणीच्या मागे रंगशीषे वेगळे करून कुतपा- 
साठी त्यांनी ' वेदिका ' वापरली आहे. नृत्य प्रकारात 
कृतप महत्त्वाचे अंग असल्याने त्यांना अधिक उच्चा- 
सनावर बसवणे योग्य ठरते. आजही शुडनृत्य 
नाट्यात दक्षिणेतील वाद्य-वादकमेळ मध्यावर परंतु 
कलावंतांच्या पाठीशीच उभा असतो. त्यावरून 
भरताची नाट्यसृष्टी व गृहे दाक्षिणात्य उगसाकड 
नेतात. आता त्यांचा कल्पक विश्वकर्मा होता हे 
सऱ्या अध्यायात भरताच्या तोंडी घालणारा लेखक 
अन्य कोणी दाक्षिणात्यच असावा. 
विश्वकर्मा स्वतः स्थपती होता व हिमालयाच्या 
तराईत होता हे खरे मावले की, तो परस्थानीय 
आर्य होता हे ठरते. जगात अन्नधान्याच्या उत्पत्तीचा 
इतिहास पाहिला तर गहू है घाल १५ ते १७ हजार 

न. भा. ७ 


र 


अनुक्रमणिका 


डर 


वर्षांपासुन उपलब्ध व प्रचलित आहे व त्याचा संबंध 
आये वसाहतींच्या व प्रवासाच्या मार्गातील देशांशी 
आहे. तेव्हा त्याने आपल्या विधीच्या शेवटी प्रत्येक 
वेळी भाताचा ( भोदन > शिजवलेला भात) आग्रह 
धरावा हे विचित्र वाटते. पायस म्हणजे दुध त्या 
प्रमाणे खीर, तीही तांदळाची हे आजही वंगाल्यांत 
आढळते. चमचमीत किंवा मसाले लवणमिश्रव कुसर 
(खिचडी) हीदेखील तांदळाची, मात्र ती फक्त 
मजुरांसाठी ! मिष्टान्न व गुडोदन उच्चवर्णीयांसाठी. 
हा पंक्तिप्रपंच आ्यपद्धतीत बसवायला कठीण जाते. 
शिवाय चार जातींनी खेळीमेळीने मनोरंजनासाठी 
एकत्र यावे म्हणून पाचवा नाट्यवेद तयार करविला 
या कल्पनेलाच या पंक्‍्तिप्रपंचाने तडा जातो. ही 
बाब दुसरा अध्याय अभ्यासून विद्वानांच्या ध्यानी 
येत नाही याचे आश्‍चर्य वाटते. ही “ बाबावाकयं 
प्रमाणम्‌ ” वृत्तीच खरेखोटे तपासताना विचारांना 
पंगू बनविते आहे असे वाटू लागते. 

सामाजिक रीतिभातींचा विचार करता उत्सव- 
समारंभप्रसंगी अन्नसंतपंण करताना सर्वांना एकाच 
प्रकारचे अन्न वाटण्याची परंपरा असताना अनत्त- 


' पदार्थांत सामाजिक श्रेणी आणून दुसऱ्या अध्या- 


याच्या लेखकाने पाचव्या वेदाच्या कल्पनेमागील 
वर्गरहित आनंदाला गालबोट लावले आहे. दुसर्‍या 
अध्यायातील अक्ा अनेक विसंगती पाहता व त्यातील 
मूळ वास्तुविषयक इलोकांचा विचार करता या 
अध्यायाची पद्धती विश्‍वकर्म्याला व त्याच्या निवेदन- 
पद्धतीलाही अन्यायच करते, असे म्हणणे भाग 
पडते. 

श्री. पांचालांनी ज्या कार्ले येथील चेत्यगृहाचे 
अनुकरण नाटयमंडपासाठी केले त्याची प्रमाण- 
बद्धता दाखविणारे रेखन वाचकांना तोलनिक विचार 
पटविण्यासाठी आकृती ५:४अ, ब, क मध्ये मुहाम 
केले आहे. यावरून “ विकृष्टमध्य ' नाट्यगृहात 
आसनांच्या जागेच्या अर्ध्या रुंदीची ' परिक्रमणा 
ही कशी चूक आहे हे आढळून येते. पांचालांच्या 
प्रयोजकतेने सारी वास्तुरचना लाकडाच्या सांगा- 
ड्यात ( फ्रेमवके ) बसविण्याचा जो प्रयत्न केला 
आहे, तो मात्र स्तुत्य म्हणावा लागेल: त्यामुळे 
प्रथमच त्रिमितियुक्‍त नाट्यगृहाची कल्पना पुढे 
मांडण्यात त्यांनी यश मिळविले आहे. ' कमानी- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


ष्‌ 9 


दार ' छत्र पतकरून त्यांनी रचनेच्या तत्त्वांनी 
असंभव असे लाकूडकाम उभारले, हा अज्ञानाचा 
भाग मानावा लागेल ! त्यांनी केलेले नेपथ्यगृहाचे 
विभाजन, नाट्यमंच व नेपथ्य यांना विभागणारी 
अभिसरणी ( पॅसेज ) ह्या गौण फेरफारांनी मूळ 
नाट्यशास्त्रनिवेदनाळला बाध येत नाही. पण 
त्याचा रंगशीर्ष व वेदिका यांना विभागणारा पडदा 
तिरस्कारपुर्वक मत्तवारणी उघडी पाडतो हे पटत 
नाही. मत्तवारणी म्हणजे आजचे * साइड स्टेज ' 
आहे व ते कधीच प्रेक्षागाराकडे उघडत नाही. हा 
दोष अक्षम्य वाटतो. त्यांनी रेखाटलेल्या दीघ छेदात 
त्यांनी आणखी एक पर्यायी आसनयोजना राबवली 
आहे. तिच्या दर्शनाने त्यांची चिंतनाची गाडी 
रचनात्मक वास्तुकार्यावरून ढळल्याचे जाणवते. 
आजच्या भाषेत ' बाल्कनी ' मधील पायऱ्यांवर 
आसने बसवून त्यांनी द्विभूमिविचारांचा परिपोष 
गुण्य भूमीत केला. त्यांनी दाखविल्याप्रमाणे १६ 
हातांच्या दीर्घाकारात त्यांनी ८ हातांपर्यंत उंची 
गाठली आहे. त्यामुळे खांबांच्या दरम्यान कमानी- 


खाली आसनांची संख्या आणखी घटवून प्रेक्षक पडू 


नयेत म्हणून कठडे दोन्ही बाजूंना आवश्‍यक ठरतात 
व त्यांना लागून दोन आसनांकडे नेणारे मार्ग आव- 
इयक ठरतात. या सोपानाधिष्टित आसनांना बस- 
वायची पायरी व समोरून ये-जा करण्याची पायरी 
असे स्वरूप येते. कोणत्याही नाट्यगृहात ही आसन- 
विहीन पायरीवर प्रेक्षक बसविण्याची योजना प्रशस्त 
मानली जात नाही. भरताच्या किवा विश्‍वकर्म्याच्या 
माथी तो विचार मारण्याची धृष्टता श्री. पांचालांनी 
दाखवावी याचे आश्‍चर्य वाटते. भारतीय नाटय- 
गृहाचे मूळ ग्रीक अँफी थोएटरमध्ये शोधणारांना 
त्यांच्या या शोधाने मदतच होते. शिवाय ग्रीक रंग- 
शाला टेकाडांच्या उतारावर उघड्यावर बनत अस- 
ल्याने पायर्‍यांची उंची छप्पराकडे झेप घेत नसे. फक्त 
अनंत आकाश वर असे. आजच्याही रंगशाळांमधून 
वा क्रीडागृहाच्या प्रेक्षाभागातुन अर्धा हात उंचीच्या 
पायऱ्या असतात; परंतु त्यांची रुंदी (पुढून मागे 
जाणारी) १ हात नसून २ हात किंवा तीन फूट 
असते. जेमतेम चोवीस फूट आसनक्षेत्रात हा सोपा- 
नासनांचा प्रकार अपव्ययकारक वाटतो. शिवाय 
बैठकी ऊफं आसने सुमारे १ हात उंचीची असल्याने 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


अर्धा हात उंचीच्या पायऱ्या बसण्यास आरामश्लीर 
ठरत नाहीत. दिल्ली येथील राष्ट्रीय नाट्य विद्या- 
ह्यापासून जेमतेम एक फर्लांग अंतरावर ' त्रिवेणी ' 
या खुल्या नाट्यगृहात जवळजवळ ३॥ हात रंदीच्या 
व अर्धा हात उंचीच्या पायर्‍या असून त्यांवर रवरी 
(डनलांपिलो) आसने मांडून पाय पसरून प्रेक्षक 
वसू शकतात व मागील आसनांकडे जाणाराही ये- 
जा करू शकतो. पण हे खुल्या नाट्यमंदिराचे उदा- 
हरण आहे. पांचालांनी अशी चुकीची दिश्या पकडावी 
याचे आश्‍चयं वाटते. 

श्री. पांचाल यांनी आपल्या प्रेक्षागृहाच्या विरुद्ध 
दिशेच्या नेपथ्यगृहातही सांगाड्याच्या कल्पनेखातर 
विभाजित नेपथ्य कक्षांच्या मधोमध स्तंभ व कमा- 
नीच्या मध्यावर भित उभी केली आहे. त्यांची 
अभिसरणीची उंची ही कमानीच्या सोळा हात उंच 
अवकाशाखाली बापुडवाणी वाटते. रचनाश्ञास्त्र 
आणि संयोजन यांचा एकत्रित विचार करणे त्यांना 
जमले नाही एवढेच म्हणणे शक्‍य होते. 

त्यांच्या लघुप्रमाणांनी छापलेल्या आकृतीत' 
आणखी एक दोष आढळतो. स्तंभशीर्षावर अलं- 
करणा्थे ठर्ध्वाधर घंटिकाकार अवयव दाखविले 
आहेत व त्याउलट स्तंभाला आसनार्थ बेठक दिलेली 
नाही ! कार्ल्याच्या भरश्मस्तंभालाही ऊर्ध्वघटाकार 
बैठक असून ती तीन लहान लहान टप्प्यांच्या 
बेठकीवर मांडलेली आढळते. ग्रीक कलेत फक्त 
डॉरिक खांब विनावैठकीचे असत. मात्र आयोनिक, 
कॉरिथियन या प्रकारच्या स्तंभांना बेठकी असत. 
रोमन शिल्पकारांनी ' डॉरिक खांबांना बैठक अर्पून 
' टस्कन ' प्रकारचे स्तंभ निर्माण केळे व ग्रीक 
आयोनिक व कॉरिथियन स्तंभांमधून “ कॉपोझिट ' 
किवा मिश्र पद्धती आत्मसात केली. पण ह्या साऱ्या 
पद्धती ग्रीसमधील संगमरवरी पाषाणातून' निर्माण 
केल्या गेल्या. त्यांनाही आसन, बैठक किवा पीठ 
पुरविले होते. आपल्या स्तंभ व आडवे भारोत्तोलक 
लाकडाचे सुचविणाऱ्या श्री. पांचालांना लाकडी 
स्तंभांना दगडी बैठक पुरविण्याचा विचार सुचला 
नाही याचेही सखेदाश्‍चये वाटते. 

आणखी एक निराळी बाब त्यांच्या छेदचित्रातून 
आढळते. ती म्हणजे साऱ्या वास्तुचे * पीठ ' किंवा 
प्लिथ चारी दिशांना भितीबाहेर वाढविलेली भाहे ! 


ब्र्च्य १, हट 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास । 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


ंगणकीकृत 


भरताचे नाटचशास्त्र आणि नाटबगृहे 


तिचे प्रमाण धड मंदिरातल्याप्रमाणे प्रशस्त नाही 
कौ अलंकरणाप्रमाणे अल्प नाही. चबृतर्‍याच्या 
पातळीमधील या वास्तुविभागाचे प्रयोजन समजलेले 
नाही ! 

लाकडाच्या स्तंभांना मुक्‍त स्थितीत (फ्री स्टॅंडिंग) 
बैठक किंवा आसन असले तरी चार किंवा दोन 
बाजूंनी अवगुंठित किवा बांधणीत दबलेल्या स्थितीत 
ते नसे. या बैठकीला व चवुतर्‍यांच्या भितींना 
भाणि चबुतऱ्याला-चौथऱ्याला “* पीठ ' हा एकच 
शब्द असावा. विटेसारख्या सामानाचे चार थर 
जमिनीच्या वर बांधणी केल्यावर तो संपत असावा 
असे अनुमान शब्दावरून काढावेसे वाटते. “ शिल्प 
रत्नाकर ” ग्रंथात- 

सरवेषां पीठमाधारम्‌ पीठहीनं निराश्रयम्‌ । 
पीठहीनंतु नश्येत प्रासाद भवना दिव्यम्‌ । 

असा या बैठकींची महती सांगणारा इलोकही 
आढळतो. आमचे हिंदी भाषी बांधव ' आजही 
याच इमारतीच्या भागाला ' कुर्सी ' किवा ' खुर्ची ' 
हा शब्द वापरताना आढळतात ! स्तंभशीर्षाला 
उर्ध्वाधर मुख घंटेच्या- कमळाच्याही- आकाराचे 
अलंकरण दाखविणार्‍या पांचालांना स्तंभासाठी 
आसन किंवा दगडी बैठक देण्याचे सुचू नये याचे 
आडचये वाटत राहाते. 

लाकडी रचनेचे विश्‍लेषण समजावताना लेख- 
काला उभ्याआडव्या लाकडी अवयवांची नावे 
परभाषेतील वापरावी लागत आहेत या दोबेल्या- 
बद्दल खेद आहे. पण या रचनापद्धतीत ' उभा 
आणि ' आडवा ' हे शब्द मराठीत दोन दिश्यासूचक 
अर्थांनी वापरले जातात हे सांगणे आवश्यक आहे. 

पहिला अर्थ भूसमांतर दोन दिशा एकमेकींशी 
काटकोन करतात तेव्हा डोक्यासमोर जाणारी 
दिशादर्शी रेखा उभी असते व तिच्याशी काटकोन 
करणारी रेखा आडवी असते. तेव्हा इंग्रजीतील 
: डेप्थ ' ऑफ प्लॉट ही लांबी बनते व तिच्याशी 
काटकोन करणारी दिक्षा ' रुंदी ' मानली जाते. पण 
भौतिक दृष्ट्या मराठीत लांबीचा अर्थ दीघंता व 
हुंदीचा अथे “लघुता ' असाही मात्रादर्शी होतो. 
' उंची ! व “ खोली ' हेही असेच शब्द आहेत. भूमि- 
तलावरून वर उठणारे माप * उंची ' मानले जाते 


व भतलाखाली जाणारे माप ' खोली 'चे आहे असे 


अनुक्रमणिका 


प्र 


सांगतात. तेव्हा सारी शब्दावली “ सापेक्ष ' मानणे 
भाग पडते. 

५. एवढ्या दीघं लेखाचा सारांशरूपाने दोवट 
करणें हा मार्गे योग्य मानून त्याचा अवलंब करणे 
भाग आहे. कारण हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे हे 
: वाढतच ” राहाणारे लेखन आहे. 

नाट्यवेश्‍म किवा नाट्यगृहाच्या जन्माची कथा- 
कारणे नाटयशास्त्राच्या पहिल्या अध्यायात आहेत. 
नाट्यकथानकात देव, दानवांना सृष्ट व दृष्ट 
दाखविल्याने, दानवांच्या हल्लेखोर व आक्रमक 
आचरणामुळे उघड्यावर होणारे नाटक बंदिस्त व 
रक्षित जागी न्यावे म्हणून रंगगृहू किवा नाटयवेश्‍म 
बनविण्याचा आदेश देवेन्द्राने दिला व ब्रह्माने 
सर्वेजनरंजनाथं नाटयवेदही निर्माण केला. 

नाटयशास्त्र लिहिणारा ' भरत हा “विद्यावान' 
होता म्हणजे वुद्धिजीवी होता. तो “कला'वान 
नव्हता. म्हणून त्याने विश्‍वकर्म्याच्या आधाराने व 
सांगण्याप्रमाणे नाट्यगृह उभारले व तशी त्याने 
दुसऱ्या अध्यायाच्या सुरवातीलाच कबुली दिली 
आहे. नाटयकलेच्या बुद्धिग्राह्म अंगांची सुक्ष्मा तिसुक्ष्म 
चर्चा व मांडणी करणारा भरत वास्तुविचारांशी 
आल्यावर हतबल होतो हे सर्वतोगामी बुद्धिमंताचे 
लक्षण मानणे प्रशस्त वाटत नाही. 

आश्रमसंस्थापक व आचाय म्हणविणारे गरू- 
मुनी किवा क्रषी त्यागी व लौकिक समृद्धीची हाव 
धरणारे नव्हते. असे असता नाटयशास्त्रातील 
विश्वकर्मा जागोजाग दान-भोजन-तर्पेण यांवर भर 
देताना आढळतो व शास्त्रदृष्ट्या-वास्तुश्यास्त्रदृष्ट्या- 
अतितुटक व अपुरी माहिती सांगतो हे विवकर्म्याच्या 
सुसुत्र माहिती देण्याच्या पद्धतीशी विसंगत वाटते. 

आये दुसर्‍या प्रदेशातून भारतात आले व 
स्थानीय द्रविड संस्कृती त्या वेळी अत्यंत प्रगतावस्थेत 
होती हे ध्यानी घेता नाट्यशास्त्राचा जनक 
' स्थानीय ' मूळ देशनिवासी विद्वान असावा व त्याचे 
वैशिष्ट्य सांगणारे सारे शब्द व नाट्यपद्धती प्रयो- 
गात आणली गेली असावी. आजही ' कथाकली ' 
या नृत्यनाट्य प्रकारात वादक उभ्याने मंचाच्या 
मध्यावर परंतु पात्रांच्या मागे उभे राहातात. पडदाही 
माणसेच आपल्या बरोबर हालवितात. पडदे टांगत 
नाहीत. पडदा सरकतो. त्याची उंची ही माणसांच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


"ट्‌ 


५२ 


डोक्याहून फारशी वर जात नाही. गेल्या वीस वर्षा- 
पूर्वी दिल्लीत तयार झालेल्या अमेरिकन विद्यालयात 
रंगभूमीच्या (मंचाच्या) कडीवर सरकणारा व 
एक पुरुष उंचीचा पडदा उभारण्यात आल्याचे 
पाहिले. आम्हाला परिचित असलेल्या छताकडून 
खाली येणारा पडदा किंवा छताजवळील तारां- 
वरून सरकणारा पुणं उंचीचा हा पडदा नाही. या 
घटनेचा अर्थ “ अमेरिकन नाटकात किंवा पाइचात्त्य 
रगभूमीवर कथाकलीतल्याप्रमाणे अल्प उंचीचे पडदे 
असत ” असा लावता येणार नाही. ' पण पडद्याचा 
हेतू समजून घेऊन व त्याचे दृश्य रूप ' कथाकलीत ' 
पाहिल्यावर त्याचे भौतिक अनुकरण विज्ञान, यंत्र 
व वृद्धिचापल्याचे विसाव्या शतकाला साजसे केले 
असेच म्हणावे लागेल. 

भरतकालीन शळ्दावलीत ज्याला “* मत्तवारणी 
म्हटले आहे तो भाग म्हणजे मराठी मनाला व 
वृत्तीला मोहू पाडणाऱ्या “ विगा 'च असाव्यात. 
' अभिज्ञान शाकुंतला'त गोडसे यांनी ह्या मत्तवारणी 
चार खांबांवर उभारून प्रेक्षागाराकडे उघड्या 
ठेवल्या होत्या हे आठवते. तत्कालीन नाटकाचा 
प्रेक्षक बराच सुवृद्ध असावा. नाटक ' आम' जनते '- 
चा मनोरंजनप्रकार तसावा हेच दाखविते. अन्यथा 
५०-६० माणसे मावणारे प्रेक्षागार पांचाळांनी 
कल्पनेत आणलेच नसते. 

नाटयगत अनेक विषयांचे संदर्भ नाटयशास्त्रात 
विखुरले असले तरी वास्तुविषयक विचार केवळ 
दुसर्‍या अध्यायात आहेत. अन्य अध्यायांत ७, २७, 
३४, ३५, ३७ हे अध्याय कारणपरत्वे नाटय- 
गृहातील कृतींचा किवा विभागांचा उल्लेख करताना 
आढळतात. परंतु त्याचबरोबर भरतोत्तर नाटकांशी 
त्या इलोकांचे अर्थ स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न अभ्यापक 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


करतात. या सर्वे प्रकारांमुळे भरताने स्पष्ट उल्लेख 
करूनही विदवकर्म्याच्या वास्तुविचारांना भरताचे 
विचार मानतात. मुख्य वास्तुविचारांची लांबी व 
असंबद्ध, त्रोटक व विस्कळित मांडणी यामुळे हा 
अध्याय चटावरच्या श्राद्धाप्माणे उरकला आहे व 
तो प्रक्षेप असावा हे मत अधिक ग्राह्य मानण्याजोगे 
वाटते. 

नाट्यशास्त्रावर लिहिल्यानंतर ' नाटयगृहा- 
विषयी ' लिहिले नाही तर पुस्तकाच्या पुणंतेत 
उणीव राहील असे वाटून सूत्रकाळात ही भर 
टाकली असावी. 

नाटय-मंडप या शब्दाचा संवंध नाटकाची मळ 
जागा देवालयाची आवारे असल्याचे दाखवितो. 
: मंडप ' चार बाजूंनी उघडा परंतु वर छप्पर अस- 
लेला असून दाक्षिणात्य मंदिरांत आजही आढळतो. 
' भोग मंडपम्‌, रंग मंडपम्‌, कल्याण मंडपम ! असे 
विविध मंडप आढळतात, राजगृह-मंदिरांतून बाहेर 
नाटक केव्हा पडले व ते रस्त्यावरील ' सर्वजनरंज- 
नार्थ ' नाट्यगृहात केव्हा घुसळले याचा शोध निश्‍चित 
अवशेषांखरीज केवळ ग्रंथांनी घेणे कठीण जाईल. 

नव्या वास्तुशिल्पात व नियमांत ज्वालाग्राही 
लाकडाचा वापर नाट्य व चित्रपटगृहातूुन आगीच्या 
भयाने वर्ज्ये केला आहे. उघड! ज्योतीच्या मशाली 
साठी तो त्या काळी असेल का, कौ नाटके दिवसाच 
केली जात हा प्रश्‍न विचारणीय ठरेल. आणि 
विज्ञानयुगातही मोठाले लाकडांचे बीम वाकवि- 
ण्याचा शोध लागला नसल्याने अर्धवर्तुळाकार छप्प- 
राचे नाट्यगृह राचनिक व ध्वनिशास्त्र दष्ट्या 
जुच्या काळाशी जोडणे फक्त कल्पनाविलासातच 
शोभून दिसेल. विशवकर्म्याच्या इलोकांतून तसा अर्थ 
काढण्यास काहोही आधार नाही! 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नर 
अक्षरवध 


अकस्मात ( काव्यसंग्रह ) - केशव मेश्राम, सुरेश एजन्सी, २०५ शुक्रवार पेठ, पुणे- 


४११००२; १९८४; पृ. ९१; किमत २० रुपये. 
कसकसा 


: अकस्मात ' हा कवी केशव मेश्राम ह्यांचा 
काव्यसंग्रह. आपल्या पहिल्या ' उत्खनन ' या काव्य- 
संग्रहाद्वारे स्वतःच्या संवेदनाक्षमतेची आणि अनु- 
भवविश्वाची समृद्धता स्पष्ट करणारा हा कवी 
“ जुगलबंदी ' या दुसर्‍या काव्यसंग्रहातून मराठी 
कवितेत आपले स्थान निदिचित करतो. ' अकस्मात * 
ह्या त्यांच्या काव्यसंग्रहातून स्वत:चे, स्वत:च्या 
अनुभवाचे वेगळेपण वैशिष्ट्यपूर्ण रीतीने व समर्थ- 
पणे मांडतो. समाजात समाजाकडून येणारा अनुभव 
तोच असेल ( इतर अनेक जणांना आलेला ) पण 
त्या अनुभवात कवी विलक्षण खोलवर गेलाय. 
अर्थात कोणतीही कविता कवीच्या अनुभवातूनच 
जन्माला आलेली असते. मात्र ' अकस्मात ' मधील 
अनुभवाचे स्वरूप विविधांगी आहे, व्यापक आहे. 
काव्यातून अनुभवाचा हा विविधांगीपणा, व्यापक- 
पणा व्यक्‍त होणे महत्त्वाचे आहे. कविता कोणत्या 
प्रकारची आहे त्यापेक्षा जी कविता आहे तिच्यात 
तिचे आत्मरूप किती स्पष्ट आहे है महत्त्वाचे 
आहे. 

सामाजिक जाणीव व्यक्‍त करणारी कविता ही 
प्रथम कविता हवी. बरेच वेळा सामाजिक अनुभव 
ठप्रक्त होताना त्यातले कवितापण हरवते, आणि 
ती बनते भाषणबाजी, व्यासपीठावरच्या गप्पा | 
त्यातल्या अनुभवाची तीव्रता कमी होते, ती केवळ 
आरडाओरड करू लागते. समाजसन्मृख व समाज- 
निष्ठ अनुभव व्यक्‍त करताना येणारा अनुभव 
आत्मनिष्ठ असू शकतो. त्यातल्या दुःखाने वा सुखाने 
कवी अस्वस्थ होतो. जसा बेचैन होतो, तसा 

सुखावून जातो. बरेच वेळा हा अनुभव स्पष्टपणं 


सांगण्याची भीती वाटते. पण विशेष म्हणजे हा 


स 
शव मेश्राम यांच्या कवितेत नाही. 


भिडस्तपण 1 के 


अनुक्रमणिका 


नि्भयपणा हा तिचा स्थायीभाव आहे. कारण 
आपल्या कवितेबद्दल एक निश्‍चित अशी भूमिका ह्या 
कवीची आहे. नवीन अनुभवाचा विकास, त्या अन- 
भवातला कोवळेपणा, ताजेपणा, टवटवीतपणा हा 
जसा कवीला जाणवतो तसा किंबहुना त्यापेक्षाही 
अधिक क्रूरपणा, आक्रस्ताळेपणा, तांडव कवीला 
जाणवते. या सगळ्यांना व्यक्त करणारी आपली 
कविता आहे असे हा कवी सांगतो. याच्या मागे 
कारण कोणते तर जीवनातले सवे प्रकारचे अन- 
भव व्यक्‍त करणाऱ्या आपल्या कवितेच्या शब्दांची 
जात म्हणजे “ ह्या शब्दांची बियाणीच निराळी ' 
अशी आहे. तश्शीच ती ' दंगलीतील वुलंद गोळ्याही' 
आहेत. परस्परविरोधी अनुभव एकत्र गुंफणारी 
हो कविता. मरणप्राय यातना भोगणाऱ्या, 'भेगाळ- 
लेल्या पायाच्या आणि उपासाच्या बिया जेथे 
वर्षानुवर्षे रुजल्या आहेत अशा विलक्षण देन्य भोग- 
णाऱ्या मनाची आहे. त्यामुळे “अक्षर प्रलय ' न' 
होईल तरच नवल ! ह्या सर्वेच कविता आत्मनिष्ठ 
आहेत, स्वतःला आलेल्या अनुभवाच्या आहेत. 
तुटल्या ताऱ्यासारखे निखळून पडण्याचा अनुभव 
आहे. मनात आकांताचा प्रलय झालाय. असे असले 
तरी रडत बसणे नाही तर सळसळत जगत 
राहाण्याची ऊर्मी आहे. हा आशावाद असला तरी 
सुखाचा शोध संपत नाही. त्या सुखबाजाराबद्दल 
मनात प्रश्‍नचिन्ह असते. * शोधफेरी ' सुरूच असते. 
सुनसान रस्त्यांची सवय तश्लीच असते. सगळेजणच 
बाजारात पाठ फिरवतात तेव्हा मात्र कवीला येणारा 
अनुभव स्वतःलाच स्वतःचे परकेपण-अनोळखीपण 
जाणवण्याचा असतो. 

हेच ह्या जगण्याचे, जीवनाचे संचित आहे कौ 
कुणीही यावे आणि खराखोटा जाब विचारावा. 


। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


षड 


कविता जेव्हां दूरं जाते तेव्हा “ स्वप्ने विखुरतात *. 
पण मनात आज्या असते- 

नव्या कवितांच्या ओळी अंकुरल्या 

घमघमली सहजच विखुरलेली जुनीनवी स्वप्ने 

आपले शब्दही भरवतोय कवी दुखऱ्या डोळ्यांच्या 

काळसर पक्ष्यांच्या चोचीत. घ्यात कोरड आहे. 
हृदयाला पराभवाच्या भेगा पडल्यात. अनेक 
उद्ध्वस्त क्षण भोगणारा हा कवी विशिष्ट अनु- 
भवातून गेलेला आहे. स्वतःच्या निर्भत्संनेत तो 
बुडाला आहे. 


अपमानाच्या तळव्यावर 
रांगळे आहे बालपण 

भुकेला मिळाला आहे 
पोटातच कायमचा आसरा 
वणवण झाली इतकी : 

गुलाम संसाराचा हेच नाटक 
वाडवडिलांनी सांभाळले 
तुणतुणे...ढोलकीवर थाप दिली 
माझ्या जिभेवरील 

छिनाल सरस्वती बेताल बरळली, 
चढत्या सूर्याने केळे सततच 
अवघ्या आकांक्षांचे आकुंचन. 


हे ह्या कवीचे जगणे आहे. आपली सावली पोरकी 
वाटावी असे. कवीचा हा अनुभव व्यक्‍त होताना 
त्याच्या मनाचा संताप होतो. तो एकदम पेटन 
उठतो. ज्यांच्यामुळे वर्षानुवर्षे अन्याय-ताप-जाळपोळ 
सहन करावी लागली, त्यांच्याबद्दल स्वाभाविक चीड 
निर्माण होते. एक प्रकारचे वांझोटे सोशिकपण 
निर्माण होते. सुसंस्कृतता, संस्कृती थांच्यातून सगळी- 
कडेच तर विषकारंजी फवारली गेली आहेत. 
कवीला हे सर्वे मुळापासून उखडून टाकायचे आहे. 
समुद्राच्या तळालाही जाग आणायची आहे. परा- 
कोटीचा अन्याय होत असतानाही, हा अन्याय बोलून 
दाखवावयाचा नाही हा जणू कायदा. मग आयुष्य 
* नकार ' देत जाते. स्वतःत गुरफटताना निकामी- 
पणाची विलक्षण जाणीव कवीला होते. आणि अशी 
एक अवस्था येते की, मुकाटही बसवत नाही व 
ओरडण्याची ताकदही राहिलेली नाही. सगळ्या 
वाटा बंद झाल्या आहेत. तेव्हा कवीचे कवी म्हणून 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


असणारे मन आतल्याआत एकांतात उमलत जाते 
जगताना खोलवर रुजलेले विचार उखडून निघतात 
तरी सोसण्याची ताकद आहे. एका अश्या डोहात, 
अशा अनुभवात कविमन रुतले आहे की, आज- 
बाजूला विलक्षण दलदल आहे. सवंत्र अट्टाहास आहे 
तो हे सोसण्याची शक्‍ती येण्याचा. हळूहळू त्या अन- 
भवातून एक सामूहिक अनुभव हे मन घेऊ लागते. 
सर्वेत्र विफलता, रिकामेपणा, फोलपणा, पोकळपणा 
त्याला जाणवतो. आणि अशा सवं संदर्भाना घेऊन 
ही कविता सामोरी येते. संदर्भात घटनाचित्र उभे 
करते. त्यातली निर्जीवता व्यक्‍त करते. हे अन्याय, 
ही आयुष्यातील कटुता, समाजातली तफावत-दरी 

ही बुजणारी नाही. वाळवंटे संपणार नाहीत. 
आयुष्यात येणाऱ्या अनुभवाशी एवढी एकाग्रता 
आणि त्या अनुभवातून बाहेर पडून काठावर उभे 
राहून आपलेच आयुष्य त्यात तरंगताना पाहाण्याची 
एक विलक्षण शक्‍ती या कवितेत आहे, व म्हणनच 
ती अन्याय-अत्याचार यांविरोधी क्रेवळ आरडा- 
ओरड करीत सुटत नाही तर या परिस्थितीचा 
विचार करते. त्याबद्द काही आराखडे मांडते. 
अनक भदक वास्तवे प्रथम स्वीकारते. मनात तज्ली 
शकती निर्माण होते, आणि मग कवितेचा जन्म होतो 
सगळेच अनुभव हे अनुभव असतात. ते चांगले- 
वाईट ठरविण्यापेक्षा जो अनुभव आहे तो पेलायची 
किती समर्थ शक्‍ती ह्या कवितेत आहे. अनभवातला 
आशय तोचतोचपणा जाणवू देणाऱ्या सामाजिक 

कवितांपेक्षा व्यापक आहे. सर्वसामान्य माणसा 
सोसावे लागणारे दु:ख त्यात आहे. पण जे का 
* पण जव्हा त्याची 


कविता बनते तेव्हा त्यातले स 
भे सवसामान्यत्व 
होऊन ती वैशिष्ट्यपूर्ण बनते. क 


“ सहप्रवास , ' उरलेल्या दिवसांना 
माझ्याबद्दल ', 


विता तिखट बनते, 


जहाल बनते ी 
ह (उदा, ' रूढी रडक्या झाल्या ', ' त्यांनी 


फोकळलेच आम्हाला पायी घेऊन उपाशी पोटी 
। झेड. पी. चे गेंडेबाज बलात्कार ! )* 'त्या देशार्च 
परंपरा' ही कविता एक भीषण समाजचि न 
करते » अंधाराचा महापूर ' वाहू लागतो. * नची 
यतात आठवणी ' सारखी कविता कल मनाचे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्धा 


अक्षरवेध 


चित्र काढते, तो विमनस्क इवासांच्या तुरुंगात वावरू 
लागतो. 


माझे आकाझ्य गंडाळतो रसुमालासारखे. .. 
नाही दाखवणे कुणा 
मुका अस्वस्थ इतका घालीत बसतो 
मलाच बफेशुभ्र उखाणा. 
सारे खिसे उलटे वाघळासारखे 
मलाच टांगतो मी सहज सावकाश. 
असले इवलेसे झाले कसनुसे ... 
तरीही जपायला हवे उरलेले आकाश. 
(जपणूक ') 
ही जाणीव विलक्षण आहे. सर्वच अनुभवात तुटलेपण 
आहे. मोडून पडणे आहे, आणि त्यातून पुन्हा 
स्वत:ला उभे करणे आहे. अभिव्यक्‍तीत परखडपणा 
आहे, स्पष्टपणा आहे. हेच या कवितेचे मुख्य 
वैशिष्ट्य आहे. मग ही कविता समाजनिष्ठ असो 
वा प्रेमकविता असो. प्रेमकविता असली तरी ती 
हळुवार, भावुक नाही. तीही तेवढीच कठोर अनुभ- 
वांची कहाणी आहे. माणसांच्या आगळ्या रंगांचा 
रंग कवी ह्या कवितेत भरतो. हे सारे ' अकस्मात 
घडतेच असे तर नाही ना! 
अद्षा या कवितेचा आशय उलगडताना कवीने 
निवेदनात लिहिलेले म्हणणे खचित पटते- “ सवेच 
अनुभव कवितेतून यावेत, उपरोध व दर्शनी साध्याशा 
भासणाऱ्या कवितांनीही हे देणे पुरते चुकते करावे.” 
- प्रतिमा केसकर 


स्स 
निळ्या पहाडाच्या कविता (काव्यसंग्रह) - 
बापूराव जगताप; कला प्रकाशन, औरंगाबाद; 


वष्ठे ५५; मूल्य १५ दपये. 
ली किड विननोळानिजाविकह 1 रि 2 आर 


निळ्या पहाडाच्या कविता हा बावुराव जगताप 
कवितांचा संग्रह आहे. ह्यातील कविता 
दलितांच्या जीवनाशी निगडित आहेत. ह्या कवि- 
तेची प्रेरणा संघर्षही आहे. दलितांना समाजात ज्या 
प्रकारची वागणूक मिळते; त्यांना ज्या प्रकारचे 
जीवन जगावे लागते; त्यामुळे त्यांच्या जीवनात जं 
प्रश्‍न निर्माण होतात, त्या प्रश्‍नांना ही कविता तोंड 


फोडते. 


अनुक्रमणिका 


ह आ. 
दलितांच्या प्रश्‍नांना ह्या - अगोदरही “बऱ्याच 
कवी, लेखकांनी वाचा फोडली होती. परंतु दलित 
अनुभव कल्पून लिहिणारे अणि कल्पनेनं थक्क 
व्हावं अशा भयंकर अनुभवांतुन जाताना लिहिणारे 
यांत जी महत्तेची श्रेंगी असते तीच येथे जाणवते. 
बापूराव जगताप यांची ककितश म्हणजे अनुभव 
आणि विचार यांची अस्सल कागदपत्रे आहेत. 
त्यांच्या कवितेला अनुभवाची व्यापकता आहे. 
मजबूत (भक्कम) अनुभवांच्या पायावर आधार- 
लेली कविता असल्यामुळे कवितेचा तोल सहसा 
ढळलेळा दिसत नाही. स्वप्नं नुसती पडण्यासाठी 
नसतात, तर ती मनाची वास्तवताच असते. त्यांनी 
जे जीवन जगले; अनुभवले तेच त्यांनी ह्यातून 
घडविले आहे. त्यामुळेच त्यांची कविता अधिक 
अस्सल वाटते. तसेच ह्या कवितांद्वारा ते दलित 
जीवनाच्या वेगवेगळ्या पेलंवर आधिक प्रकाश 
टाकतात. 

' निळा पहाड ' हाच कवीने रूपकात्मक स्वरू- 
पात घेतलेला आहे. निळी पहाट हा ३ब्द आतापर्यंत 
बऱ्याच वेळा ऐकलेला, वापरलेला आहे.- पण ह्या 
निळ्या पहाटेशी निगडित अशा पाऱडाकडे मात्र 
आपले दुलंक्ष होते. पहाट होऊनही यथील अंधकार 
संपत नाही. उद्याला व अस्ताला साक्षी असलेले 
पहाड जेव्हा निळे असतात तेव्हा ते निसर्गापेक्षा 
माणूसच जास्त असतात. म्हणूनच या पहाडातील 
माणसांच्या कविता आहेत. 

हा पहाड जेव्हा कृष्णाच्या क'(ंगळीसाठी हलका 
व्हायचा तेव्हाच दलितांच्या छातीवर प्रचंड अवजड 
बनायचा, युगायुगांच्या यातनांचे ओझे, सूये थोपवून 
धरणारे ओझे, पहाट अडविणारे “पोझे. काळ बदलत 
गेला. पहाड बदलत गेले. यातनांनी व्याकूळ असे 
पहाड, संघर्षातल्या छातीला उभारी देणारे पहाड, 
सोसलेल्या यातनांचं कणखर .गाठोडं पहाड, 
मुक्‍्तिलढ्यातील माणसांची नावे असलेले पहाड, 
माणुसकीचा विश्वात्मक शिलालेख पहाड, अस्त 
थोपविणारे व उदय ओढून आणणारे सूर्येमित्र पहाड, 
प्रकाशाच्या सत्तेचं सिहासत पहाड, माणसाच्या 
अस्मितेचे आधार पहाड, पहाटेच्या ओठावरील 
क्रान्तिप्रवण शब्द पहाड, नव्या मांडणीसाठी संघर्षाचे 
आयुध पहाड, विश्‍वशास्त्याच्या विशाल मनाचा 


व मक कि 
मराठीचा विकास : महा 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकत 


नद 


पहाड म्हणजेच निळा पहाड. कवीच्या मनात निळ्या 
पहाडाचा एक समाज आहे, एक संस्कृती आहे. 
निळ्या पहाडात कवी एक वास्तव पाहातो. त्या 
वास्तवाचा मनस्वी वेध म्हणजेच “ निळ्या पहा- 
डाच्या कविता ! ” 

उद्दाम आणि बेलगाम संस्कृतीवर हे निळे पहाड 
कोसळणार. शेवटी संस्कृती म्हणज तरी काय? 
"साणसांच्या वृत्तिप्रवृत्तींच्या नानाविध प्रवाहांनी 
बनलेला एक डोहच असतो. परंतु एकदा डोहाचं 
थोरपण संपलं की त्याच डोहाचे डबके होते. संस्कू- 
तीचं थोरपण माणसाच्या मनाच्या मोठेपणावर अव- 
ल॑बून असतं. क्षुद्र आणि कपटी मनानं घडविलेली 
संस्कृती बाजूला हटविल्याशिवाय विज्याल़ मनाच्या 
स्वप्नपुर्तीचा आनंद मिळू शकत नाही. श्री. बापुराव 
जगताप. यांच्या संस्कृतीच्या संकल्पनेत प्रगल्भ व 
'विश्शाल मनाच्या माणसाचं भौतिक जगणं महत्त्वाचं 
आहे. * निळा पहाड ' हा मनातलं एक मूर्त वास्तव 
आहे. हा पहाड एकलकोंडा किवा एकांतिक नाही; 
तर ह्या पहाडातून निघणारे रस्ते जगाशी जोडलेले 
आहेत व त्या जगाशी जोडलेल्या रस्त्यावर कवी 
उभा आहे. तेथेच तो सर्व प्रश्‍न तपासतो व आपल्या 
प्रतिक्रिया नोंदवतो. 

असे अनेक वेगवेगळे प्रश्‍न त्यांची कविता निर्माण 
करते. या संग्रहातील कवितांचा धर्म संघर्षाबरोबरच 
व्यापकता हाही आहे; मोडण्याबरोबरच मांडणं 
हाही आहे; विद्रोहाबरोबर सदिच्छा आहे; वणव्या- 
बरोबर सागर हाही आहे; गुदमरणाऱ्या इवासा- 
बरोबर नवा सलामही आहे. 

जाळातच जन्मायचं व राखेतून फुलण्याचं वरदान 
'घेऊत्त आलेली., सूर्यालाएी( मण्या रुकतएळप सरणे, 
काळाचे खडक कोरणारी, भूकंपाचे धक्के देणारी, 
ओठात पहाड व पोटात व्होल्गा घेऊन “ आम्ही 
आलोय...” अशी सूयं-पुत्राची सूर्यगर्जना करणारी 
अशी ही बंडखोर कविता आहे व हेच त्यांच्या 
कवितेचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. 


»< ९ > 
तपासणी (कथासंग्रह) किसन चोपडे, हेला 


प्रकाशन, सेलू, जि. परभणी, पृष्ठे ७८, मूल्य १८ 
रुपये. 


न धता 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


*तपासणी ' हा प्रा. किसन चोपडे यांच्या कथांचा 
संग्रह होय. या संग्रहातील कथा नागर व ग्रामीणं 
जीवनावर आधारित आहेत. ह्या कथासंग्रहात एकूण 
१६ कथा समाविष्ट आहेत. पण त्यांतील विशेष 
छक्षात राहातात त्या ग्रामीण जीवनावरील कथाच. 

त्यांच्या सर्वे कथांचे विषय हे वेगवेगळे आहेत. 
आज सामाजिक, राजकीय व आधिक स्थित्यंतरे 
होत असताना त्यांचे पडसाद आपल्याला ग्रामीण 
जीवनावरही उठल्याचे जाणवते. खेड्यापाड्यांतूनही 
शाळा निघाल्या आहेत, वेगळ्या दुष्काळी कामातून 
सडका तयार होत आहेत, ओढ्या-नाल्यांवर प्‌ल 
बांधले जात आहेत, जलसिंचनासाठी वेगवेगळी 
धरणे बांधली जात आहेत. पण या स्थित्यंतरामुळे 
शेतकऱ्याच्या जीवनात अनेक नवीन नवीन प्रश्‍न 
निर्माण होत आहेत. त्यांचे जीवन ढवळून निघत 
आहे, उद्ध्वस्त होत आहे. परंपरेने त्यांनी जोपास- 
लेल्या अंधश्रद्धांना तडे जात आहेत. या व अश्ां- 
सारख्या वेगवेगळ्या प्रश्‍नांचा त्यांनी आपल्या कथां- 
साठी उपयोग करून घेतला आहे. 


त्यांची श्रद्धा, तपासणी, कुटुंबनियोजन, धार, 
भाश्रयदाता या कथा त्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. 
ग्रामीण जीवनातील अंधश्रद्धा व त्यांचा प्रभाव ह्याचे 
अत्यंत बोलके चित्र म्हणजे त्यांची श्रद्धा ही कथा 
होय. “गावचा पाटील, सरपंच, त्यांचे राजकारण, 
त्यांची कुटिल कारस्थाने, त्याला बळी जाणारे 
ऑफिसर, भाषणबाजी करणारे पुढारी, वशिलेबाजी 
व गुंडगिरी, ह्या वेगवेगळ्या प्रवृत्तीचे वास्तव दर्शन 
त्यांच्या तपासणी, कुटुबनियोजन, धार, शिफारस 
ह्या रथा कल्मिनल्र. 

त्या दृष्टीने त्यांची ' आश्नयदाता' ही क 
आहे, आपण ज्याला आश्रयदाता समजतं 
धात करायला धजावतो. आपण 
खऱ्या अर्थाने माणसाची पारख करू 
हेच ही कथा स्पष्ट करते. त्यांच्या 
२५ मिनिटे, जुदाई ह्या कथांरे 


था वेगळी 
] तोच 
बाह्यांगावरूत' 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


अक्षरवेध 


ह्या व्यक्ती आजही आपल्या सभोवताली वावरताना 
आढळतात. 


त्यांनी फक्त बदलत्या स्थित्यंतरामुळे निर्माण 
झालेली परिस्थिती चित्रित केली आहे. पण त्या 


९) 


वाद-संवाद 


संपादक, ' नवभारत ', 
स. न. वि. वि. | 
नवभारत (जुलै १९८५ ) च्या अंकातील 
“ श्युंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वेद ” हा डॉ. मधुकर 
जोशी यांचा लेख फार सुंदर व विचारप्रव्तक 
वाटला. त्यामधील आधुनिक विज्ञानाबद्दलचे प्रति- 
पादन विशेष स्पष्ट, तकंशुद्ध झाले असून मांडणी 
आर्जवी वाटली. आधुनिक विज्ञानामधील कित्येक 
शोध आमच्या प्राचीन संस्कृतीला आधीच माहीत 
होते, अशा प्रकारची विधाने भारतामध्ये आजकाल 
अनेक संदर्भांत केली जातात. त्यांच्या मूल्यमापना- 
करिता लेखात प्रदर्शित केलेली विचारसरणी उद्‌- 
बोधक व निर्णायक स्वरूपाची ठरावी असे वाटले. 
कोणत्याही वैद्यक पद्धतीचे तीमधील कार्यकारी 
तत्त्वाप्रमाणे जे चार विभाग मानता येतात ते असे. 
१) निदान पद्धती, २) मोमांसा, ३) ओषध 
योजना व ४) आरोग्य राखण्याकरिता आहार, 
आचारविषयक पाळावयाचे संकेत. ढे 
त्यांपैकी आयुर्वेदामधील मीमांसा आधुनिक 
विज्ञानाशी सुसंगत नाही, हे डॉ. जोशी यांनी अत्यंत 
प्रभावीपणे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे त्याविषयीचा 
अधिक विचार करण्याची आवश्यकता दिसत नाही. 
तीन बाबींविषयी मात्र 


आयुर्वेदाच्या उरलेल्या विषयी 
आधनिक विज्ञानपद्धतीने विश्‍लेषण किवा संशोधन 
प वाटते. अश्या संशोधना- 


करण्यास वाव आहे असे वा 
पासून काहीतरी मौलिक माहिती मिळण्याची 
शक्‍यता नाकारता येणार नाही. | 

उदा., रक्षियाच्या सर्वांत मागासलेल्या एका 
ब्रटक राज्यात दीघेजीवी लोकांची सरासरी 
: न. भा.८ 


अनुक्रमणिका 


ष्‌ 9 


परिस्थितीकडे मात्र ते पुरेशा गांभीर्याने पाहात 
नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या कथा ह्या बदलत्या परि- 
स्थितीतून वाट दाखवू शकत नाहीत असे वाटते. 


- सौदामिनी चौधरी 


९) 


जगामध्ये सर्वाधिक आहे, अशी माहिती मिळते. या- 
करिता अनुकूल असणाऱ्या सवे संभाव्य गोष्टींचा 
शोध घेण्याचे संशोधनकार्य तेथे चालू आहे. प्रत्येक 
भूविभागाची ज्याप्रमाणे वातावरणीय परिस्थिती 
अलग असते, त्याप्रमाणे तेथील वनस्पतिजाती व, 
त्यांचे गुण यांमध्ये विभिन्नता आढळते. भारता- 
करिता लोकांनी आपल्या प्रदेशाकरिता अनुभवाने 
जर आरोग्याकरिता काही ठोकताळे शोधून काढले 
असतील, तर त्या सर्वांची वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून 
तपासणी केली तर ती उपयुक्‍त ठरावी. 

भौतिकीतील उपकरणविद्येची मदत घेतल्यामुळे 
पाइचात्त्य वैद्यक शास्त्रात रोगनिदानाकरिता विविध 
प्रकारच्या पद्धती उपलब्ध झाल्या आहेत. उदा. : 
छाती तपासण्याकरिता क्ष-किरण, हृदयाकरिता 
इ. सी. जी. यंत्र, रक्‍तदाब मोजण्याकरिता उपकरण 
तर रक्‍ताची तपासणी करण्याकरिता सर्वेमान्य 
रासायनिक पद्धत्ती- 

त्यामानाने आयुर्वेदाजवळ असणाऱ्या निदान- 
पद्धती संख्येने कमी आहेत व त्यांपासून मिळणारी 
माहिती सीमित स्वरूपाची असते. मात्र तीमध्ये 
मनुष्याच्या मानसिक अवस्थेचाही विचार केला 
जातो, हा मुद्दा लक्षात घेण्याजोगा आहे (होमियो- 
पॅथी पद्धतीमध्ये मानसिक लक्षणांकडे लक्षे दिले 
जाते). मनृष्याचे शरीर म्हणजे केवळ एक यंत्र 
आहे, असा संकुचित दृष्टिकोन आयुर्वदपद्धतीमध्ये 
स्वीकारला जात नाही, आधुनिक निदानपद्धती व 
आयुर्वेदपद्धती यांद्वारे मिळणाऱ्या रोगलक्षणांची 
व निष्कर्षांची परस्परतुलना करणे बोधप्रद ठरावे. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


५८ 


निरनिराळ्या प्राण्यांचे मत्र, तेल, इ. काही 
गोष्टी वगळल्या, तर आयुर्वेदात वापरली जाणारी 
औषधे बहुतांशो वनस्पतीपासूनच बनवलेली असतात. 
ती सिद्ध करण्यामध्ये तीमध्ये फर्मन्टेशन, ऑक्सिडी- 
करण इ. रासायनिक विक्रिया घडत असतात, पण 
त्यामुळे मनुष्याच्या शरीरावर दुष्परिणाम होण्याची 
शक्‍यता कमी राहाते. असे काही रोग आहेत को, 
ज्यांकरिता पाश्‍चात्त्य निदानपद्धतीमध्ये औषधेच 
नाहीत. त्यांकरिता फक्त आयुर्वेदाजवळच उपाय- 
योजना उपलब्ध असते. भारतामध्ये आढळणाऱ्या 
विशिष्ट वनस्पती व त्यांचे औषधी गुणधर्म यांवर 
संशोधनाकरिता पुष्कळ वाव असावा असे वाटते. 
( मनुष्याला उपयुक्त अश्या बहुतांडा वनस्पतिजाती 
पृथ्वीच्या समशीतोष्ण नसलेल्या ( 11011-1011106- 
796) विभागातच उगवताना आढळतात, ही गोष्ट 
या संदर्भात लक्षात घेण्याजोगी आहे.) अश्या प्रकारचे 
संशोधन भारतात व काही पश्चिमी देश्यांत चालू 
प्रण आहे. सपंगंधा वनस्पतीपासून रक्‍तदाबाकरिता 


९) 


साभार पोच 


*. भवानी पंडिताची बखर - लेखक अमृतराव 
गोपाळराव बक्षी; संपादक शरदचंद्र गोपाळराव 
कोलारकर; विदभभे संशोधन मंडळ, नागपुर 
ईॅई००१०; १९८५; पृ. ६०; किं. ४० रुपये. 

है. आनंद कुमारस्वामी : व्यक्ती आणि विचार. 
” वि. श्री. नरवणे; अनुवाद - ग. ना. जोशी; 
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन आणि मराठी तत्त्वज्ञान 
महाकोश मंडळ, पुणे, फर्ग्य्सन महाविद्यालय 
आवार, पुणे-४; पृ. १५०; कि. २५ रुपये. 

»% स्वप्न आणि सत्य - स. मा. गर्गे; कॉन्टिनेन्टल 

प्रकाशन, विजयानगर कॉलनी, पुणे- ३०; 

पृ. १७६; कि. २० रुपये 

/% संक्रमण - सरोजिनी वैद्य; श्रीविद्या प्रकाशन, 

२५० शनिवार पेठ, पुणे- ३०; पृ. १८०; 

कि, ६० रुपये. 


तवभारत 


/$ काँग्रेस आणि 


ऑगस्ट, १९८५ 


मिळालेले औषध अल्या प्रयत्नाचे एक उदाहरण 
म्हणून वणिता येते. भारतातील निरनिराळया 
भागांतून परिपाठ मिळवून त्यांवर संशोधन करून 
जमंनीच्या मक कंपनीने एका आयुर्वेदीय औषधाचे 
उत्पादन केल्याविषयी वाचल्याचेही मला स्मरते. 

आयुवंदाने आपल्या मूलभूत मीमांसातत्त्वांना 
मुरड घालून ती आधुनिक विज्ञानाशी सुसंगत 
केल्यास त्याला एक वंद्यक पद्धत म्हणून भवितव्य 
राहील. त्याआधी डॉ. जोशी यांनी आपल्या लेखात 
सुचविल्याप्रमाणे या प्रक्रियेत जर पूर्वपरंपरागत 
आचार्यांचे निकष विसंगत ठरल्यास त्यांचा त्याग 
करण्याकरिता लागणारी मानसिक तयारी ठेवली 
पाहिजे, हे तितकेच आवश्यक आहे. मनुष्याचा 
अनुभव सारखा वाढत आहे, त्यामुळे सुमारे दीड 
हजार वर्षांपूर्वीच्या आचार्यांना संपूर्ण व अंतिम सत्य 
समजले होते, ही भावना तकशुद्ध नाही व वास्तविक 
देखील नाही. 


- व, त्रि. चिपळोणकर 


() 


र गोविदाग्रज-समीक्षा -' संपादक डॉ. अक्षय- 
कुमार काळ; अमेय प्रकाशन, ८५ कॅनाल रोड, 
रामदास पेठ, नागपूर- १०; प. २००; 
कि. ५० रुपये. न 

: हषे खेद ते मावळळे - नारायण वासुदेव 
फडके ? श्रीविद्या प्रकाशन, २ ५० शनिवार, 
दग ३७ पू, ९३६: कि. ५० सपने 

कै सूक्तसंदर्भे - डॉ. भक्षयकुमार काळे; अमेय 
प्रकाशन, ८५ कॅनाल रोड, रामदास पेठ, 

* पपर वू कुश, [क इ कयत. 

अस्पृश्यता - डॉ. पी. ए. 

गवळी; प्रचार प्रकाशन, ५१३ ब, प्लॉट नं. 

४ अ, नलवडे माळ, प्रतिभानगर पिछाडीस, 

सागरमाळ, कोल्हापुर- ४१६००८ £2 १९८५; 

पृ. ७१; कि, २० रपये. भे 


सार-संकलन 


वरिष्ठ न्यायालयाचा निणेय 
आणि 
मुस्लिम स्त्रियांचे मनोगत 

घटस्फोटित मुस्लिम पत्नीला तिने परत लग्न 
करीपर्यंत पोटगीचा हकक आहे असा वरिष्ठ न्याया- 
ल्याने जो निर्णय दिला आहे त्यांने भारतीय मुस्लिम 
समाजात वादंग माजले आहे. ही अर्थात स्वागताहं 
गोष्ट आहे. बहुसंख्य मुस्लिम स्त्रियांचे मत हा निर्णय 
योग्य आहे आणि असहाय. घटस्फोटित पत्नीला 
नवऱ्याने पोटगी दिली पाहिजे असेच आहे. अनेक 
मुस्लिम पुरुषही त्यांना पाठिंबा द्यायला धैर्याने पुढे 
आले आहेत. बहुसंख्य मुल्लामोलवी अर्थात ह्या 
निणयालां विरोध करीत आहेत आणि इतर अनेकही 
त्याचा निकराने प्रतिकार करायला सज्ज झाले 
आहेत. 

सुशिक्षित मुस्लिम स्त्रियांच्या मताच्या नुकत्याच 
केलेल्या एका पाहाणीचा निष्कर्ष असा आहे को, त्या 
सामान्यपणे ह्या निण॑याला अनुकूल आहेत. हा एक 
त्याय्य आणि मानवतावादी निणेय आहे आणि 
कोणत्याही सबबीखाली त्याला विरोध करायला 


कुणी पुढे येता कामा नये अशी त्यांची तीव्र भावना 


त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. श्रीमती अबिदा समिउहिन 
ह्यांनी * टाइम्स ऑफ इन्डिया ' ह्या वृत्तपत्रात 
प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात केलेळे भाष्य बोलके आहे. 
त्या अलिंगड मुत्लिम विद्यापीठात रीडर आहेत. 
ज्या धर्माने स्त्रीचा दर्जा मानवी इतिहासात 
विला आणि तिला स्वत:चे व्यक्तिमत्त्व 
भूत तत्त्वांविर्द्ध हा निर्णय 
आहे असे कुणी कसे म्हणू शकतो ह्याचे नवल वाटते. 

पण अर्धेक्षिक्षित किंवा अशिक्षित असलेल्या पण 
ज्यांना कुराणाची चांगळी माहिती आहे अशा 
मस्लिंम' स्त्रियांनी व्यक्‍त केलेली प्रतिक्रियाही लक्षात 


घेण्यासारखी आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, घटस्फोटित 


कनवाळूपणे वागवावे असाच कुराणाचा 


स्त्रीला अत्यंत ठु व ह 
आदेश आहे. आणि ह्याचा अथे असा आहे की, 


्ि रा 
प्रथमच वाढ 
दिले, त्या धर्माच्या मूल 


अनुक्रमणिका 


तिचे परत लग्न होईपर्यंत तिच्या पालनपोषणाचौ 
व्यवस्था नवर्‍याने केली पाहिजे; तिला असहाय 
स्थितीत घराबाहेर काढता कामा नये. त्यांचे म्हणणे 
असे आहे को, मुल्लांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुरा- 
णाचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. स्त्रियांची अवस्था 
सर्वसामान्यपणे इतको असहायतेची असते आणि त्या 
अनेक दृष्टींनी इतक्या दुबळ्या असतात को त्यांचा 
कोणताही हक्‍क जर मान्य करण्यात आला तर त्याचे 
स्वागतच केले पाहिजे असाही सुर त्यांच्या प्रति- 
क्रियांमध्ये आढळतो. 

“ कोमी आवाज ” ह्या उर्द्‌ देनिकात प्रकाशित 
झालेल्या अनेक पत्रांत आणि लेखांत मस्लिम 
स्त्रियांनी आणि काही पुरुषांनी निणेयाचे समर्थन 
करणारी आपली मते मांडली आहेत. 


_ जी विद्वान मंडळी ह्या निर्णयाला विरोध करीत 
आहेत, त्यांनी पुढे केलेले मुहे आणि युक्तिवाद काय 
आहेत ? एक मुद्दा असा की, “ इहृत 'चा तीन 
महिन्यांचा अवधी संपला को (इहत म्हणजे घटस्फोट 
पक्का होईपर्यंतचा काळ किंवा विधवेने फिरून लग्न 
करीपर्यंतचा काळ. ) घटस्फोटित पत्नीचा सांभाळ 
करणे हे तिच्या वडिलांचे कतव्य असते. जर तिचे 
आईवडील हयात नसतील तर तिचे भाऊ आणि 
इतर नातेवाईक ह्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली 
पाहिजे. हे कुणी नसतील तर मस्लिम जमातीने तिचे 
परत लग्न होईपर्यंत ती उचलली पाहिजे. दुसऱ्या 
गृहस्थाने असे लिहिले आहे को, घटस्फोटित स्त्रीने 
शिवणकाम वर्गरे करून किंवा काही धंद्याचे, कारा- 
गिरीचे शिक्षण घेऊन स्वतःची उपजीविका करावी. 

ह्या संबंधात पहिला मुद्दा ध्यानात घ्यायचा तो 
हा की, मुस्लिम समाजातील आजच्या सामाजिक 
वातावरणात घटस्फोटित स्त्रीचे, विशेषतः तिला 
मुले असली आणि ती मध्यम वयाकडे झुकत 
असली तर, परत लग्न होणे अतिशय कठीण असते. 
सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय मुस्लिम कुटुंबात घटस्फो- 
टित स्त्रीकडे प्रतिकूल दृष्टीने पाहाण्यात येते, कारण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


६० 
तिचाच ह्या स्व प्रकरणात दोष असणार असे 
गृहीत धरण्यात येत असते. 

दुसरी गोष्ट अशी को, आपल्या देशात मुस्लिम 
स्त्रिया शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वांत अधिक मागास- 
लेले जे आहेत त्यांच्यात मोडतात. स्वत:ची उप- 
जोविका ज्याच्या योगे करता येईल अश्या एखाद्या 
व्यावसायिक. शिक्षणक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी जी 
शेक्षणिक पूर्वतयारी लागते ती त्यांच्याकडे नसते. 
कशिद्याचे काम करणे किंवा विड्या वळणे, उद- 
बत्त्या करणे अश्या धंद्यांत जव्हा त्या शिरतात तेव्हा 
मधल्या दलालांकड्न त्यांचीच सर्वात जास्त पिळणूक 
. होत असते. 

संयुक्‍त कुटुंबपद्धतीचा अंत झाल्यानंतर, विशेषत: 
आजच्या शहरी राहाणीतील सर्वे अडचणींचा विचार 
करता कुणोही स्वाभिमानी स्त्री आईवडिलांवर, 
आपल्या भावांवर किंवा इतर नातेवाईकांवर आपले 
ओझे लादणार नाही. आणि अशक्शा स्त्रीला काही 
प्रतिष्ठेने जगता यावे म्हणून साहाय्य करायला 
सबंध जमात पुढे सरसावली आहे असे दृश्य तर 
क्वचितच दिसते. 

' कोमी आवाज ' मध्ये एका मान्यवर मोलवी- 
साहेबांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात ही अडचण चांगल्या 
प्रकारे व्यक्त झाली आहे. आपल्या परित्यक्‍त 
मुलीच्या देन्याची कहाणी ह्या पत्रातून त्यांनी 
सांगितली आहे. तिला दोन मुलीही आहेत. तिला 
मदत करायला जमातीचा कुणोही सदस्य पुढे 
आलेला नाही. अद्मा परिस्थितीत आपण जर क्रि. 
प्रो. कोडाच्या १४५ व्या कलमाचा आधार घेऊन 
तिला न्याय मिळावा असे आवाहन केले तर त्यात 
गेर काय झाले, असा सवाल मोलानासाहेबांनी केला 
आहे. ते पुढे म्हणतात, “ इस्लाम हा एक बल्शाली 
धर्म आहे. वरिष्ठ न्यायालयाच्या एका निर्णयाने 
दुबळे होईल असे ते नाजुक रोपटे नाही. ” 

वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला झालेल्या 
सनातनी प्रतिक्रियेचा सर्वदु.खद भाग असा को, 
नवरा जेव्हा पत्नीला घटस्फोट देतो तेव्हा तिच्यात 
काही दोष असल्यामुळेच त्याने तो दिलेला असतो 
असे तिच्यात गृहीत धरलेले असते. ' रेडियन्स 'च्यां 
उपसंपादकाने ह्या संदर्भात केलेले एक विधान लक्ष- 
णीय आहे. बायको फक्त पस्तीस वर्षांची असताना 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


जो नवरा तिला घटस्फोट देतो त्याच्याविषयी, जर 
तिने परत लग्न केले नाही तर, कुणालाही सहानु- 
भूती वाटेल असे हा उपसंपादक म्हणतो. पुढल्या 
३० किवा ४० वर्षेपर्यंत बायकोला पोटगी देत 
बसाव्या लागणाऱ्या बिचाऱ्या नवऱ्याला कोणत्या 
यातना सहन कराव्या लागत असतील ह्याची कल्प- 
नाच केलेली वरी असे त्याने म्हटले आहे. कोणतेही 
कारण नसताना, कोणताही दोष, अपराध नसताना 
ज्या असंख्य बायकांना घटस्फोट देण्यात आला आहे; 
किवा नवऱ्यांनी दुसऱ्या बायका करून ज्यांच्या- 
कडे पुर्णपणे पाठ फिरविली आहे त्यांच्या यात- 
नांचा कुणी कधी विचार केला आहे काय असे ह्या 
पोटगी द्यावी लागल्याने यातनांनी तळमळणाऱ्या 
पुरुषांना विचारावेसे वाटते. 
डॉ. सो. नज्मा हेप्तुल्ला ह्यांनी “ हिंदुस्तान 
टाइम्स”ला एक मुलाखत दिली आहे. सो. . हेप्तुल्ला 
उच्चविद्याविभूषित आहेत. आपल्या मुलाखतीत त्या 
म्हणतात कौ पत्नीला अपत्यसंभव झाला नाही तर 
किवा काही रोग असला तर मुस्लिम पुरुष दुसरी 
पत्नी करतात, एऱहवी नाही. पण पाकिस्तानात असे 
आढळून आले को अनेक पुरुषांनी, ज्यांना वाढलेली 
मुले होती अशा पुरुषांनी, आपल्या मध्यमवयीन 
पत्नींना घटस्फोट दिला किवा अधिक तरुण स्त्रीशी 
विवाह केला. ही चाल इतकी पसरली को स्त्रियां- 
कडून आलेल्या दबावापुढे सरकारला नमावे लागले 
आणि एकतर्फी घटस्फोटावर किवा एक पत्नी हयात 
असताना दुसरे लग्न करण्याच्या प्रथेवर केडक बंधने 
घालावी लागली. 
ही. उदाहरण असे : कुवेत येथे घटस्फोटित 
म विवा सल्ला देणारे केंद्र चाल- 
मुस्लिमांमधील मोबा हींत न ल 
प. काडडालामब क माळ ची चाल हे संसारात 
मु ण आहे. शट बदलावे 
तसे पुरुष बायका वदलतात. 
का त या सस्कार नसून तो करार 
आपल्या हिताला धोका निता कट का गुत 
खबरदारी घेता येते जंरीजाचक य । र डी 
शि हणण्यात यते. पण प्रत्यक्ष 
*पवहारात ह्या कराराच्या संदर्भात स्त्रीचा पक्ष 
इबळा असतो. लग्नाच्या वेळी वधूच्या नातेवाईकांना 


“025022... - 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


सार-संकलेनं 


तिच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी काही अटी 
घालणे क्वचितच शक्‍य असते. बहुसंख्य वेळी ' मेहर' 
हा केवळ कागदी घोडा असतो. मेहर म्हणजे लग्ना- 
प्रीत्यर्थ पतीने पत्नीला दिलेली देणगी. 


हिंदुस्तानात आणि पाकिस्तानात मेहर ठरविणे 
हा केवळ औपचारिक विधी असतो. स्त्रीला घटस्फोट 
देण्यात आला तर तिच्या उपजीविकेच्या गरजा 
काय असतील ह्याचा वास्तववादी दृष्टीने विचार 
करून मेहरची रक्‍कम ठरविण्यात आलेली नसते. 
कित्येकदा मेहरची रक्‍कम हे केवळ प्रतिष्ठेचे प्रतीक 
असते. अनेकदा, विशेषतः; सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय 
कुटुंबात, ती परंपरेने चालत आलेली असते. जर 
आईच्या लग्नात अनेक वर्षांपुर्वी २१,००० रुपये 
मेहर ठरली असेल, तर मुलीच्या लग्नातही तेवढीच 
ठरते. भाववाढीसारख्या घटनांकडे कुणी लक्ष देत 
नाही. 

मेहरच्या रकमेविषयी हुज्जत घालणे शिष्ट किवा 
सभ्यपणाचे मानले जात नाही. सामान्यपणे वर- 
पक्षाची बाज चढती असते. कायद्याचा निर्णयही 
असा आहे की मेहर देणे हे नवऱ्याच्या आथिक 
कुवतीवर अवलंबून असते. जर काही . भरमसाट 
रक्‍कम मेहर म्हणून ठरविण्यात आली असली आणि 
ती देणे जर नवर्‍याच्या कुवतीपलीकडले असले तर 
ती द्यायला नवरा बांधलेला नाही. 

शिवाय ' मेहर-फतेमी ' अशी एक गोष्ट आहे. 
ही मामुली रक्‍कम असते.. प्रेषितांच्या कन्येसाठी जी 
मेहर ठरली होती तिच्या एवढी ही मेहर असते. 
प्रेषितांच्या कन्येने घालून दिलेले उदाहरण पाळायचे 
असा आग्रह जर वरपक्षाने धरला तर वधूपक्ष तो 
मान्य करतो. दुसरी एक प्रचलित प्रथा अश्ली को, 
नवरा बायकोला मेहर सोडून द्यायची गळ घालतो. 
ही एक प्रकारची भावनिक दमदाटी असते आणि 
बायकोला पड खाण्याशिवाय गत्यंतर नसते. 

हे काही असले तरी वरिष्ठ कोर्टाच्या न्याया- 
धीश्ांनी मांडलेला मुद्दा बिनतोड आहे. मेहर ही 
लग्नाचा आदर करण्यासाठी दिलेली रक्‍कम असते 
आणि ती देणे बंधनकारक आहे. घटस्फोटाची वेळ 
आली तर पत्नीसाठी काय तजवीज करायची ह्या 


प्रदनाशी तिचा संबंध नाही. 


अनुक्रमणिका 


द्१ 


वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुसलमानां- 
मध्ये बायकांना जाळायची चाल पसरेल अशीही 
भोती व्यक्‍त करण्यात आली आहे. म्हणजे दरिद्री 
भारतीय बायकांपुढे दोनच पर्याय आहेत असे मानावे 
लागते : जाळले जाणे किवा रस्त्यावर काढले जाणे. 
पंजाब तोडगा 

राजीव गांधी आणि लोंगोवाल ह्यांच्यात झालेल्या 
करारनाम्यामुळे पंजाबची समस्या बर्‍याच प्रमाणात 
निवळेल यात संशय नाही. पण कित्येक प्रश्‍न तसेच 
राहिले आहेत ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे. 

एक प्रश्‍न असा को, अकाली पक्ष हा जमातवादी 
पक्ष आहे. राजकारण आणि धर्म ह्यांत अभिन्नता 
आहे असे मानणार्‍या ह्या पक्षाला शीख धमंगुरूंचा 
पाठिबा आहे. हे धर्माधिष्ठित राजकारण परत कधी 
उचंबळून येईल हे सांगता येणार नाही. 

अकालींच्या ह्या जमातवादी, धर्माधिष्ठित राज- 
कारणाहून भिन्न असलेली, पंजाबमधील अलीकडील 
काही वर्षांतील आणखी एक दुर्घटना म्हणजे हत्या 
करायला तयार असलेल्या कडव्या धामिक सनातनी- 
वादाचा पंजाबमध्ये झालेला उदय. निरंकारींच्या 
खुनांपासून ह्या शीख सनातनीवादाने हत्याकांडाला 
प्रारंभ केला. ह्याच्याशी मुकाबला कसा करायचा 
हा दुसरा प्रश्‍न आहे. तिसरा प्रश्‍न असा की, गेल्या 
काही वर्षांत राजकारण नेतिक दंडकांपासूुन अधि- 
काधिक मुक्‍त झाले आहे आणि आपली राजकीय 
उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंडांचा हस्तक म्हणून 
वापर करण्यात, आणि त्यांच्याकरवी धाकदपटशा, 
प्रसंगी हिसा यांचा उपयोग करण्यात अनेकजणांना 
काही गैर वाटत नाही. ह्या प्रश्‍नाशी संबंधित अस- 
लेला आणखी एक प्रश्‍न असा को शासन, पोलीस 
आणि न्यायालये ही अश्या हिसेचे बळी ठरणाऱ्यांना 
न्पाय द्यायला किंवा राजरोसपणे कायदा हातात 
घेणाऱ्यांना वठणीवर आणायला असमर्थ ठरली 
आहेत. 

सुवणेमंदिरात झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे 
शीख मनावर एक खोल आघात झाला ह्यात शंका 
नाही. शीख जमातीने एकमुखाने तिचा निषेध केला. 
ह्याच्यात कडव्या सनातनी शिखांबरोबर इहवादी 
म्हणून माहीत असलेले शीखही होते. शिखांमध्ये 
आढळून आलेल्या ह्या एकमतामुळे हिंदूंना धक्का 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


डू 


बसला. भिन्द्रांवालळे आणि त्यांच्या अनुयायांनी 
सुवर्णमंदिरासारख्या धर्मस्थानात आश्वय घेऊन तेथून 
हिसा करावी, मंदिराचे पावित्र्य नष्ट करावे ह्याचा 
तीव्र सार्वजनिक निषेध अनेक शीख करीत आहेत 
असे दिसले नाही. पण सर्व उपाय थकल्यानंतर, 
सुवर्णमंदिराची शक्य तितकी कमी हानी व्हावी 
ह्यासाठी शक्य ती सर्व खबरदारी घेत आणि 
ह्यासाठी लष्करी अधिकारी आणि जवान ह्यांच्या 
होणाऱ्या हानीची पर्वा न करता, अनिच्छेने केलेल्या 
लष्करी कांरवाईमुळे तीव्र क्षोभ होतो ह्या प्रति- 
क्रिया हिंदूंना धक्कादायक ठरल्या. शीख जमात 
एकजात जातीयवादी आहे असाच अनेक हिंदूंचा ग्रह 
झाला. शीख आणि हिंदु यांच्यामध्ये झालेला हा 
मानसिक दुरावा इंदिरा गांधी ह्यांच्या शीख शरीर- 
रक्षकाकडून झालेल्या हत्येनंतर अधिकच तीव्र झाला. 
ह्या हत्येची प्रतिक्रिया म्हणून दिल्ली येथे आणि 
अन्यत्र शिखांचे जे अमानुष हत्याकांड झाले त्याने 
तो पराकोटीला पोचला. भारतात आपण परके, 
उपरे, दुय्यम नागरिक आहोत ही भावना शिखांमध्ये 
वाढू लागली. राजीव गांधी-लोंगोवाळ समज्ोत्यामुळे 
ही परिस्थिती निवळायला लागली आहे. हा मोठाच 
लाभ आहे. 

पण अकाली दल हा मूलत: जातीयवादी, धर्म 
व राजकारण ह्यांचे मिश्रण करणारा, पंथाच्या 
ऐक्याचा आधार आपल्या राजकारणासाठी घेणारा 
पक्ष आहे. शीख जर काँग्रेस, जनता, कम्यूनिस्ट इ. 
पक्षांमध्ये मोठ्या संख्येने विखुरले तर ते त्याला 
राजकीय दृष्ट्या परवडणारे नाही. पूर्वी असे म्हण- 
ण्यात येत असे की, ज्याच्यात हिंदू बहुसंख्येने आहेत 
अशा एखाद्या पक्षाशी युती केल्याशिवाय अकाली 
दलाला सत्तेवर येता येणार नाही. आज ही शक्‍यता 
निर्माण झाली आहे. कारण गेल्या वर्षातील घटनां- 
मुळे शीख अकाली दलाच्या पाठी एकवटले असणे 
शक्‍य आहे. म्हणजे ज्ोीख जातीयवाद टिकवून धरणे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८५ 


आणि तीब्र करणे अकाली दलाच्या राजकीय हिताचे 
आहे. समजा, उद्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत 
मिळाले तर, शिखांचा भारतात छळ होत आहे असे 
चित्र उभे करून परत “धमंयुद्ध सुरू करण्याच्या 
उपायाचा अकाली दल अवलंब करणार नाही असे 
नाही. | 
शिखांमधील अशांतता, चंदीगड नद्यांच्या पाण्या- 
तील हिस्सा इ. प्रश्‍नांसंबंधीचे शिखांचे असमाधान 
पंजाबातील अश्यांततेला कारणीभूत आहे आणि ह्या 
असमाधानात १९८० साली अकाली दल-जनता 
पक्षाचे सरकार विसजित करण्यात आल्यामुळे भर 
पडली अशी अनेकांची समजत आहे. पण ती सर्वस्वी 
सत्य नाही. धर्माच्या नावाखाली हत्या करण्याची 
प्रथा भिन्द्रांवाले ह्यांनी निरंकारी पंथाच्या निरप- 
राधी अनुयायांना ठार मारून १९७८ मध्ये सुरू 
केली. पण भिस्द्रांवाले आणि इतर खुनी ह्यांना 
शासन करण्यासाठी अकाली दलाच्या त्या वेळी सत्ते- 
वर भसलेल्या सरकारने कोणतीही पावले उचलली 
नाहीत. अकाली दलाचाही निरंकारी पंथावर त्याच्या 
ी पाखंडीपणा 'मुळे राग होता. निरंकारी पंथाच्या 
लोकांच्या हत्येला हा जो सुप्त धामिक आणि राज- 
कीय पाठिंबा मिळाला त्याची अपरिहार्य परिणती 
पुढे भिन्दांवाळे ह्यांचे कायद्याला अनसरून शासन 
करावे अशी मागणी ज्यांनी केली- उदा. , लाला 
जगत्‌ नारायण- त्यांना ठार मारण्यात झाली. 


भिन्द्रांवाले ह्यांच्या दहशतीच्या साम्राज्याचा विस्ता- 
रच होत गेला. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


६49/” 


१७७१७ शि 
अप 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत । आगस्ट १९८५ 
ऱ्ल्ट्टि ् अ । री 
८डा5(७2त [०. $1 - 19 क्षा 1 ट्हयास्टतं (00051 ७1(॥10॥॥ ७७-७8%11811--1.1(00104 1४०. 6 


)- ७. -..-क..-क.. -%.. -क.. -₹७.. ७. ७. ९७. ७. (७. ७. ७. ७-७ 


॥/९(॥ ॥3८४/ (2०71॥७/0712/0(8 ॥॥०॥ -- 


॥7€ .4/॥ दाय ॥श्‍९क्श्या/0॥ 
० ८०-०९/व//2 ५5०॥3ा/2 
॥1/॥/५ ॥.7/०. 


ग्रा. /. ७. एप्प 


१1७॥०५॥२ [)ल्लळ 


? 
? 
शै 
शै 
ः 
९ 
९ 
6 
6 
१ 
१ 
९ 
९ 
९ 
शं 
ह 
१ 
6 
शै 


॥॥॥. 0. प्त. ९१७॥॥1, 


रै 
शै 
र 
/ 
? 
१ 
ऐ 
री 
र 
रि, 
री 
त 
री 
शै 
री 
४ 
6 
07९६10२211 ( 
१ 
7 


"७-७. क. 
न डा जवेननवी ली कली “७.७. -% -र -रु.. ह... ह. जा. 
जय सेक श्री. ग. त यांनी दी प्राज्ञ प्रे, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापन | 
् व रंग यांनी शाळा धा र | य 
पु. रंग यांनी प्राज्ञपाठशा? मडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध बेळे 
टे बेले. 


०७ र )] ५9 ए् र ध्ऱ्र श्र 
७42७ अमृतमहोत्सवी 59-२८ 
त ्ः रि शी र र. ऱ्शा चळण 
&>*७. वष 2८8 
७ ₹. ८८). */> 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | ४ थत ति 
विकास क > न अ चे न, र | ठा 
अनुक्रर्माणेका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे ४. $$” % 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाडे 


संगणकीद 


